इतिहासाचार्य वि. का. राजवाडे 
संशोधन मंडळाचे त्रैमासिक 


संपादक 


श्री ह भा. भट 
॥ ् श्री. द्‌. रा भट 
2 डॉ. प्र. न. देशपांडे. 
४: डॉ. सु. ब. शहा 


नड 2:70) 
संशोधक 


डिसेंबर १९८३ 


| र क 1 । नै र र) र र ग 
शी ब 
1 


. जपेक्षिताच्या जीवनात 


नता प्रव्कादा 


भाहिती द जनसंपक महासंचालनालय, मुंबई ४०० ०३२ 


महाराष्ट्र राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळाने 
अनुढान देऊन एुरस्कृत केलेले 
ब्रेमासिक 


इतिहासाचार्य वि. का. राजवाडे 
संशोधन मंडळाचे त्रैमासिक 


संपादक 
श्री. श्री. भा. भट 
श्री. द. रा. भट 
शै डॉ. प्र. न. देशपांडे 
डॉ. मु. ब. राहा 


संशोधक 
डिसेंबर १९८१ 


व्ष ५१वे अंक9था 


वार्षिक वगणी : पंधरा रुपये अंकाचे मूल्य : पाच रुपये 


अनुक्रम 
सनातन. संप्रदाय आणि इंग्लंडमधील 
समकालीन स्थिती व्यं. सु. पाटणकर / ९ 
श्रीरामभक्‍त आदिवासी संत सारस्वत : 
खानदेशचे श्रीशाकर महाराज प्रा. डॉ. विश्वास पाटील / ५ 
जिजाबाईची सासू : उमाबाई सो. विजया प्र. देशपांडे / १४ 
वणी दिंडोरीची लढाई प्रा. कु. सुनंदा आहिरे / १८ 


छत्रपती प्रतापसिंद्महाराज यांची रोजनिशी कु. अमिता रायरीकर / २२ 
शै छावांचा) (000ता(10118 1) 
॥॥81181381119 1740-1790 1. ग. ग. ॥॥॥॥1 / 36 


४७॥०ए॥[.७(प्वे्ह: ७॥1111131:011९'58 
(हणा 81 11101९8 101. (01158) 8. 1. ४१1118 / 52 


महाराष्ट्र धर्म : स्वरूप, व्याप्ती व उद्दिष्ट डॉ. रवींद्र वामन रामदास / ६१ 


प्रकारक 


श्री. भा. भट, संपादक 
वि. का. राजवाडे संशोधक मंडळ; धुळे 


मुद्रक 
चिं. स. लाटकर 
४६१/४ सदाशिव पेठ 
टिळक रस्ता, पुणे ४११०२०० 


सुखप्रष्ठ 
इश्वर दिघे 
आईज अडव्हर्टायजिंग, पुणे 


1 2000000..0000,00,000%0,00,0,0%01._..““ आह...) 0 ही ०. > पा 


_- ८ याळ ७०००००७०23 ९७००... ... जा ककयतकन्यक- 


9) 


(ळ्या(न्क्य(न्क्य्य 


सनातन संप्रदाय आणि इंग्लंडमधील समकाळीन स्थिती 


व्यं. सु. पाटणकर 


2७८६६७८२8७ 


८ सनातनपंथ आणि ब्रिटिशांची महसूलपद्धती ? या ' संशोधका? च्या जुले-सप्टेंबर 
१९८३ च्या अंकातील प्रा. कुळकर्णी यांच्या लेखात व्यक्त झालेल्या विचारांचा 
परामशी घेण्याचा प्रस्तुत लेखकाऱचा उद्देश नाही. हिंदुस्थानात ब्रिटिशांनी अवलंबिलेल्या 
सहसूळ्यंत्रणा आणि पद्धती यावर इंग्लंडमधील समकालीन अर्थव्यवहारविषयक 
अनुभव आणि आर्थिक तत्त्वज्ञान यांचा संभाव्य प्रमाव हा वादाचा आणि विऱ्छे- 
घणाऱचा महत्त्वाचा विषय ठरू शकतो यासंबंधी दुमत असण्याचे कारण नाही. परंतु 
मुळातच इंग्लंडमधील अठराव्या शतकाचा उत्तराधे आणि एकोणिसाव्या शतकाचा 
प्रथमाधर यांमधील आर्थिक विचारांचे नेमके स्वरूप कोणते होते आणि त्यांचा तल्कालीन 
परिस्थितीकी संबंध कोणता होता हे उलगडून दाखविण्याइतपत प्रस्तुत लेखाचे 
प्रयोजन आहे. 

संनातनसंप्रदाय किंवा आर्थिक उदारमतवाद हा अर्थशास्त्रीय विचारांच्या इति- 
हासातील एक महत्त्वाचा टप्पा मानला गेळेला आहे. स्मिथ हा या विचारसरणीचा 
इंग्लंडमधील जनक. नव्या औद्योगिक युगाच्या आरंभकाळाच्या संदर्भात आपल्या 
आर्थिक तत्त्वज्ञानाची आणि विचारांची मांडणी तो करीत होता. व्यकक्‍्तिस्वातंत्र्य, 
स्पर्धेची उपकारकता, ज्यासनाचे निहेस्तक्षेपाचे धोरण आणि खुला व्यापार या 
चतुःसूत्रीवर त्याचे तत्त्वज्ञान आधारलेले होते. समाज हे एक विशाल कुटुंब त्याने 
मानलेळे होते आणि व्यक्तिहित आणि समाजहित यांमधील सुसंवाद हे त्याच्या 
तत्त्वज्ञानाचे ठळक अंग होते. निसर्गाची शक्ती मानवी कल्याणासाठी अधिकाधिक 
कशी वापरता येईल या दृष्टिकोणातून आपल्या साऱ्या आर्थिक विचारांचे तो समर्थन 
करीत होता. 

रिकार्डी आणि माल्थस हे दोघेही समकालीन विचारवंत; परंतु त्यांचा लेखनकाल 
हा स्मिथनंतर जवळपास अर्थश्तकानंतरचा आहे. उदारमतवादी तत्त्वज्ञानावर 
आधारलेल्या औद्योगिक भांडवंल्झाहीच्या समस्यांचे दर्शन या काळात अधिक 
स्पष्टपणाने घडत होते. तौलनिक किंमतीमध्ये समतोल, एकूण उत्पादनसाधनांची 


२ / संशोधक 


विविध उपयोगांत सुयोग्य विमागणी आणि उत्पादनातील कमाल कार्यक्षमता है साध्य 
करण्यासाठी स्वातंत्र्य आणि खुल्या स्पर्धेची स्मिथने पुरस्कारळेल्या तात्विक चौंकटी- 
वर रिकाडोंची श्रद्धा अढळ होती. माल्थसचे मात्र एक पाऊल सनातन संप्रदायाच्या 
तंबूबाहेर होते असा इतिहासकारांचा निर्वाळा आहे. भांडवलसंचयासंबंधीचे त्याचे 
भाष्य अर्थशास्त्राच्या अभ्यासकांना सुपरिन्ित आहे. 

समाजातील विविध वगाच्या हितसंबेधांमध्ये समन्वय साधण्याचे कार्य निसर्गा'ची 
अदृद्य शक्ती करीत असते अश्शी स्मिथची धारणा आहे. राष्ट्राच्या संपत्तीचे स्वरूप 
आणि ही संपत्ती वृद्धिंगत करण्याच्या कारणांचा शोध घेणे हा त्याचा उद्देश आहे. 
स्पर्घाधिष्ठित भांडवलह्याहीचा पुरस्कार या भूमिकेतून तो करतो. रिकाडोने मात्र 
बिभाजनक्षेत्रातील वर्गीय हितसंबंधांवर आपले लक्ष केंद्रित केळेळे आहे. वर्धमान राष्ट्रीय 
उत्पन्न विविध व्गोमध्ये कसे वाटळे जावे ( आणि कसे वाटले जाते ) आणि त्यामागील 
सूत्रे वा नियम कोणते हा अर्थशास्त्राच्या अभ्यासाच्या केंद्रस्थानी असलेला विषय 
आहे असे रिकार्डोचे आग्रही प्रतिपादन आहे. आर्थिक वृद्धीचा उत्पादनघटकांच्या 
उत्पन्नावरील परिणामांची चिकित्सा याचाही विचार या विषयाला अंगभूत आहे. 
रिकार्डो आणि त्याचप्रमाणे माल्थस यांचा भांडवलद्याहीच्या भवितव्यासंबंधीचा 
सूर निराद्यावादी आहे आणि तिच्या चिरंतन आदर्शर्संबंधी सादाकता व्यक्त करणारा 
आहे. १७५० नंतरच्या सुमारे पाऊणशे वर्षांतील इंग्लंडमधील आर्थिक-सामाजिक 
वाटचालीची साहजिकच या विचारांना पार्श्वभूमी लाभलेली आहे. 

उद्योगीकरणा'चे ब्रिटिश समाजरचनेवर जे परिणाम झाले त्यांची प्रथम नोंद 
घ्यावयास हवी. जमीनमालक वर्गाच्या हातातील राजकीय सत्तेच्या पारंपरिक एका- 
धिकारावर हल्ले होऊ लागळे आणि व्यापारी आणि मध्यमवर्गीयांचे वर्चस्व वाढायला 
कारखानदारीचा विकास कारणीभूत ठरला. अठराव्या शतकाच्या अखेरीस इंग्लंडमध्ये 
कूळपद्धती प्रचलित होती- वाढत्या कारखानदारीवरोबरच धान्य पिके आणि आंद्योगिक 
कच्च्या मालाला मागणी वाढणे अपरिहार्य होते. देशांतर्गत बाजारातील दोतीमालाच्या 
किंमती त्यामुळे वाढू लागल्या. या परिस्थितीचा फायदा उठविण्याच्या दृष्टीने काही 
व्यापारी बाहेरच्या देद्यांतून स्वस्त धान्याची आयात इंग्लंडमध्ये करू लागले- 
परिणामी ब्रिटिश जमीनमालकबर्गाचे यामुळे नुकसान होऊ लागले. जमीनमालकवर्ग 
आपल्या हितसंत्रंघांचे रक्षण करण्यासाठी धान्यआयाती निर्वेधित करण्याची मागणी 
करू लागला व यामधून “ कॉर्न लॉ? चा जन्म झाला. घान्यआयातीवर जकाती 
लादण्याच्या या कायद्यातील तरतुदीमुळे जमीनमालकवर्गाला संरक्षण मिळत होते. 
व्यापारी आणि कारखानदारवर्ग मात्र अशा संरक्षण तटबंदीविरुद्ध म्हणजे * कॉर्न लॉ? 


रद्द करण्याच्या पक्षाचा न्स 
होता. त्यांच्या ने धान्याच्य हे 
हितकारक होते. दृष्टीने धान्याच्या किंमती कमी राहणे हेच 


सनातन संप्रदाय आणि इंग्ळंडमधीळ समकालीन स्थिती / ३ 


रिकाडोंच्या अर्थशास्त्रीय विचारांचा नेमका हाच आधार होता. त्याच्या मते 
( किंबहुना सनातनसंप्रदायाच्या मते ) वेतन हे निर्वाहपातळीशी जखडलेले होते. 
धान्य महागले तर वेतनाच्या वाढीची मागणी होणार आणि ती नाकारता येणार 
नाही. वेतनवाढ म्हणजेच उत्पादनखर्चात वाढ आणि नफ्याच्या पातळीवर 
घट असे हे समीकरण होते. वेतन आणि नफा हे नेहमी परस्परविरोधी दिशेने जातात 
अशीच रिकार्डोची भूमिका होती. धान्याच्या किंमती कमी राहिल्या तर त्याचा 
आणखी फायदा असा की, उत्पादनखर्च कमी होईळ आणि त्यामुळे ब्रिटिश माला'ची 
परकीय बाजारपेठांमधील स्पर्धादाक्ती वाढेल आणि निर्यातवृद्धीला चालना मिळेल. 

अठराव्या शतकाच्या उत्तरार्धामध्ये इंग्लंडमध्ये शेतीव्यवसायात घडून आलेले 
बदल लक्षात घेणे अगत्याचे आहे. एन्‌ककोजर सुव्हमेंटचा परिणाम म्हणून निर्वाह 
शेतीचे हळूहळू भांडवलशाही दोतीमध्ये रूपांतर होऊ लागळे. जमीन कसणुकीसाठी 
कूळपद्धती जरी प्रचलित असली तरी जमीनमालकांचा वर्ग जमिनीच्या मालकी 
हक्कावरीलळ आपली पकड घट्ट कशी करता येईल आणि आपले सामाजिक सामर्थ्य 
आणि प्रतिष्ठा उंचावता येईल या दिदोने प्रयत्नशील राहिला. केवळ वेतनावर जगणाऱ्या 
भूमिहीन शेतमजुरांच्या वर्गाच्या उद्याची कारणे.या'चच घटनांमध्ये दडलेली आढळ- 
तील. अश्या शेतमजुरांची संख्या यथाकाल वाढू लागली. भांडवलशाही शेतीउत्पादक 
आपला माल बाजाराकडे पाठवू लागल्याने रोतमजुरांना वाढत्या निर्वाहखर्चाला तोंड 
देणे भाग पडले; परंतु आपले वेतनमान मात्र वाढवून घेणे अडचणीचे दिसू लागले. 

१७७० ते १७९० या काळात इंग्लंडमध्ये धान्याच्या किंमतींची प्रवृत्ती वाढीकडे 
होती. शेजारच्या फ्रान्समधील यादवी आणि त्यापाठोपाठ नेपोलियनचे आक्रमण 
यामुळे इंग्लंडमधील धान्याची आयात थंडावळेली होती. ही परिस्थिती १८१३ पर्यंत 
टिकून राहिली. देशांतगत धान्याच्या किंमती वाढल्याने मंजूरवर्गात असंतोष निर्माण 
झाला आणि कारखानदार व व्यापारीवर्गाला ते जाचक ठरू लागले. जमीनदारवर्ग 
मात्र या परिस्थितीचा फायदा उठवीत होता. १८१३ मध्ये युद्ध थांबताच स्वस्तधान्य 
आयातीचा मार्ग खुला झाला आणि इंग्लंडमध्ये धान्यमाव कोसळू लागले. ब्रिटिश 
पालेमेंटमध्ये जमीनमालकवर्गाचे प्राबल्य त्या काळात असल्याने आयातीवर 
कडक नियंत्रणे लादणारा ' कॉने लॉ? १८१५ मध्ये अस्तित्वात आला. व्यापारी 
आणि कारखानदार वर्गाच्या दृष्टीने ही घटना अनिष्ट होती आणि हा कायदा रद्द 
बातल ठरविण्यासाठी मोठी चळवळ उभी राहिळी आणि अखेरीस १ ८४६ मध्ये त्या 
कायद्याचे उच्च्चाटनही झाले. ' कॉन लॉ रद्द होऊन स्वस्त धान्य मुबलक प्रमाणात 
ब्रिटिश बाजारपेठेमध्ये उपलब्ध होणे कसे जरुरीचे आहेया भूमिकेचे समर्थन करण्या- 
साठी रिका्डोने आपला खंडसिद्धान्त मांडला. कॉने हॉ अस्तित्वात असलेल्या काळात 
दोती सुधारणेत काही विशेष प्रगती घडून आली नाही अणि शेतीमालाच्या किंमतीमध्ये 


४ / संज्लोधक 


चढउतार होत राहिले हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. २ 

१८१५ च्या फेब्रुवारीमध्ये रिका्डोबरोबर'च माल्थस, एडवर्ड वेस्ट आणि रांबर्ट 
टॅरेन्स यांनीही आपली खंडासंबंधीची मीमांसा मांडली. स्मिथनेही खंडासंबंधी काही 
विचार पूर्वी व्यक्त केलेले होते, पण त्यात विसंगतीचा मोठाच दोष होता. खंड हा 
उत्पादनखर्चाचा भाग आहे आणि नाही या दोन्ही भूमिका त्याने मांडलेल्या 
आढळतात. रिकाडांच्या मते खंड हा विभेदजन्य लाभ आहे तसाच तो खर्चावरील 
वाढावाही आहे. जमीन या निसर्गदत्त घटकाचा पुरवठा सीमित असून त्याची 
पुरवठा-किंमत शून्य आहे या घटनेकडे लक्ष वेधून रिकार्डो असे प्रतिपादन करतो 
कौ, धान्याच्या (गव्हाच्या) किंमतीतील प्रत्येक वाढ खंडामध्ये वाढ घडवून आणीत 
असते; मग ही किंमतवाढ धान्यावरीलळ आयातकरामुळे असो किंवा लोकसंख्यावाढी- 
मुळे असो, उलटपक्षी याच न्यायाने धान्याच्या किंमतीतील घट खंडामध्ये घट 
घडवून आणीत असते. तात्पर्य, खंडवाढ हे किंमतवाढीचे कारण नसून तो 
परिणाम आहे. 

भांडवलशाहीच्या विकासाबरोबर खंडवाढ अपरिहार्यपणाने होत राहिल्याने जमीन- 
मालक आणि समाजातील इतर वग यांमध्ये नेहमीच संघर्षांचे वातावरण राहील असे 
रिकाडोचे अनुमान आहे. खंडाविषयी माल्थसची तात्त्विक भूमिका यापेक्षा वेगळी 
नाही; परंतु माल्थस खंडरूपी वाढाव्यांचे समर्थन करतो. खंडावर जगणारा जमीन- 
दारवर्ग हा अनुत्पादक उपभोक्तयांपैकी असल्याने भांडवलशाहीच्या स्थेर्याला हातभार 
लावणारा असा हा वर्ग आहे असे माल्थसचे प्रतिपादन आहे. हे स्थेय आपोआप 
साधले जात असते ही स्मिथची भूमिका माल्थसला अमान्य होती. तात्पर्य, असे की 
सनातनवाद्यांचे आर्थिक तत्त्वज्ञानासंबंधी सर्वसाधारण एकमत असले तरी आर्थिक 
घडामोडींच्या अन्बयार्थासंबंधी त्यांच्या विचारातील वेगळेपणा उघडपणे जाणवत होता. 


श्रीरामभक्त आदिवासी संत सारस्वत : 
खानदेशचे श्रीदाकर महाराज 
प्रा. डॉ. विश्वास पाटील 


८च2-४०८२६७ 
(७ (कय (ल्या 


खानदेश अनेक साधु-संतांचा देश. तापीसारख्या पवित्र नदीचा व सातपुड्या- 
सारख्या उत्तुंग पर्वताचा देशा. इथे कला, साहित्य, संगीत, शिल्प, नेतृत्व या क्षेत्रांत 
पुढारीपण मिरवणारी अनेक माणसं होऊन गेलीत. संत सत्पुरुषांच्या मालिकेतही 
खानदेशात जन्माला आलेल्या व कवृत्व सिद्ध करणाऱ्या महापुरुषांची यादी मोठी 
ठसवी ! आदिवासी समाजात जन्म घेऊन आपल्या समाजाला आत्मबोध करवून 
देणारे, व्यसनमुक्तीचा रोकडा धर्म शिकवणारे, बचती वाढविण्याचे घरगुती अर्थशास्त्र 
सांगणारे आणि अखिल मानवजातीवर उदंड प्रेम करायला शिकवणारे संत होऊन 
गेठेत. लौकिक अर्थाने संतांचे शिक्षण बघावयाचे नसते तरी ते सबंध समाजाचे अनु- 
भवगम्य लोकशिक्षण करीत असतात. 

जळगाव जिल्ह्यातल्या रिरसगाव गावी दिनांक १८ मार्च १९१५ रोजी शंकर 
महाराजांचा जन्म झाला. ह्या गावात आदिवासी समाजाचे त्यांचे एकुलते एक घर 
होते. त्यांच्या वडिलांना नऊ एकर जमिनीचा तुकडा इनाम म्हणून लाभला होता. 
लहानपणीच माता-पित्याचे छत्र हरपले. दंकर महाराज पोरके झाले. एकाकी झाले. 
देवळी येथे मामांकडे ते वाढले. गावाची 'चाकरी करावी अन्‌ मागून भाकरी खावी 
असा दिनक्रम सुरू झाला. हा उपक्रम वयाच्या तेराव्या वर्षापर्यंत सुरू राहिला. 

बयाच्या चौदाव्या वर्षी ते विरक्त झाळे. शिरसगाव येथील रहिवाशी श्री. दादाभाऊ 
पाटील यांच्या मळ्यात ओदुंबराच्या झाडाखाली त्यांनी निवास केला. पुनश्च गावात 
न परतण्याचा निश्चय करून तिथेच एक छोटीशी कुटी बांधली. ओडुंबराखाली 
तपश्चर्येस आरंभ झाला. कुणाला काही देणं नाही व कुणाजवळ काहीही मागावयाचे 
नाही हा आरंभापासूनचाच शिरस्ता ! वेळेवर कुणी जे काही आणून दिले ते 
आनंदाने * अन्नब्रह्म* मानून सेवन करावयाचे असा थाट. श्री. दादाभाऊ पाटील 
यांचे घाकटे बंधू भ्री. तुकाराम पाटील त्यांना भोजन आणून देत असत. महाराज 
अपरिग्रही वृत्तीने राहात. भल्या पहाटे उठावे, थंडगार पाण्याने स्नान करावे, संत 
तुकोबाराय-नामदेवरायांचे अभंग मोठ्या आवाजात म्हणावे अशी दैनंदिन कार्य- 


६ / संशोधक 


पद्धती होती. त्यांचा आवाज सुरेल होता. ते उत्तम चित्रे काढत. बासरी तर ते 
विलक्षण एकात्मतेने वाजवीत असत. त्या स्वरांनी उभे रान वेडावून जाई. सर्वच 
नामघोषाचा अमृतध्वनी विहरत राही. रानात ते निर्भयपणे एकटेच राहात. शके १८५८ 
रथससमीच्या शुभदिवशी ( काही ठिकाणी हा शक १८५७ आहे. ) त्यांना आर 
साक्षात्कार घडला. त्यांनी आपले आत्मचरित्र ' अभिनव आत्मरचारित्र ) किंवा 
“ नवीन चरित्र ) शीर्षैकाने लिहिले आहे ते मुळातूनच वाचण्यासारखे आहे. या आत्म- 
चरित्रावद्दल ते म्हणतात--- ; 

“ शके १८५८ माघ शुद्ध ७ रोज मंगळवार, ता. १९ रथसप्तमीच्या दिवशी हा 
चमत्कार घडून आला आहे. या लेखाप्रमाणे ( हा टेख अदमासे ४० प्रष्ठांचा हस्त- 
लिखित भरावा ) असे हजार लेख लिहून तयार होतीळ तरी ही कथा माझ्याने 
सांगितली जाणार नाही; पण भगवंतांनी मळा सांगितले होते की तुला जर आपला 
परस्परांचा संवाद लिहून ठेवण्याची इच्छा असेल तर किंचित लिहून ठेव ! त्यामुळेच 
मी हे चरित्र किंचित सारासार लिहून ठेविले आहे! !?? 

आत्मसाक्षात्काराच्या प्रसंगाचे वर्णन करताना महाराजांच्या लेखणीचे तरल-- 
आद्रे होणे केवळ स्वाभाविक आहे. ते म्हणतात--- 

“ के १८५७ साली माघ महिन्यात कृष्ण पक्षातील विजया स्मार्व एकादशी 
रोज मंगळवार--ते दिवशी ईश्वरभक्त दोकर हा रात्री ईश्वराचे ध्यान करीत बसला 
होता. अर्धी रात्र झालीं, त्या समयी एकाएकी दत्तदत्त शब्द बोळून एक विचित्र 
मूती झोपडीपुढे येऊन उभी राहिली. त्या मूतींचा आकार असा होता की सहा हात, 
दोन शिरे आणि एका हातात गाईसारखा आकार दिसत होता. असा चमत्कार 
पाहिल्याबरोबर दाोकराने त्या मूतींच्या पायांवर मस्तक ठेविले. दोन्ही हातांनी घट्ट 
पाय धरिले. इतक्यात मूर्तीच्या पायातून सुगंध सुटला तो इंकराच्या मस्तकात भरला. 
सुगंधामुळे देहभानाचे विस्मरण झाले. दारीराला थरकाप सुटला. भाषाही सुचेना ! 
मग ती मूर्ती म्हणाली की “ हे मानवा, मी दत्तात्रेय आहे. तुला काय पाहिजे ते माग. 
मी प्रसन्न आहे.? पण दांकर बोलेना. पुन्हा दत्त वरीलप्रमाणे बोलले. तेव्हा दुकराच्या 
मुखातून असा शब्द निघाला की * अहो दत्त गुरु, महाराज) ! मळा फक्त माझी 
माहिती करून द्या. दुसरे काही लागत नाही. ? असे म्हणून गुपचूप राहिलो. ? 

स्वयंफू्तींने त्यांनी अभंग रचना करायला प्रारंभ केला. शिरसगाव ग्रामी त्यांनी 
१०५६ अभंग लिहून काढलेत. अक्षर अतिशय सुवाच्य, रेखीव, मोत्यांच्या ओळीं- 
प्रमाणे. ते बोरूने लिहीत. कुठलही वाचन ते करीत नसत. कुठलीही टा*चणं त्यांच्या- 
पाशी नव्हती. अखंड रामनाम सुरू. शिक्षण फक्त पहिल्या इयत्तेपर्यंत झाले होते. 
आठ वर्षोनंतर त्यांनी हे ध्यान सोडले. काशीयात्रेचा संकल्प मनात योजून ते निघाले 
होते. लोकांच्या प्रेमयुक्त आग्रहामुळे पुन्हा एक वर्षे त्यांनी पाटलांच्या मळ्यात काढले, 


श्रीरामभक्त आदिवासी संत सारस्वत : खानदेशचे श्रीशकरमहाराज / ७ 


पण मन मात्र त्यांचं काशीयात्रेसाठी बेचेन होतं. पायीच काक्ीयात्रा करायचा विचार 
पक्का ठरविला. चाळीसगाव स्टेशनवर येऊन दाखल झाले तेव्हा त्यांना असे वाटले 
की; रंजनपूर ता. तळोदा येथील आदिवासी सत्पुरुष श्री. गुलाबमहाराज यांच्या 
पवित्र भूमीचे व पुण्यवान समाधीचे दर्शन घ्यावे. या इच्छेने प्रेरित होऊन त्यांनी 
काशीयात्रेऐवजी दोंडाइच्याकडे प्रस्थान आरंमिले. यात्रेतच ते राहादे तालुक्यातील 
मनरद गावात आले. ते १९४१ साल होते. शेकडो लोक त्यांच्या दर्शनासाठी आले. 
ते फारसे कुणाजवळ बोलत नसत, कुणाजवळ काही मागत नसत. पै-पैसा कुणालाही 
आपल्या पुढ्यात ठेवू देत नसत. निरंतर रामरायाच्या ध्यानात समाधिमझ़॒ अवस्थेत 
असत. गावकऱ्यांच्या आग्रहास्तव ते गावाजवळील आमराईत झोपडी बांधून राहिले. 
आपल्या जन्म व चरित्राबद्दल महाराज असे म्हणत-- 

“ रामावतारात सीतेचा शोध करीत असताना प्रभू रामचंद्रांना वाटेत रबरी 
मिह्तिणीचा आश्रम लागला. शबरीने आश्रमात बोलाविले, तिने बोरे खाण्यास 
दिली. जाताना तिला विचारळे, “ तुला काय पाहिजे ते मागून घे !? तिने काहीच 
मागितले नाही, करिता तिच्या कुळात जन्म घेऊन रामभक्ती करून तिचे त्रण 
फेडले. त्याकरताचच मला या काळात तिच्याः*कुळात जन्म घ्यावा लागला. *? 

१९४१ सालोच महाराज काशीयात्रेसाठी निघाळे तो ६० लोक त्यांच्यासोबत 
होते. मनरद येथील श्री. रामजी लिमजी पाटील यांनी महाराजांना काशीस नेले. 
महाराजांचा अभंग लिहिण्याचा क्रम अखंड सुरूनचच राहिला. या भूमीवर ३८०० 
अभंग पूर्ण झाले. सारे लेखन म्हणजे प्रभू रामरायाची वाळूमयीन आरती. जे बोलेन 
ते रामनाम, ऐकेन ते रामनाम; लिहीन ते रामनाम-अश्ी जणू त्यांची प्रतिज्ञाच 
होती. रामाव्यतिरिकक्‍त माझे या जगात दुसरे कोणतेच कार्य नाही. माझा जन्मच 
सुळी रामनामाकरता आहे असे ते म्हणत व तसेच वागत. 


* नामबीजे अवघे झाले । तेचि आम्हा सापडले | 
दत्तरूपे लाभ झाला । त्याने नाममंत्र दिला | 
तेचि करीन मी काम | उच्चारीन राम राम | 
शांकर म्हणे यावा'चून । कोठे रमेना हे मन ॥ १०३० | 


अखंड मानवतावादी चिंतन करणाऱ्या या थोर सत्पुरुषाने एका जात पात- 
विरहित मानवधर्माचे अखंड-अभंग स्वप्न उराशी जोपासले. “ जाती भेद सोडा 
अहंभाव तोडा । पुण्यकृत जोडा हरिनामे। ? हा त्यांचा घोष त्यांच्या गद्य आत्म- 
चरित्रातून व कवितेतून अनेकदा वाचता येतो. ते म्हणतात--- 


* आत्ममय जग भक्तीचा स्वधर्म | याती कुळ धर्म पाहू नये । 
याती कुळ धर्म मिथ्याचि सकळ |-आत्मा हा अढळ अविनाशी । 


८ / संज्लोधक 


पश्युपक्षादिक आत्माराम । भेदाभेद भ्रम अमंगळ | 

भेदभाव ज्याचा गेळा अहंकार । त्यासी अधिकार येथे आहे । 

शेकर म्हणे त्या साघिय्रेला देव । नाही दुजाभाव मनी त्याच्या ॥ ३१६॥ 

ते साक्षात ब्रह्म जाणणाऱ्या, सदाचरणी, शुद्ध आचऱचरणी; सत्यवचनी, एकपत्नीत्रती 

माणसालाच ब्राह्मण म्हणून संबोधतात. त्यांचे वैष्णवी चिंतन अक्षा पद्धतीने नव्या 
मानवधर्माचे उद्गाते ठरते. महाराज लिहितात-- 

ज्यांचे श्युद्ध आचरण | त्यासी म्हणावे ब्राह्मण । 

जैसे गंगेचे जीवन । तैसे राहे त्याचे मन | 

सदा मुखी सत्य वाचा | एक पत्नि नेत्र साचा | 

शेकर म्हणे जगती । तेचि भगवंत मूती । | ७४॥ 

आपल्या आत्मचरित्रात महाराजांनी अतिदाय स्वच्छ शब्दात आपले या 
संदर्भातील चिंतन मांडून ठेवळे आहे--- 

“या कलियुगात मी मिल्लाच्या पोटी जन्म घेतला, म्हणूनच यांच्या मनात भेद- 
भाव उत्पन्न झाला आहे, पण मी जर यांच्या घराण्यात जन्म घेतला असता आणि 
मग जर मी भक्तीचे सोंग घेऊन येथे बसलो असतो तर यांच्या मनात तिळमात्रही 
भेदभाव राहिळा नसता आणि मग यांचे सर्व चित्त माझ्याकडे लागून राहिले. असते 
व एका दिवसात सतरा वेळा माझा समाचार घेतला असता. 

शंकरमहाराजांचे ' नवीन चरित्र? श्ीषकाचे आत्मःचरित्र काही केवळ चमत्कारिक 
कथा-प्रसंगांनी भरलेले चरित्र नाहीय ! त्यात ज्ञान-विज्ञानाच्या, भाषोत्पत्तीच्या, 
सृष्टिरहस्याच्या, साघुलक्षणाच्या, देवदेवतादिकांच्या प्रथ्वीतलावर विचरण्याच्या 
अनेक उपयुक्त, तर्कसंगत अन्‌ प्रत्ययकारी कथा आहेत. यात चोदा भुवनांची नावे 
आहेत. चौसष्ट कलांची सुसूत्र यादी आहे. एक अतिशय मनोरम संवादात्मक पद्य 
आहे. यातच कलियुगाचे केलेले वर्णन अतिशय उच्ति व बुद्धीला पटेळ असेच आहे. 
कलियुगातील वातावरण व तत्कालीन परिस्थितीचा अर्‍्चूक वेध महाराजांच्या दिव्य 
प्रज्ञेने घेतलेला आहे. कलियुगाचे वर्णन करताना महाराज लिहितात--- 

“ स्त्रिया पती सोडून परपुरुषांशी रत होईल. ( होतील ) मनुष्य आपली धर्मपत्नी 
सोडून परदारा गमन करतील. तरुण विधवा स्त्रिया परपुरुषी रत होऊन ज्यापासून जो 
गर्भ उत्पन्न होईल त्याचा त्याग करून माझ्यावर ( भूमीवर ) फेकून देतील. बहिण 
भावाशी रत होईल, बाप मुलीक्ली रत होईल, देवा, इतकेच नव्हे तर आई पुत्राशी 
द्वेष करील मग इतरांची काय कथा? > 

“ कलियुग लागताच केवळ इंभर निमिष आयुष्य राहील. शंभर निमिष म्हणजे 
मृत्युलोकीची दभर वर्षे होतील. आता हिरव्या पक्षाचे पोटी मोत्ये उत्पन्न होतात, 
पण कलि लागताच मोत्ये नष्ट होऊन समुद्रात उत्पन्न होतील ! 


श्रीरामभक्त आदिवासी संत सारस्वत : खानदेशचे श्रीहकरमहाराज / ९ 


श्रीशंकरमहाराज ध्यानमम़न अवस्थेत स्थितप्रज्ञ योग्यासारखेच वाटत असत. 
वाढलेला शुभ्र सोनेरी जटाभार, गोर-तांबूस वर्ण, मुखावर तपश्चयेचे तेज आणि 
शांत, प्रासादिक; प्रसन्न अशी आल्हाददायक मुखमुद्रा असा त्यांचा थाट असे ! शुभ्र 
धोतर, स्वच्छ झब्बा व खांद्यावर उपरणे असा वेश असायचा. आपल्या दरडानार्थ 
आलेल्या लोकांनाच ते उलट नमस्कार करीत. आपल्या आश्रमात रामपंचायतना'चा 
एक फोटो त्यांनी ठेवला होता. त्या फोटोलाच सर्वीना प्रणाम करायला लावीत 
असत. भेदाभेद कुठल्याही प्रकारचा मानीत नसत. त्यांचे संपूर्ण लेखन व चिंतन 
मानवताधर्मास वाहिलेले असेच होते. त्यांचा आज उपलब्ध असलेला एकमेव फोटो 
पाहिल्यावर तो तिशीतल्या युवकाचा मुळीच वाटत नाही. आजानुबाहू, दृढ संकल्प- 
शील भालप्रदेश, अर्धोन्मीलित दृष्टी व कपाळी चंदनाचा टिळा, लांबसडक गोर- 
वर्णीय बोटे; देहयष्टी युवकाची, रसरशीतपण चेहरा मात्र पक्क वृद्धासारखा-- अशी 
चमत्कारिक देहरचना त्यांची होती. आपणांस कोणी ओळखू नये, आपणावर 
परस्ग्रीची कामवासना होऊ नये आणि आपण निष्कलंकपणे निजधामास जावे या 
हेतूने योगी पुरुष सर्वप्रथम बाळपण लोकांना दाखवतात. परंतु तारुण्य लागताच 
एकदम वाधक्य आपल्या अंगावर ओडून घेतात. महाराजांचे वाधक्य अक्षरदाः 
ओढून घेतलेले होते. त्यांची अप्रतिहृत प्रज्ञा-काव्यातील विदग्ध रसवृत्ती तर उकळून 
दाखवीत होतीच; पण दैनदिन व्यापाच्या अनेक गोष्टींवर ती समर्थपणे मोलिक भविष्य- 
दर्शन प्रस्तुत करीत राहात असायची. त्यांची शक्‍ती अनेक अर्थाने ' शापादपि 
शरादपि ) अशीच होती. 

आत्मचरित्रात आलेल्या एका मनोरम कवितेच्या काही ओळी उद्‌धत करून 
महाराजांच्या महापरिनिर्वाणाची चर्चा करू या ! यात नारदाने इंकराश्ी केलेला 
संवाद पुढील काव्यपंक्तीत आलाय. आठ कडव्यांत व्यक्त झालेल्या संवादाच्या 
प्रारमिक ओळी अशा-- 


* तेव्हा नारद म्हणे जी दोकरा, 
तरुण असताहि दिसतोसि म्हातारा हे न कळे | 
मज द्विकंठेश्वरा ! मग इथे नरा काही न कळे ॥ १॥ 
कोण जाणे केसी गति । ही न कळे मजप्रती 
र काय वर्णू मायापती । सांग आता ॥२॥ 


_ दडानार्थीसाठी मनरद येथे श्रीराममंदिर व्हावे अशी इच्छा त्यांनी प्रकट केली 
होती. श्रीरामपंचायतनाच्या चित्राची स्थापना त्यांनी करून ठेवली आहे. वया 
अवघ्या तिसाव्या वर्षी ता. २१ जुले १९४५ आषाढ शुद्ध 
महाराज ब्रह्मलीन झाळे. मनरद येथे त्यांची समाधी आहे. 


च्या 
एकादशीस ब्राह्ममुहूर्तावर 
समाधीकरिता आठ खणी 


१० / संशोधक 


बांधीव घर श्री. रामजी लिमजी पाटील यांनी दिळे आहे. महाराजांच्या महानिर्वाणा- 
संबंधी अंतःसाक्ष्य पुढील पदात आढळते--- 

* असो नसो भाव राहो तव पायी । एकाबीण नाही चाड देवा | 

अमर होऊनी पुन्हा इही आलो । गुण गाया झालो दास तुझा | 

झाले आत्मज्ञान साधने संपली । इमारत झाली पूर्ण आता | 

शंकर म्हणे देही असोनी व्यापक । एक ते अनेक मीचि झालो ।। ११८७॥ 

आत्मचरित्रात महाराजांनी आपल्या देहत्यागानंतर करावयाची संपूर्ण व्यवस्था 

अत्यंत स्पष्ट शब्दात मांडलेली आहे. तो भाग पुढीलप्रमाणे-- 

“ ते शरीर ज्या ठायी पडून राहील, मग ते घर असो अगर झोपडी असो अथवा 
कसलीही जागा. असो. त्याच ठायी बरोबर चौकोनी खड्डा खोदून त्यामध्ये सर्व 
कापूर भरून नंतर ते शरीर त्यात ठेवावे. ते शरीर ठेवताना त्याच्या मस्तकी गुलाळ 
वगेरे काहीच लावू नये. फक्त गोपीचंदनाचा गंध लावून त्यावर बुक्कयाची कोर 
रेखावी. मग तो देह खडुद्यात बसवून सुगंधी मसाल्याने देह दाबून लगेच वरून पक्के 
करून घेतले पाहिजे अशी त्या देहाला मूठमाती द्यावी. २? 

या उछ्लेखानंतर महाराजांनी आपले आत्मचरित्र संपविळे आहे. मनरदच्या गाव- 
कर्‍्यांनी महाराजांचे शरीर गावातल्या शिवमंदिरानजिक पुरले होते पण आत्म- 


चरित्रातील वरील उल्लेख वार्‍चून देहाला पुनरापे महाराजांच्या सूचनांप्रमाणे 
व्यवस्थित पुरले. 


हरिपाठ अभंग 


महाराजांच्या आत्मचरित्रातून त्यांच्या जीवनविषयक घटनांचा मागोवा घेतल्या- 
नंतर त्यांच्या काव्याचा विचार करू या. हरिपाठ अभंगात एकूण २९ अभंग आहेत. 


अभंगाचा विषय हरिस्मरण हाच असून निवान्त प्रसादगुणांनी युक्त अद्ी ही 
अभंगावली आहे. 


तत्त्वज्ञान व भक्ती 


महाराजांनी या अभंगातून गीतेचे तत्त्वज्ञान सुबोध भाप्रेत मांडले आहे. नाम- 
स्मरणावर महाराजांचा विशोष भर आढळतो. अनेक पौराणिक पात्रांच्या, कथांच्या, 
दृष्टान्तांच्या माध्यमातून हरिपाठाचा महिमा सांगितलेला आहे. या अभंगांमधून 
देवाची आर्त प्रार्थना आढळते. आपली तमाम नाती महाराज भगवंताशी'च जोडतात. 
आत्यंतिक गर्वामुळे प्रभु अंतरतो--हे जीवनसत्य महाराजांनी आपल्या अभंगांमधून 
सांगितले आहे. मूर्तिपूजेतील अवडंबराच्या जाहीरपणे धिक्कार करीत महाराजांची वाणी 
संत कबीरदासांप्रमाणे गर्जताना दिसते. मृततातल्या देवापेक्षा व्यापक परबत्रह्माची चर्चा 


श्रीरामभक्त आदिवासी संत सारस्वत : खानदेशचे श्रीशकरमहाराज / १५ 


व चिंतन माणसाने करावे हे सांगणारा हरिपाठाचा १५ वा अभंग नितान्त रमणीय 
आहे.-- 

७ काष्ठ पाषाण मृत्तिकेची मूर्ति | तेथे भगवती नाही नाही । 

पोटी नाही भाव फिरती देशोदेशी । म्हणती हृषिकेशी पाव आता | 

पाषाणाची मूर्ती लावोनिया शेदूर । आमचा रघुवीर हाचि आहे । 

शंकर ऐसे बोलती वार्‍चाळ । व्यर्थ निर्जीव दिळा पूजताती । 


काव्यसोदर्य 


महाराजांच्या अभंगातील कवित्व केवळ विलक्षण आहे. त्यांना संसार 
पारध्याच्या फासाप्रमाणे. वाटतो. बगळा ज्याप्रमाणे मायाला टिपून घेतो त्याप्रमाणे 
मानव काळाचा ग्रास बनेळ ही उपमा अत्यंत प्रत्ययकारी. आहे. कासवीच्या 
कृपादृष्टीने पिलांची तहानभूक निवते तशी देवाने दया करावी अशी ते प्रार्थना 
करतात. बीजात वृक्षाची राक्यता असावी तसेच भगवंतात विश्व सामावलेळे आहे व 
वृक्ष लयाला जाताच पुनरपि बीजरूपाने अवरशिष्टच राहतो तद्वतच भगवंत व 
विश्वाचे नाते आहे असे ते सांगतात. स्थान किंवा गाव न सोडता, माणसाने जर वृत्ती 
बदलली तर देव दूर नाही हे सांगताना महाराज म्हणतात की, आंधळ्याच्या पुढे 
उत्तम दर्पण ठेवून काय उपयोग १ कावळ्याला चंद्रम्याची महती काय ठाऊक १ 
काव्याच्या दृष्टीने अत्यंत उत्तम असा अंतिम २९वा अभंग मुळातूनच वाचण्यासारखा 
आहे. तो असा-- 
७ काष्ठाचिया पोटी गुस वैश्वानर । तेसा सर्वेश्वर याच देही । 
मृगाचिया पोटी गुप्त बा कस्तुरी । तैसा तो श्रीहरी या'च देही । 
क्षीरसागरासी तो का शेषश्याई । तोचि आपुल्या देही नांदतसे । 
शंकर म्हणे ऐका भगवंत प्राप्ती । भेटतो श्रीपति आपुल्याचि मिरे । 
महाराजांच्या अभंगरचनेवर संतश्रेष्ठ तुकोबारायांचा स्पष्ट प्रभाव ठायी ठायी 
आढळतो. एक उदाहरण बघू या ! तुकाराममहाराजांच्या या ओळी-- 


७ सकलांच्या पाया माझे दंडवत । आपुलाले चित्त शुद्ध करा । 
व शंकरमहाराजांच्या पुढील ओळी बघा-- 


७ म्हणोनिया तुम्हा येतो काकुळती । भजा रघुपती एकनाम । 
शुद्धात्मक्षानबोच : श्रोऊष्ण उद्धव संवाद 


महाराजांची कविता पराकोटीच्या तरल, उत्कट, तलस्परशी व रसरशीत जीवनानु- 


भवातून स्फुरठेली आहे. काव्याचा मनोरम घाट ळाभलेळे महाराजांचे तत्त्वज्ञान 
नितान्त रमणीय आहे. 


१२ / संशोधक, 


महाराजांचे परमभक्त व त्यांच्या अनेक आठवणींचा आश्चर्यकारक साठा असलेले 
वयोव्वद्ध सेवानिवृत्त शिक्षक आदरणीय श्री. तु. ना. शिंपी यांनी १९८२ साली 
महाराजांचा ' थुद्धात्मज्ञानबोध १--काव्यग्रंथ प्रकाशित केळा. आपला ऐशीवा 
वाढदिवस गुरुजींनी सदर ग्रेथ' प्रकाशित करून अद्भुतपणे साजरा केला. 


तत्त्वज्ञान व भक्ती 


उद्धव-भगवंत संवादरूपाने लिहिलेला हा काव्यग्रंथ नितान्त रमणीय आहे. ग्रंथारंभी 
केलेल्या मंगळाचरणात श्रीगणेश, श्रीसरस्वती, श्रीसद्गुरू, आदिपुरुष दिगंबर, 
श्री पांडुरंग, श्रीदत्तात्रेय प्रभूना वंदन करून महाराजांनी ग्रंथारंभ केलाय. 

गीतेतील ' बिमूढा नानुपयंन्ति परयन्ति शानचक्षुषा? या छोकाचा महाराजांच्या 
प्रज्ञेळा स्फुरळेळा देवी अन्वय पुढील ओळीत साकार झालाय--- 


७ सानदृष्टि जे पहात | त्यासी जवळी आहे मी भगवंत । 
अभमक्तांसी न दिसे.सत्य । कोटी जन्म घेता ही॥२०॥ 


गीतेतील विभूतियोगात भगवंताने आपल्या विभूती अजुंनाप्रत कथन केल्या 
आहेत. तसेच वर्णन या ग्रंथाच्या २१ ते २९व्या ओळीपर्यंत व पुढे ८५ ते ८७ व्या 
ओवीपर्येत आढळते. मायेमुळे जीव ब्रह्मतत््वापासून दुरावतो हे सांगताना महाराज 
म्हणतात--- 7 


७ भक्त करिती माझे ध्यान । मी हे आपणच पुढे सरसावोन | 

माझिया भक्ता भुलबोन | पाडि विसर माझाचि हे ॥८१॥ 

उद्धवा ऐसी हे माया राणी । इची विपरीतचि करणी | 

इने मोठेमोठे तत्त्वज्ञानी । खाळी हाणूनी पाडिळे ॥ ८२॥ 
काव्यरसाच्या दृष्टीनेही प्रस्तुत ग्रंथ अभ्यासण्यायोग्य आहे. उत्पेक्षा अलंकाराचे 

उदाहरण--- 

७ ऐसे श्रीकृष्ण बोलले । उद्धवास कैसे वाटले | 

जेसे सुखाचे समुद्र लोटले । मेघ चातक न्यायेसी ॥ ४१ | 
अतिशयोक्ती अलंकारचे उदाहरण--- 

७ मेघाचे थेंब किती | हेही एक वेळा होई 

आकाशी पायी चढती | परी माझी स्थिती अगम्य ॥ ६७॥ 

होईल सृष्टीचे वजन | गणवेळ समुद्राचे जीवन | 

जमिनीवरी किती तृण | मोजवेल गणिता ते ॥६८॥ 

आक्राश आहे किती बिती । हेही करिता येईल गणती । 

परी माझे गुण निश्चिती । न वर्णवती कोणाते ॥ ६९॥ 


गणती | 


श्रीरामभक्त आदिवासी संत सारस्वत : खानदेशचे श्रीशंकरमहाराज / 9२३ 


उपसा सौंदर्याच्या दृष्टीने महाराजांची कविता अनेक ठिकाणी मन मोहून टाकते. 


७ राये सोन्याचे घर केले । दुबळे मातीचे रचिले | 
परि साऊलीचे सुख कमी आगळे । नसेचि जाण सर्वथा ॥ १४॥ 


: झुद्धात्मज्ञानगोध ? ज्या १३६ व्या ओवीवर संपून जातो तिथे तो संपायला नको 
असे वाटते. या ग्रंथाचा आणखी भाग अवशिष्ट असावा कारण की उद्धवाने मोठ्या 
काकुळतीला येऊन १३६ व्या ओवीत प्रश्न विचारलाय कौ--- 


७ जगी नाना देह धरिश्यी तू एक । गुण कर्मे केसी दिसती अनेक । 
अधम उत्तम मेद बहुदेख । असोनिया एक अनेक का ॥ १३६॥ 


उद्धवाच्या या प्रश्नाला उत्तर न देताच” “ हरिः 3* तत्सत्‌ ? म्हणून ग्रंथ पूर्ण 
केल्याचे आढळते. 

अवघ्या ३० वर्षीच्या वयात महाराजांचे देदीप्यमान जीवन अनेकांना लाभप्रद 
ठरले. कुठल्याही चमत्कारावर विश्वास ठेवू न देणारे महाराज साध्या जीवनपद्धतीचे 
व आवडंवरहीन आचारधर्माचे प्रवक्ते होते. त्यांचे प्रत्यक्ष आचरण शुद्ध, सात्त्विक 
होते. आज त्यांच्या आठवणी सांगणारे सर्वश्री तुकाराम नागो शिंपी व वेडू रामजी 
पाटील हयात आहेत. शिंपी गुरुजींना महाराजांचा खूप सहवास घडला व चमत्कृति- 
बीण साध्या जीवना'चा आदरा वस्तुपाठ असे महाराजांचे जीवन होते असे ते म्हणतात. 
महात्मा म्हटला की अनेक दंतकथा व चमत्कारिक कथांचची वलये त्यांच्या व्यक्ति- 
मत्त्वाभोवती उभी राहतात. दकर महाराज काही त्याला अपवाद नाहीत. पण ते 
स्वतः यापासून मुक्त होते. अलिसत होते. निःसंग होते. 

. श्रीदीकरमहाराज अध्यात्मसंपन्न, वीतराग; संन्यस्त दत्तीचे थोर संतकवी होते. 
वेदाध्ययन, षड्शास्त्रांचा अभ्यास, संतसाहित्याची सूक्ष्म अध्ययनदेली, तत्त्व- 
ज्ञानाची तपशिलवार संगती; माफक तीर्थयात्रा त्यांच्या जीवनाचे ठळक विशेष आहेत. 
तर तरल, सुबोध प्रसाद गुणांनी युक्त काव्य, अलंकारांची सहज आवर्तने, दैनंदिन 
जीवनातील साघे-सोपे दृष्टान्त, भाषेचा अंगभूत गोडवा त्यांच्या काव्याचे ठळक 
विरोष म्हणून नोंदवता येतील. नामजपा'चा आग्रह, अभिमानरहित जीवनव्यवस्था, 
सर्वोभूती समानत्व, मूर्तिपूजेतील ढोंगीपणाचा विरोध या तत्त्वांचा त्यांनी जीवनभर 
पुरस्कार केला. कुणापाश्यी काहीही न मागता अयाचक वृत्तीने जगणारा आणि 
अत्यंत अल्पावधीतच संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वरांप्रमाणे आपले जीवितकार्य संपळे या कृतार्थ- 
तेच्या भावनेने ब्रह्मलीन होणारा हा महापुरुष वंदनीय आहे. यांचे ३७४० अभंगांचे 
“ अर्भग रामायण ? अजूनही प्रकादनाची बाट बघत आहे. सप्तकांडात निबद्ध रसाळ 
अभंगांनी युक्त असे हे महाकाव्य काव्य, तत्त्वज्ञान व भक्तीचा त्रिवेणी संगम आहे. 


जिजाबांइंची सासू : उमाबाई 


सौ. विजया प्र. देदापांडे 


(२9८७ ८६६७ 
(492७८०७) 


मराठ्यांच्या इतिहासात राजमाता जिजावाई हिची कामगिरी असामान्य गणली 
जाते. शिवाजीमहाराजांच्या स्वराज्यकार्याला प्रेरणा आणि आरीर्वाद देण्याची महत्त्व- 
पूर्ण कामगिरी जिजाबाईंनी बजावली. शिवरायाच्या स्वराज्यकार्यात राजमाता 
जिजाबाईने प्रत्यक्ष सहकार्य केलेलेही आढळते. १ ६६० मध्ये सिद्दी जोहारच्या वेढ्या- 
मुळे शिवाजीमहाराज पन्हाळ्याच्या किल्ल्यात आडकले होते, तेव्हा जिजाबाई वेढा 
मोडून काढण्यासाठी राजगडाहून निघण्याच्या तयारीत होत्या. अद्यी माहिती शिव- 
भारतामध्ये मिळते. तिनेच नेताजी पालकर आणि सिद्दी हिलाल यांना पन्हाळ्याचा 
वेढा मोडून काढण्यासाठी पाठवले. शिवाजीमहाराज आग्र्याला गेळे तेव्हा स्वराज्याऱचा 
कारभार पाहण्याची जबाबदारीही तिने पार पाडली. जिजाबाईच्या कर्तबगारीचे 
कितीतरी पुरावे ऐतिहासिक साधनामध्ये उपलब्ध आहेत. जिजाबाईंची सासू म्हणजे 
शहाजीची आई उमाबाई--ही देखीळ एक कर्तबगार स्त्री होती. म्हणून भोसले 
घराण्यातील कर्तबगार स्त्रियांची परंपरा उमाबाईपासून सुरू झाली, असे म्हणता येईल. 
मराठ्यांच्या इतिहासात उमाबाईची कर्तबगारी उपेक्षित राहिली आहे. प्रस्तुत निबंधात 
उमाबाईच्या कर्तबगारीचा आलेख रेखाटण्याचा प्रयत्न करीत आहे. 

उमाबाईचे माहेरचे नाब दीपाबाई. फलटणचे नाईक निंबाळकर देशमुख यांची ती 
कन्या होती. इतिहासकार श्री. वा. सी. बेन्द्रे यांच्या मताप्रमाणे दीपाबाईचा जन्म 
१५८३ च्या सुमारास झाला असावा. ! मालोजी आणि दीपाबाईच्या विवाहासंवंधीची 
माहिती चिटणीस बखर, शेडगावकर बखर, पंडितराव यांची बखर, शिवभारत,--- 
इत्यादी साधनग्रंथांत आठेली आहे. चिटणिसांनी उमाबाईचे सासरचे नाव दीपाबाई 
होते असे ग्रहीत धरलेळे आढळते. 

“ माळोजी राजास ? निंबाळकर यांची कन्या दिली. तिचे नाव दीपावाई असे 
ठेवले ?”' न्यायक्शास्त्री 1004 बखरीत पुढीलप्रमाणे मजकूर आढळतो : “ लक्ष्मणराव 
वरा शात यांची बहीण दीपाबाई पाहून आले.”२ या उल्लेखा- 

0 दस्तननावदीपाब्राईहोते,हेस्पष्ट होते. 


जिजाबाईंची सासू : उमाबाई / १५ 


शिवभारतामध्ये उमाबाईविषयी बराच मजकूर आलेला आहे. त्यावरून उमाबाई 
हे सासरचे नव होते याची खात्री पटते. शिवाय रिवभारतातील माहितीवरून उमाबाई 
कतृत्ववान होती; असेही दिसून येते. शिवभारतातील उमाबाईविपष्रयीचा मजकूर 
मराठीत पुढीलप्रमाणे सांगता येईल --* ज्याप्रमाणे सत्यवानाने सावित्रीशी विवाह केला, 
त्याप्रमाणे राजाने ( मालोजीने ) मोख्या कुळात जन्मलेल्या उमा नावाच्या सुलक्षणी 
कन्येशी लझ़ केळे. मग रघुराजार्‍चा पुत्र श्रीमान हा जसा साध्वी इंदुमतीला मानत 
असे; तसा तो मालोजी हा अनुरूप गुणांनी पंडित असा आपल्या पत्नीला फार मानू 
लागला. पार्वतीने जणूकाय प्रसाद म्हणून दिलेळे आपले उमा है नाव ती साध्वी उमा 
भुषवती झाली. नंतर कुबेराप्रमाणे संपन्न, बुद्धिवान आणि ज्ञानवान अशा त्या राजाने 
आपल्या लावण्यवती पत्नीसह अनेक प्रकारची धर्मकृत्ये केली. ४ राधामाधवविलास- 
चपू या ग्रंथातही मालोजीच्या पत्नीचे नाव उमाबाई होते असा स्पष्ट उल्लेख आलेला 
आहे. उमाबाईने धर्मकृत्ये केल्याची माहिती कागदपत्रांवरूनही मिळते. १२ डिसेंबर 
१६४४ च्या शहाजीच्या एका पत्रात श्रीघुष्णेश्वर देवाच्या अभिंषेकार्थ सालिना होन 
१७ मातुश्री उमाबाई आबासाहेबांनी दिधला होता. असा उल्लेख आलेला आहे. * 

मालोजी आणि उमाबाई यांची पिरावर भक्‍ती होती, अशी माहिती बखरकरांनी 
दिलेली आहे. चिटणीस बखरीमध्ये म्हटले आहे की उमाबाईने पुत्रप्राप्तीसाठी अहमद- 
नगरच्या पीर शहाशरीफळला नवस केला, आणि पुत्रप्राप्तीनंतर आपल्या पहिल्या मुलाचे 
नाव शहाजी व दुसऱ्या मुलाचे नाव शरीफजी असे ठेवले. ९१ कलमी बखरीतही 
अद्या आशयाची माहिती आलेली आहे. ही हकिकत अनेक इतिहासकार अविश्वसनीय 
मानतात. कारण शरीफजी हे नाव भोसले वंशात पूर्वीपासून रूढ होते. १४ मार्च 
१५६८ च्या एका पत्रात भोसले वंशातील शरीफजी नाव आलेले आहे.* एक गोष्ट 
मात्र खरी की शहारारीफच्या दर्ग्याला शहाजीच्या काळापासून देणग्या मिळालेल्या 
दिसतात. 

उमाबाईच्या पोटी हहाजीचा जन्म इ. स. सन १६०० किंवा १६०१' च्या 
सुमारास झाला. त्यानंतर केवळ पाच वर्षांनीच म्हणजे १६०५ मालोजी इंदापूरच्या 
लढाईत मारला गेला. अर्थात त्याच वेळी शहाजीचे वय केवळ पाच वर्षाचे होते. 
शरीफजी त्याच्यापेक्षा लहान होता. मालोजीच्या मृत्यूचा प्रसंग शिवभारतात आलेला 
असून विठोजीने म्हणजे मालोजीच्या भावाने उमाबाईला सती जाण्यापासून कसे 
पराव्रृत्त केळे, याची माहिती शिवभारतकारांनी दिलेली आहे. 

स्वतःचे डोळे अश्रूंनी भरळे असतानाही तो महान बुद्धिमय विठोजी पतिक्योकाने 
विव्हळ झालेल्या आपल्या भावजयीचे सांत्वन करण्यासाठी गळा दाटून आलेल्या 
स्वरात म्हणाला, “ हे थोर मनाच्या स्त्रिये हा मृत्युलोक असत्य आहे. हे लक्षात 
आणून तू शोक टाकून दे. तुझा पती आपल्या आप्ताला सोडून स्वर्गात गेळा आहे. 


१६ / संशोधक 


शत्रूच्या दास्त्रप्रहारांनी मरण यावे असेच दात्रूस पाठ न दाखवणारे शूर योद्धे इच्छितात. 
हे देवी, शाहाजी व शरीफजी हे तुझे पाणीदार पुत्र उगवलेल्या तेजस्वी सूर्याप्रमाणे 
शोभत आहेत. वीरमातेच्या पोटी जन्मास आलेल्या या तुझ्या दोघा कुलदीपक पुत्रांचे 
अखिल जगात उज्ज्वल यदा पसरेल. हे दोघे कोवळे वयाचे असून त्यांचे जीवित तुझ्या- 
वरच अवलंबून आहे. म्हणून तू माझ्या विनंतीला मान देऊन तरी धीर धर ब या 
दोघांच्या रक्षणाकरिता तरी प्राण धारण कर.??* 

विठोजीच्या आग्रहामुळे उमाबाईने सती जाण्याचा बेत रहित केला असे शिवभारता- 
वरून दिसते. शहाजीच्या मृत्यूची बातमी ऐकून जिजाबाईने सती जाण्याची तयारी 
केली होती. परंतु शिवाजीमहाराजांच्या आग्रहावरून तिने आपला सती जाण्याचा बेत 
रहित केळा अश्शी माहिती सभासदाने आपल्या बखरीत दिलेळी आहे. उमाबाई 
आणि जिजाबाई यांनी वैधव्यदशा सहन करून आपल्या पुत्रांच्या कार्याला आशीर्वाद 
दिले असे दिसून येते. 

मालोजीच्या मृत्यूनंतर जहागिरीचा सांभाळ करण्याची जबाबदारी शाहाजी लहान 
असल्यामुळे विठोजीबर आली. १६१०-११ च्या सुमारास शहाजीचे लयन लखुजीराव 
जाधव यांची कन्या जिजाई हिच्याशी झाले. १६११-१२ मध्ये शरीफजीचे लग्न 
विश्वासराजाची मुलगी दुर्गा हिच्याशी झाळे. याच विश्वासराजाच्या वंशातील जयंती 
नावाच्या मुलीचे शहाजीचा मुलगा संभाजी यानेबरोबर पुढे लग्न झाले. त्यामुळे 
शिवनेरी किल्ल्याचा भोसले घराण्याशी संबंध आला. 

शहाजीच्या जहागिरीचा सांभाळ विठोजी जरी करीत होता तरी उमाबाईचा या 
कार्यात सहभाग होता. बिठोजीच्या मृत्यूनंतर १६१३ नंतर शहाजीकडे पूर्ण सूत्रे 
आली. त्या वेळी शह्ाजीचे वय १२ वषीचे होते. शहाजी अतिशय मातृभक्त होता. 
शिवभारतकारांनी म्हटले आहे, “ नंतर आपला चुलता विठोजी राजा हाही परलोक- 
वासी झाला असा राजनीती जाणणाऱ्या आईच्या आज्ञेत वागणाऱ्या महापराक्रमी 


घेयेवान व बुद्धिमान शहाजीराजाने तो राजाचा मोठा भार आपल्या शिरावर 
घेतला. ११ 79 


विठोजीच्या म्गृत्युसमयी शहाजी केवळ १२ वर्षीचा होता. 
शहाजीने जहागिरीचा भार आपल्या शिरावर घेतला असे म्हटलेले असले तरी एवढ्या 
लहान बयात त्याला कोणाचे तरी मार्गददीन व प्रेरणा आवददयक होती. अर्थात 
उमाबाईने जहागिरीचा सांभाळ करण्यास शहाजीला मार्गदशन केळे असणे अत्यंत 
स्वाभाविक आहे. सासरी आलेल्या लहानग्या जिजाबाईला आपल्या सासूचे हे कतृत्व 
जवळून पाहावयास मिळाले. पुढे कालांतराने १६२६ मध्ये शहाजीने आदिलशहार्‍ची 
नोकरी पटकावली. कर्नाटकातील जहागिरीकडे जाताना पुणे जहागिरीचा ' पोट 


मोका 1 वर्षाच हानग्या 
सा ६ वर्षांच्या लहानग्या शिवाजीच्या नावे करून दिला. अर्थातच त्या पुणे 


शिवभारतकारांनी जरी 


जिजाबाइंची सासू : उमाबाई / १७ 


जहागिरीचा सांभाळ करण्याची जबाबदारी पर्यायाने जिजाबाईवर आली. 

शहाजीचा उत्कर्ष १६२४ मध्ये भातवडीच्या लढाईत झाला. तेव्हापासून आपला 
स्वतंत्र बाणा दर्शविण्यास प्रारंभ केला. १६२९ पर्यंत उमाबाई हयात होती असे 
कागदपत्रावरून दिसून येते." .१६२९ मध्ये जिजाबाई गरोदर असताना शिवनेरी 
किल्ल्यावर तिच्यासमवेत उमाबाई होती. त्याशिवाय शरीफजीची बायको दुर्गा 
ही माहेरी म्हणजे शिवनेरीवर होती. शिवाजीमहाराजांच्या जन्मप्रसंगी उमाबाई हयात 
होती किंवा नाही हे समजण्यास साधन उपलब्ध नाही. 

आतापर्यंत केलेल्या विवेचनावरून उमाबाई ही धार्मिक प्रवृत्तीची सत्त्वशील स्त्री 
तर होतीच, परंतु पतीच्या आणि दिराच्या निधनानंतर जहागिरीचा सांभाळ करण्याचे 
कर्तव्य तिने बजावले ही गोष्ट सिद्ध होते. 


संदर्भ 
( १ ) मालोजीराजे व दाहाजी महाराज, वा. सी. बेंद्रे, प्र. ९७ 
(२) चिटणीस बखर, प. ३२. 
(३ ) न्यायशास्त्री पंडितराव बखर, प्र. १ 
(४ ) रिवभारंत, १, ४९, ५२. 
(५ ) रामदास आणि रामदासी, वर्षे ६, अंक ६५-६६, लेख ५. 
(६ ) चिटणीस बखर, १३-१४. 
(७ ) मालोजीराजे व शहाजी महाराज, ए. १२९. 
(८) तत्रेव, ए. १२८. 
(९ ) शिवभारत अ. १, पृ. १३-१७. 
(१०) सभासद बखर. 
(११) शिवभारत, अ. २व ३. 
(१२) मालोजीराजे व दाहाजी महाराज, पृ. ४२२-४२२३. 


वणी दिंडोरीची लढाह 


प्रा: कु. सुनंदा आहिरे 


७८७) 
92२७८०७ 


आग्य्याहून परत आल्यानंतर शिवाजीमहाराजांचा मुघलाशी तीव्र स्वरूपाचा 
संघर्ष सुरू झाला. १६७० पासून ते १६७२ पर्यंत बागलाण भागात मराठा सुघल 
संघर्षाची तीब्रता अधिक होती. या २-३ वषोच्या काळात मुघल आणि मराठे यांच्यांत 
अनेक चकमकी झाल्यात. त्यामध्ये ' वणी दिंडोरीची लढाई ? आणि ' साल्हेरची 
लढाई? या दोन लढाया विशेष प्रसिद्ध आहेत. ऑक्टोबर १६७० मध्ये शिवाजी- 
महाराजांनी सुरतेवर दुसरी स्वारी केळी. ही स्वारी करताना. रिवाजींमहाराजांनी 
सुरतेच्या परिस्थितीचा फायदा घेतला होता. कारण सुरतेचा सुभेदार मरण पावल्याने 
तेथील शिबंदी मुघलांनी काढून घेतली, आणि केवळ हजाराच्या जवळपास सैन्य 
सुरतेत होते. बहुधा ही वातमी शिवाजीमहाराजांना हेरामार्पत कळली असावी. 
त्याप्रमाणे ३ आक्टो. १६७० रोजी सुरतेवर स्वारी करून ३ दिवस मराख्यांनी सुरत 
छुटले. या वेळी शिवाजीवरोवर मोठे मोठे मराठे सरदार होते. सुरतेहून परत जाताना 
साल्हेर, मुल्हेर, चांदवड या मार्गाने कंचनमंचन घाटाकडे जाऊन कोकणात उतरण्याची 
शिवाजीची योजना होती. परंतु शिवाजीच्या हालचालीची बातमी मुघलांना समजली. 
या वेळी मुघलांचा तळ वैजापूर येथे होता. खानदेडाचा सुभेदार दाऊदखान कुरेशी 
याला ही बातमी मुल्हेरचा किल्लेदार नेकनामखान याच्याकडून समजली. त्याप्रमाणे 
दाऊदखानाने मराठ्यांचा पाठलाग सुरू केला, आणि कंचनमंचनच्या घाटाजवळ 
मराठे आणि मुधल यांच्यात लढाई झाली. ही लढाई ' वणी दिंडोरीची लढाई? 
म्हणून प्रसिद्ध असून या लढाईचा शिवाजीमहाराजांच्या युद्धकोदाल्या'चा पुरावा 
म्हणून उल्लेख करता येईल. वणी दिंडोरीच्या लढाईची माहिती प्रामुख्याने 
सभासद बखर या मराठी साधनग्रंथात आणि तारिख-ए-दिल्कुशा या फारसी साधन- 
ग्रंथात पाहावयास मिळते. या दोन्हीही साधनग्रंथांतील माहितीचा चिकित्सक दृष्टीने 
अभ्यास करून हा निबंध लिहिण्याचा प्रयत्न करीत आहे. 
तारिख-ए-दिल्कुशाचा लेखक भीमसेन सक्सेना हा या 


प्रसंगी दाऊदखान 
कुरेशीच्या चाकरीमध्ये होता. वणी दिंडोरीच्या लढाई 


चा तपशील त्याने आपल्या 


वणी दिंडोरीची लढाई / १९ 


ग्रंथात सविस्तर दिलेला असून मराठ्यांचा पराभव झाला अक्की खोटी माहिती त्याने 
बेधडक दिलेली आढळते. त्यावरून दरबारी लेखक आपल्या तवारिखामध्ये चुकीची 
माहिती कशी देत असत याऱची कल्पना येते. दाऊदखान कुरेशी हा अरब सरदार 
असून मुघल सम्राट औरंगजेब याच्या विश्वासातील होता. ज्या वेळी शिवाजीमहाराज 
सुरतेची लूट करून कंचनमेचनच्या घाटाकडे जाऊ लागले त्या वेळी दाऊंदखांनाने 
मराठल्यांचा पाठलांग सुरू केला. 

भीमसेन लिहितो, “ दाऊदखान चांदूरकडे रवाना झाला. शिवाजीची वाट आडवांवी 
असा त्यांचा हेतू होता. संध्याकाळच्या सुमारास चांदूरजवळ तो पोहोचला. तेथील 
सरदार बाकीखान हा मराठ्यांच्या आक्रमणामुळे किल्ल्यावर गेला होता. तो खाली 
येऊन दाऊदखानाला भेटला. या सुमारास रात्र झाली होती. ! 

शिवाजीने क॑चनमंचन घाट गाठल्याची माहिती गुसहेराने दाऊदखानाला पोहोच- 
विली तेव्हा रात्र असतानाही त्याने पाठलाग सुरू केला. भीमसेन लिहितो : “ रात्र 
अंधारी होती. दाऊदखानाच्या सैन्याची वाट चुकली. त्यामुळे सूये उगवेपर्यंत थांबून 
रहावे लागले. बुणगेपण पाठीमागे आले.”? ? श्‍ 

या माहितीवरून बांगलाण भागातीलःरस्ते नेहमी चुकत असत. मराठ्यांना या 
परिस्थितीचा सहजासहजी फायदा मिळत असे. कांचनबारीच्या घाटमाथ्यावर मराठे 
आणि अुघल यांच्यामध्ये युद्ध झाले म्हणून ' ही लढाई वणी दिंडोरीची नसून 
कांचनबारीची लढाई आहे? असे मत सेतु माधवराव पमडी यांनी मांडलेले 
आढळते. २ 

मुधळ सैन्यातील अधिकाऱ्यांची नावे भीमसेनाने दिळेळी आहेत ती पुढीलप्रमाणे- 
राममकरंद, रेख सफी, पुरोहित थाल, संग्रामखान, बाकीखान, इंब्राहीम पत्नी हे पिछाडीला 
होते तरं इखलासखान व स्वतः दाऊदखान हे स्वतः पुढे होते. भीमसेनाने दिलेल्या 
या रचनेवरून मुधलांच्या फोजेची तीन भागांत विभागणी झाली होती, असे दिसते. 
मराख्यांचे सैन्य १५ हजारापर्यंत होते आणि मुघलांचे मात्र कमी होते अशी माहिती 
भीमसेनाने दिलेली आहे. * 

या लढाईच्या वेळी स्वतः शिवाजीमहाराज आणि अनेक ज्येष्ठ मराठे सरदार 
उपस्थित होते. त्यांची नावे सभासदाने दिलेली असून मकाजी आनंदराव, बैंकाजी 
दत्तो, मोरोपंत पिंगळे, निळोपंत अण्णाजी पंत, दत्ताजी पंत, बाळाजी प्रभु 
प्रसंगी मराठे सेन्यात होते. 

प्रत्यक्ष लढाईचा तपशील सभासदाने दिलेला आहे. “ ( मुघलांनी ) राजियांस 
गाठले. गनीम आला ऐशी खबर कळली. राजा खासा घोड्यावर बसून बरख्तर घुगी 
घाळून हाती पट्टे चढवून, मालमत्ता घोडी पाईंचे लोक पुढे रवाना करून आपण 
दोन हजार स्वारानिशी सडे संडे दाऊद उभे राहिली. वणी दिंडोरी म्हणवून शहर 


हया 


२० / संज्लोधक 


आहे, ते जागा उभे राहून सुभ्याचे लोक आले, त्यांशी, धोरावर युद्ध केळे. राजियांनी 
आपली फौज पुढे करून पाठीवर आपण खासा राहून झगडा दिधला. प्रतापराव 
सरनोबत व व्यंकोजी दत्तो व आनंदराव वरकड सरदार पुढे होऊन मोठी कत्तळ 
केली आणि मोगल मारून मुरदे पाडिले. दोन प्रहर वड्याळे मराठे यानी शुतीनेली- 
तीन हजार मोगळ मारिळे. तीनचार हजार घोडे पाडाव केले. दोन वजीर 124 
सापडले. असे फत्ते करून आले.»$ या वर्णनावरून शिवाजीमहाराजांची युद्ध- 
योजना लक्षात येते. 

सुघळ सेन्य पाठलागावर आलेले लक्षात येताच शिवाजीमहाराजांनी पोलादी 
चिलखत धारण केला बख्तर १ शिरस्त्राण धारण केले ( घुगी ) “ हांतामध्ये पट्टा 
घेऊन ते स्वतः युद्धसज्ज झाले. छटीतीळ मालमत्ता व निवडक लोक पुढे रवाना 
करून शिवाजीमहाराजांनी मुघलाशी लढाई केली. या युद्धाच्या वेळी आपल्या 
बिनीचे सरदार सतापराव, व्यंकोजी दत्तो व आनंदराव यांना आघाडीवर ठेवून स्वतः 
शिवाजीमहाराजांनी मार्गदडदान केळे. या युद्धात मराठ्यांचा जय, झाला, : असे सभा- 
सदाने म्हटले आहे. शिवाजीने मुघलांना कशा प्रकारे तोंड दिळे याची साहिती रियासत- 
कार सरदेसाई यांनी पुढीलप्रमाणे दिली आहे: “ त्याने आपल्या फोजेच्या चार 
न लहान टोळ्या केल्या. शिवाय लूट घेऊन जाण्यासाठी त्याने एक निराळीच 
रोळी नेमी $ तिच्या तयाने २ शत्रूचे धोरण राखून:इतर टोळ्यांनी वर्तावे असे 
त्याने ठरविले, आणि. आपण औरंगाबाद घेण्यास जातो अश्शी हूळ उठविली. दोन 
टोळ्यांनी मोगल फौजेच्या आगे मागे राहून तीस हैराण करण्याचा क्रम चालविला. ?? 

या माहितीवरून आघाडीस प्रत्यक्ष लढा चाळू असताना पिछाडीहूनही दाचु- 
सैन्यावर मारा करण्याचे शिवाजीमहाराजांचे खास तंत्र होते हे लक्षात येते. 

भीमसेन सक्सेना याने दिलेल्या माहितीवरून सुघलांचे युद्धतंत्र या वेळी पूर्णपणे 
फसले असे दिसून येते; भीमसेन लिहितो : “ इखलासखानाने आपल्या सेन्यास तयार 
राहण्यास सांगितले. त्याच्यापाशी इस्त्रास्त्रांचा साठा असलेले काही उंट होते. त्याचे 
सैनिक चिलखते वगैरे चढवून तयार होऊ लागळे. इखलासखान हा तरुण होता. त्याने 
सारासार विचार केला नाही. आपल्याबरोबर असलेली थोडी माणसे घेऊन तो दाच्ूवर 
तुटून पडला. मराख्यांचे सैन्य पंधरा ह॒जारांच्यावर असावे. त्यांच्याशी तो लढू लागला. 
युद्धाच्या गर्दीत इखलासखान यास जखमा लागून तो जमिनीवर कोसळला. ८ 
दाऊदखानाप्रमाणे संग्रामखान घोरी आणि इतर अनेक मुघळ सरदार जखमी झाले. 
रायमकरंद व भान पुरोहित यांनी मरा्यांविरुद्ध तोफा डागल्या. हे सारे युद्ध ऱ्चाळू 
असेपर्यंत दाऊदखान तेथे येऊन पोचला. जखमी इखलासखानाला सुरक्षित स्थळी 
नेऊन दाऊदखानाने मराख्यांबिरुद्ध ढा चाळू ठेवला. भीमसेन लिहितो : “ मराठे 
आपल्या पद्धतीने ( याला बारगिरी म्हणतात ) लहू लागले. मोगल सेन्याभोवती ते 


वणी देडोरीची लढाई / २४ 


चचहुकडून घिरट्या घाळू लागले. ? * 

या वर्णनावरून मराठ्यांनी आपल्या नेहमीच्या गनिमी काव्याचा उपयोग कंचन- 
बारीच्या लढाईच्या वेळी केला असे दिसून येते 

मुघलांवर मराठ्यांनी अचानक कसा हल्ला केला याचे वर्णनही भीमसेनाने दिलेले 
आहे. चढउताराची वाट असल्यामुळे मुघल सैन्याची ताटातूट होत असे. अश्ली ताटातूट 
झाली म्हणजे मराठे त्यांच्यावर तुटून पडत; आणि दास्त्र, धोडे हिसकावून घेत. पाठी- 
मागील कुमक मुघलांना मिडेपर्यंत मराठे मैदान सोडून जात. या तंत्राचे मार्मिक वर्णन 
भीमसेनाने दिलेले आहे. 

भीमसेनाने दिलेल्या वर्णनावरून कांचनबारीच्या घाटाच्या परिसरात असलेल्या 
डोंगराळ वाटांचा मराख्यांनी पुरेपूर फायदा घेतला, असे दिसून येते. भीमसेन “' मराठे 
पळून गेळे व मोगलांचा विजय झाला ” असे लिहितो '' परंतु त्याच्या वर्णनावरून 
असे स्वच्छ दिसते कौ, मराठ्यांनी मोगलांची पूर्ण फजिती केली होती. त्यांची दास्त्रास्त्र, 
घोडे आणि इतर सरंजाम पडलेला होता. अनेक सरदार जखमी झाले होते; हे सर्व 
लक्षात घेतल्यास मुघलांचा विजय कसा झाला हा प्रश्न निर्माण होतो. 

सभासदाने अगदी थोडक्यात वर्णन केळे आहेः “ या युद्धात तीन हजार मोगल 
मारिळे, तीनचार हजार घोडे पाडाव केळे. दोन वजीर मोगलाई सापडले. असे फत्ते 
करून आले ” * त्यावरून मराठ्यांचे युद्धतंत्र लक्षात येते. शत्रूवर चहुबाजूने एकाच 
वेळी हृल्ला करावयाचा, गोंधळ निर्माण झाल्यावर त्या परिस्थितीचा फायदा घेऊन शत्रूचा 
सरंजाम लटावयाचचा; शत्रूच्या शक्‍य तितक्‍या सरदारांना जखमी करावयाचे किंवा 
गारद करावयाचे आणि शत्रू सावध होऊन पुन्हा युद्धसज्ज होईपर्यत पळून जावयाचे 
असे हे तंत्र होते. डोंगराळ आणि जंगलमय प्रदेशात हे तंत्र यदास्वी ठरत असे. 
मावळ आणि कोकण भागात शिवाजीमहाराजांनी याच तंत्राचा उपयोग आपल्या 
शत्रूविरुद्ध केला. 

वणी दिंडोरी किंवा कांचनवारीच्या लढाईच्या वेळी या तंत्राचा त्यांनी मुघला- 
विरुद्ध यशस्वीपणे उपयोग करून घेतला. 


>. (९ 
खद्‌्भ : 


१. मोगल आणि मराठे--पगडी,; पृष्ठ. २३ 


र र ११ 001 ११ :) षष्ठ २४ 
३. श्री छत्रपती व त्यांची प्रभावळ , प्र. ११७ 
४. मोगल आणि मराठे--पगडी , प्र. २४ 
५. सभासद बखर पृष्ठ, ६० 


२२ / संशोधक 


ऱ्शी 


. सभासद बखर, प. ६१ 
. मराठी रियासत खंड १ ला 
शककर्ता शिवाजी, पृष्ठ १४३ 
८. मोगळ आणि मराठे--पगडी, पृष्ठ ३४ 


ळ 


च. 5), १ १४०७9 ;)5 रे५ 
१०. 99 99 १४1; ; २५ 
१(१६ 0: 99 9)? ;); २५ 


१२. सभासद बखर-- पृष्ठ ६१ 


खन 22 1.) 


छत्रपती प्रतापासंहमहाराज यांची रोजनिशी 


कु. अमिता रायरीकर 


2९9८९६७०8७ 
(७६७७ 


ऐतिहासिक ज्ञान हे अप्रत्यक्ष ज्ञान असते. हे अप्रत्यक्ष ज्ञान आपल्याला दोन 
प्रकारच्या इतिहासाच्या साधनांनी प्राप्त होते: ( १ ) भौतिक साधने; ( २) लिखित 
साधने. लिखित साधने ही जास्त महत्त्वपूर्ण, कारण मानसिक प्रक्रियांची ती द्योतक 
असतात. लिखित साधने ही सर्वसाधारणपणे आपल्याला चार उपप्रकारांमध्ये विभागता 
येतात : (.१) शासकीय कागद, ह्यामध्ये जमाबंदी; पत्रे, सरकारचे जाहीरनामे 
इत्यादींचा समावेश होतो. (२ ) समकालीन वृत्तांत किंवा हकीगती, ह्यामध्ये प्रवास- 
वृत्तांत, खासगी पत्रव्यवहार इत्यादींचा समावेश होतो. ( ३ ) आत्मचरित्रे, आठवणी 
(४ ) रोजनिशी. 

रोजनिशी हा जिवंत व वास्तवादी दस्तऐवज आहे. रोजनिशी हा आत्मनिवेदना*चा 
एक प्रकार असला तरी चरित्र वा आत्मचरित्रापेक्षा हा दस्तऐवज अधिक मुक्त व 
स्वाभाविक असतो. त्यातून त्या व्यक्तीचा निकटत्वाने प्रत्यय येत असतो. एखाद्या 
व्यक्‍तीच्या मानसिक आणि बौद्धिक प्रक्रिया त्यामुळे आपल्याला समजतात. प्रत्येक 
व्यक्ती ज्या काळात जगते, वावरते त्या काळाचे व समाजाचे स्वाभाविक प्रतिनिधित्व 
व्यक्‍ती करीत असते. त्या काळातील राजकीय कल्पना; सामाजिक मूल्ये यांचा त्या 
व्यक्‍तीवर परिणाम होत असतो. म्हणजेच रोजनिशी ही आपल्याला व्यक्तिगत बाजू 
आणि त्याचबरोबर तत्कालीन, सामाजिक व राजकीय परिस्थिती दाखवू शकते. 

मराठी इतिहासामध्ये १९ व्या शतकात सामाजिक कार्य केलेल्या व्यक्‍तीच्या रोज- 
निशा सापडतात. परंतु एखाद्या राज्यकत्योची रोजनिशी . म्हणून प्रतापसिंहाची 
रोजनिशी हे बहुधा पहिळेच उदाहरण असू शकेल. 

या रोजनिद्लीचे *६ हस्तलिखित खंड पुण्यातील पुरालेखागारमध्ये जतन केलेले 
असून ते पूर्णपणे मोडीमध्ये लिहिलेले आहेत. प्रत्येक हस्तलिखित खंड हा बांधीव 
असून प्रत्येक खंडामध्ये साधारणपणे ३०० पाने आहेत व त्यांचा आकार फूलस्केप 
एवढा आहे या र म ल्मीशा नवीन नोंदवही ही पद्धत दिसते. लेखनिकांचे 
उल्लेख रोजनिश्ीमध्ये कोठेही आढळत नाहीत. काही वेळा हस्ताक्षरामध्ये फरक 


२४ / संशोधक 


आढळतो. त्यावरून असे वाटते की त्यातील बराच भाग व ठरावीक प्रकरणे 
कारकुनाने लिहिलेली असून विशिष्ट कारभार किंवा गुप्त स्वरूपाची बोलणी स्वतः 
प्रतापसिंह्याने लिहिटेली असावीत. काही वेळा काही घटनांच्या नोंदी त्याच दिवशी 
नमूद न करता ३/४ दिवसांनी केलेल्या आहेत अशी १/२ उदाहरणे सापडतात. 
रोजनिश्रीमधील पहिली नोंद अश्विन शुद्ध नवमी शके १७४० म्हणजे ८ ऑक्टोबर 
१८१८ रोजीची असून शेवटची नोंद १६ नोव्हेंबर १८३८ अशी आहे. रियासतकार 
सरदेसाई यांनी पेशवे दफ्तरातील निवडक कागदपत्रे भाग-४२ ? या ग्रेथात रोज- 
निशीच्या शेवटच्या नोंदीची तारीख २७ सप्टेंबर १८३८ अशी दिळेळी आहे; तर 
त्यांच्याच “ मराठी रियासत उत्तरविभाग भाग-३ मध्ये १८३७ असा उल्लेख आहे. १ 

ह्या लेखासाठी मी पहिळे पाच खड विचारात घेतले असून त्यामध्ये ८ ऑक्टोबर 
१८१८ ते कॅ. ग्रँटने प्रतापसिंहाकडे राज्यकारभाराची सूत्रे सुपूर्द करण्यापर्यंत म्हणजे 
५ एप्रिल १८२२ या कालखंडाचा अंतर्भाव होतो. ग्रॅन्ट्ची जेव्हा साताऱ्यामध्ये 
पोलिटिकल एजंट म्हणून नेमणूक झाली तेव्हा त्याच्यावर फार मोठी जवाबदारी होती. 
प्रतापसिंह राज्यकारभारामध्ये अननुभवी होता. त्याला राज्यकारभारामध्ये वाकबगार 
करणे आणि कंपनीची जरब त्याच्यावर ठेवून त्याचा विश्वास संपादन करणे हे त्याचे 
प्रमुख उद्दिष्ट होते. राज्याचा प्रशासक आणि प्रतापसिंहाचा शिक्षक अशी दुहेरी 
भूमिका ग्रॅंट बजावीत होता. या काळामध्ये राज्यकारभाराची मूलभूत चौकट त्याने 
प्रतापसिंहास आखून दिली आणि म्हणुनच व्यक्‍तिगत उमेदवारीच्या दृष्टीने राज्य- 
कारभाराच्या प्रशिक्षणाचा कालखंड म्हणून हा कालखंड महत्त्वाचा ठरतो. व्याप 
व त्याचबरोबर राजकीय दृष्टीने जडणघडणीचा कालखंड म्हणून हा कालखंड 
अभ्यसनीय आहे. 

प्रतापसिंहाने रोजनिशी लिहिण्यामागर्‍ची मूळ प्रेरणा ग्रॅटचीच होय. ग्रँटनेच रोज- 
निशी लिहून ठेवण्याचा नियम प्रतापसिंह्यास लावून दिला. “ मग (ग्रँट ) बोलिले की 
महाराजांनी जे नित्यवृत्त होईळ ते वहीवर ल्याहावे.”* “ महाराजांनी मेहनत करून 
लिहिणे सिकावे ” असे ग्रँटला मनापासून वाटे. ग्रँट प्रतापसिंहाला लिहिण्यासंबंधी 
वारंवार विचारताना दिसतो. “ आणिक तो बोलला की महाराज लिहितात किंबा नाही 
तेव्हा विठोबा बोलिळे की लिहितात. परंतु कारकुनासारखे आताच आज कसे होईल 
कारण बाजीराव यांनी काही एक विद्या सिंको दिली नाही. परंतु हाली लिहितात.* 
प्रतापसिंह स्वतः हिशेब पाहात असे, लिहीत असे, असे उल्लेख रोजनिज्लीमध्ये येतात." 

प्रतापसिंहाच्या रोजनिशीमधून आपल्याला त्या काळातील सामाजिक जीवन, राज्य- 
कारभार पद्धती विशेषतः न्यायव्यवस्था, महसूळ पद्धती, छत्रपती व जहागिरदार यांचे- 
मधील संबंध, प्रतापसिंह व ग्रँट यांच्यामधील स्नेह, प्रतापसिंहाचे व्यक्तिमत्त्व व स्‌म 
कालीन व्यक्ती इत्यादीविषययी माहिती मिळते. 


छत्रपती प्रतापासंहमहाराज यांची रोजनिशी / २५ 


त्या काळातील समाजव्यवस्था ही चचातुर्वरण्यावर आधारलेली होती. जातिसंस्था 
अत्यंत प्रबळ होती. त्यामुळे ' सिवतासिवत?, ' विटाळ ? या कल्पना रूढ होत्या. ब्राह्मण- ' 
वर्गाला विशिष्ट सामाजिक स्थान व प्रतिष्ठा होती. धार्मिक रूढी आणि परंपरा यांचा 
प्रचंड पगडा समाजावर होता. शास्त्रार्थानुसार धार्मिक व सामाजिक व्यवहार चालत 
असत. प्रत्येक जातीला शास्त्रानुसार जे अधिकार दिलेळे आहेत त्यानुसारच त्यांनी 
ववालावे असा दंडक होता. फक्त ब्राह्मणवर्गालाच धार्मिक विधी हे वेदोक्त पद्धतीने 
करण्याचा अधिकार होता. इतर जातींतील लोक हे पुरणोकत पद्धतीने धार्मिक विधी 
करीत. पंढरपूरमधील सोनार जेव्हा घार्मिक विधी वेदोक्त पद्धतीने करू लागले तेव्हा 
मामलेदारास ताकिद करण्यात आली की सोनारास “ हुकूम देणे की तुमचे दस्तुराने 
चालावे ? आणि “ सोनारास पत्र सरकारी की तुम्ही आपले धर्मप्रधान चाल आसेल 
तसे करणे अधिक केले तर पारिपत्य होईल.” ह्या वेदोक्त व पुरणोक्त वादातून पुढील 
काळात ग्रामण्ये होऊन ब्राह्मणवर्गाचा रोष प्रतापसिंहाने ओढवून घेतला. नवससायास,; 
देवास कौळ लावणे, अभिष्रेक; लघुरुद्र, वैदपठण इ. धार्मिक आचार आपल्याला त्या 
काळात आढळतात. “ मातुश्री माई'ची स्वारी लिंबचे बागेत गेली. येते वेळेस वीज मागे 
र्‍चारसे हातावर पडली त्याचे नवसाचे सवाषणी व गोंधल दुसरे दिवशी घातला आंबा- 
बाईचा माईंनी.” गाईचा व घोड्याचा लिलाव करण्यास बंदी होती. सातारा राज्या- 
मध्ये गोहत्येस सक्त मनाई होती.“ गोहत्या करणाराचे पारपत्य केले जाई. 

सतीची चाल प्रचलित होती. सरकारातून त्या बाईला चचोळील्गडे दिल्याचे उल्लेख 
रोजनिशीमध्ये आहेत.* परंतु सरकारकडून चवकशी केली जात असे की “ कोणाचे 
जानचाने किंवा पोटाचेसाठी किंवा कशासाठी गरोदर किंवा लहान मुळ असेल तर जाऊ 
नये.”'* आणि मग परवागगी दिली जात असे. 

त्या काळात गुलामगिरीची पद्धत आढळते. मुलींच्या विक्रीचे उल्लेख रोजनिशी- 
मध्ये दिसतात. कलावंतिणी ना'चगाण्यासाठी मुली विकत घेत असत. स्त्रीचे समाजा- 
तील स्थान हे अत्यंत दुय्यम होते. व काही वेळा कुटुंबामध्ये गुलामासारखी वागणूक 
तिला मिळत असे.? स्त्रियांच्या व्यमिचाराचचे अनेक उल्लेख रोजनिशीमध्ये येतात पण 
यासंबंधी त्या स्त्रीला शासन करण्याचा अधिकार हा त्या जातीच्या पंचायतीला 
दिलेला असे. 

राज्यकारभाराचा कोणताच अनुभव प्रतापसिंहास नसल्यामुळे ग्रॅट प्रतापसिंहाळा 
तत्संबंधी धडे देताना आढळतो. “' नंतर ग्रँट येऊन बोलिले ती कलमे वाकब व्हावे. 
गावचे पाहाणे व देते व जमाखर्च पाहाबा. . -आम्ही बोलिलो की कलमे आम्ही बाकव 
नाही तुम्ही वाकब करणे ” ' प्रतापसिंहाने मेहनत केली पाहिजे असे ग्रँट वारंवर प्रताप- 

सांगतो द हात 2 
दूर करून देईन. महाराजांनी दरबारखर्च कोणाचाही 


२६ / संशोधक 


खाऊ नये म्हणजे सारे माणसावर जरब राहील. २? हेतो राजाला सांगे. साऱ्या लोकांना; 
' कामगारांना सारख्या न्यायाने वागव व त्यांच्यावर जरब ठेव, “लाच खाऊ नये 

तरफदारी करू नये. ? याही सूचना तो राजाला देई. “ शिलकी खजिना ठेव व कजे 
करू नको ” हे ग्रँट प्रतासिंह्याळा सतत सांगताना आढळतो. * “ राज्याचे कामावीसी 
एक दुस्तुर कामाचा कामाप्रो ठेवणे > * ही सून्चना ग्रँट देतो. खजिन्यावर नजर ठेव 
हेही तो सांगतो. “ कामकाजात भाऊबंद अथवा सका कोणी असला तर भीड धरणे 
नाही व पूरबी दस्तूर रयतेस उपद्रव देण्याचा आहे त्यास हाळी इनसाफने वसूल घेणे 
तो व उपद्रव होणार नाही. २? १५ ही ग्रॅटची शिकवण प्रतापसिंहाने रयतेचे हित जपून 
व शक्‍यतो त्यांच्यावर कराचा बोजा न टाकून असलात आणलेली दिसते. ग्रँट राजाला 
वैयक्तिक सल्लाही देतो की “ बायेकूवर ममता किती आसली तरी मरजीप्रो जवाहिर 
द्यावे व पोषाख परुतु विश्वास घरून न वागावे व राजकारण काही न सांगावे व याप्रो 
सावधगिरी राज्यास ठेवावी राजाने. ” १८ 

राज्यकारभारामध्ये कोणत्या जागी कशी माणसे नेमावी हेही अँट प्रतापसिंह्यास 
समजावून देतो. साताऱ्यामध्ये मामलेदार नेमणुकीसंबंधी ग्रँट राजाला सांगतो. 
“ मामलेदार आसा आसावा की फरडा व साताऱ्यात कोणाची ममता नसावी व वरदी 
सर्वावर व माहाराजा माणसावर ही ठेवावी. ?? *' दिवाणासंबंधी ग्रँट राजाला म्हणतो 
की “ दिवाण सारे कामातून चांगला पाहिजे. महाराजास ही फिकीर आहे महाराजास 
ठेवावीच व दिवाण आसा ठेवावा की त्याचे मनात धनीपणा करावा आसा न ठेवावा व 
आसा मगदूरही देऊ नये. दिवाणास हे महाराजानी मनात हमेक्या ठेवून वागावे. ?? ९ 
ग्रँट प्रत्येक माणूस कसा आहे व तू त्यांच्याशी कसे वाग हे राजाला सांगताना दिसतो. 
आणा पारसनीस ब आन्याबा चीतळे दोघे हु्यार आहेत. “ परंतु आन्याबाचे हातून 
घात होणार नाही. पारसनीस या हातून घात होईल ही गोष्ट दिळात ठेवणे महाराजानी. 
हे तो राजाला बजावून सांगतो. ग्रँटने राजाला रयतेचा दस्तूर, किल्ले व फोज, *न्याये 
वेकोल ? यांच्याही दस्तुराची मार्गदडीक तत्त्वे सांगितली व या तत्त्वांच्या आधारानेच 
ग्रेटने सातारा सोडल्यानंतर प्रतापसिंहाने राज्यकारभार चालवला. जमावंदीची माहिती 
राजोला व्हावी, वसूल कसा करावा हे राजाला समजावे म्हणून सातारा राज्यातील 
१४ पेटे पाहणीस ग्रँट प्रतापसिंहावरोबर ह॒जर होता. 

एका शेतकऱ्याची फिर्याद आली की “ तगाई दिली तर सेत चालेल नाहीतर पडेते 
व तगाईस जामीन मिलत नाही कसे ? तेव्हा “ तगाईबिसी बंदोबस्त करून लेहून 
ठेवीत जाणे सेत पडू न देणे ” हा हुकूम मामलेदारास ग्रॅंट करतो. 

एखादे वेळेस वसुळात सूट मिळविण्यासाठी गावकरी मुद्दाम गाव जाळीत. परंतु 
त्यांना सूट मिळत नसे.* 

पाटलाकडून एखादे वेळेस पटी ज्यासती केली गेली तर ती रयतेस परत 


छत्रपती प्रतापसिहमहाराज यांची रोजनिशी / २७ 


दिली जाई. 

एखाद्या गावी चोरी झाली व गावकरी फिर्याद घेऊन आळे आणि तिचचा माग जर 
लागत नसेल तर पाटलाला नुकसानभरपाई द्यावी लागत असे. पाटील ती गावातील 
रामोशी यांजकडून भरून घेत असे. म्हणजे पाटलाची रामोशावर जरबही राही व 
चोरीचा मागही लवकर लागण्यास मदत होई. जेव्हा दरोडे, चोऱ्या होत असत व 
रामोशी त्या भरून देत नसत व “ मुदे लाऊन देत नाही व मागही लाऊन देते” 
तेव्हा थोडे दिवस त्यांना कैदेत टाकळे जाई. रामोशी चोरी शोधून देऊ म्हणून जामीन 
देत तेव्हाच त्यांची सुटका होत असे. * चोर, बेरड धरून दिले तर इनामही त्यांना 
दिले जाई. “ मसूर पेट्यांचे नायेकास बेरडांचे इनाम रुपये १० दिले व गावगावचे 
रामोशी ज्याचे गावी चोरी जाहाली नाही त्यास दोन रुपयेप्रो. आवार इनाम दिला." 

जो मामलेदार कामात चोख आहे, ज्याचे जमाबंदीचे काम आटोपले आहे, फिर्यादी 
नाहीत व लष्कराच्या दाणावैरणा'ची व्यवस्था ठीक आहे अक्षा मामलेदारास पगार- 
वाढ दिली जाई. येथील मामलेदार वाळवे पेय्याचे काम चांगळे राखले याप्रो. आपले 
ही वसी बोलणे म्राहास सांगणे जाहाळे होते की मामलेदार चांगला त्याजवरून मामले- 
दारास तयेनात पहील दिडसे होती १५० ती हाली वीस जाजती केळी. एकूण १७० * 
कुणबी जेव्हा गावची वस्ती करण्यासाठी परवानगी मागीत, तेव्हा “ गावची पेरणीची 
सेते कमी न होता वस्ती होऊन आबादी होत असली तर करावी ? असे सरकारातून 
सांगितले जाई.* 

सातारा शहरामध्ये दारू गाळायला बंदी होती. सातारा शहर सुधारणेविषयी जे 
उपक्रम ग्रॅटने घाळून दिले तेचच प्रतापसिंहाने पुढे चालविळे. साताऱ्यामध्ये सुबळक 
पाणीपरवठा व्हावा म्हणून अनेक सुधारणा करण्यात आल्या. यासंबंधी ' तदनंतर 
श्रीयेवतेश्वरास स्वारी जाऊन तेथील नळ पाहीला ? अश्शी नोंद रोजनिशीमध्ये आढळते 
साताऱ्यामध्ये पक्के रस्ते बांधल्याचे उल्लेख रोजनिशीमध्ये येतात. 

नाच, कलावंतिणीचे गाणे, तमादा या त्या काळातील दरवबारप्रथा आपल्याला 
सातारा राज्यातही दिसतात. कलावैतिणींना ठरावीक तैनात दरमहा सरकारकडून 
मिळत असे 

न्यायदान ही प्रशासनाची महत्त्वाची बाजू 'होय. रोजनिशीमध्ये न्यायव्यवस्था 
निरनिराळ्या प्रकारच्या फिर्यादी यासंबंधी बरेच उल्लेख येतात. 

प्रतापसिंहाकडे जे हक्क क्रमरा; द्यावयाचे त्यामध्ये न्यायखात्यास अग्रक्रम देण्यात 
आला! होता. राजाने न्यायव्यवस्थेमध्ये विरोष लक्ष घालावे असे ग्रॅटला वाटत होते 
“ ग्रॅंट आले. ते बोलिले की महाराजांनी आगोधर पंचाइत पाहून वाकब व्हावे तावत्‌काळ 
मी वसुलीकाम पाहातो.?”* प्रतापसिंह स्वतः न्यायालयात सामान्यतः रोज घरवमिते. 
प्रतापसिंह्याला न्यायदानाच्या कामात मदत करण्यासाठी सुरुबातीला बानेंट, लिटिळ 


२८ / संशोधक 


अँडम्स इ. इंग्रज अधिकारी होते पण निर्णयामध्ये ते हस्तक्षेप करीत नसत. आन्यावा 
चितळे हा अदालत कारकून होता आणि इतर अदालत कामासाठी निळकंठशास्त्री 
अभ्यंकर, आबा पारसनीस, बापू सुभेदार इ. मंडळी होती. शास्त्रार्थासंबंधी काही 
आधार लागे तेव्हा त्यांचे सल्ठे घेतळे जात असत. प्रतापासिंहाकडे प्रथम दिवाणी 
न्यायव्यवस्था सोपविण्यात आली व यामध्ये प्रतापसिंह निष्णात होत आहे असे 
दिसल्यावर ग्रँट व इतर इंग्रज अधिकारी यांनी आपला सहभाग कमी करण्यास 
सुरुवात केली. ग्रॅंट राजाला म्हणतो कौ; “ आता महाराजांनी पंचचायतेचची उत्तरे द्यावीत 
बारनेट उगेच बसतील.” दिवाणी न्यायव्यवस्थेनंतर फौजदारी न्यायव्यवस्था व अधिकार 
प्रतापसिंह्याकडे सोपविण्यात आले, त्यांपैकी फाशी देण्याचा अधिकार हा एक होता. 
ग्रँट राजाला न्यायदानासंबंधी काही सूचना देताना आढळतो. “ कोणी फिर्याद 
केली तरी लागलीच जफ्ती करू नये. चौकसीने करावे. ” २ सर्वोची फिर्याद ऐकावी 
है ग्रँट राजाला सांगतो. ““ महाराज जातीने न्याये इनसाफ पाहातात हे लोकांस फार 
चांगळे वाटते व यावर लोकांचा भरंवसा माहाराजांवर होईल ?? ३२ हे ग्रँट राजाला 
म्हणतो. न्यायदानात विलंब टाळण्यासाठी “ ज्याजकडे पंचायेती देऊन वरपाचेवर 
जाहाले असतील त्या लवकर फैसला जाहाला करार करून होतील याप्रो. नाही (तर) 
सरकार आज्ञे होईल दुसरे पंचास करणे हुकूम होईल.? २१ अशी सरकारची सक्त 
ताकिद असे. 
न्यायालयात येणाऱ्या फिर्यादी वेगवेगळ्या प्रकारच्या असत. यामधे चोरी, खून, 
मारामारीसंबंधीच्या फिर्यादी, इनाम जमिनी; इनाम गाव, वतन यासंबंधीच्या फिर्यादी. 
तगाई, कज, गाव वहीवाट फिर्यादी. व्यभिचार; दत्तक-विधान; सुतकासंबंधीच्या 
फिर्यादी. गावच्या सरहृद्दविषयक फिर्यादी यांचा समावेश होतो. या सर्व फिर्यादींमध्ये 
चोरीच्या फिर्यादींची संख्या सामान्यतः जास्त असे. त्याखालोखाल गावच्या सरहद्दी- 
विष्रयक फिर्यादी असत. 
फिर्यादींच्या निर्णयांचे वर्गीकरण केळे तर त्यामध्ये पारंपरिकताच अधिक दिसते. 
खून, व्यमिचार, दत्तक विधान, सुतकाचे खटले यासंबंधीचे निर्णय साधारणपणे 
हिंदु धर्मशास्त्रानुसार व जातिधर्मानुसार घेतळे जात. व्यमिचाराला आळा घालण्या- 
साठी “ ब्राह्मण, मराठे, कुणबी, मुसलमान वगैरे लोक बोलावून त्याचे बिचारे ठरेल 
त्याप्रो. वायकांचा जार कर्माचा हुकूम कायदा करावा ” ** असे प्रतापसिंहाचे मत 
होते, तर हे प्रकरण त्या त्या जातीकडे सोपवावे असे ग्रॅटचे मत होते. बहुतेक वेळा ही 
प्रकरणे त्या जातीच्या पंचायतीमध्येच सोडविली जात असत. 
२६ सप्टेंबर १८१९ च्या तहाने सातारा राज्याच्या सीमा निश्चित करण्यात आल्या 
आणि या प्रदेशातील जहागीरदार म्हणजे पंतप्रतिनिधी, पंचसचिव, फलटणचे निंबाळकर, 
अक्कलकोटचे भोसळे, जतचे डफळे यांनी छत्रपतींची सत्ता मानाबी असे ठरविण्यात 


छत्रपती प्रतापासिंहमहाराज यांची रोजनिशी / २९ 


आले. जहागीरदारांसंबंधी बरेच उल्लेख रोजनिश्ीमध्ये आहेत त्यावरून जहागीरदार 
व प्रतापसिंह यांच्या संबंधाची स्थूळ रूपरेखा आपल्याला समजते. जहागीरदार है 
प्रतापसिंहाचा हुकूम, सत्ता मान्य करण्यास नाखुष होते. कोणत्याच प्रकारचे सहकार्य 
छत्रपतीला त्यांच्याकडून मिळत नसे. कार्यप्रयोजन, स्वारीसाठो आणि दसऱयासाठी 
त्यांनी साताऱ्याला यावे हे प्रतापसिंहयाचे मत. परंतु दसरा समारंभासाठी हजर राहावे 
हे कलम तहात नाही म्हणून सचिव त्या समारंभासाठी गेरह॒जर राहतात. म्हणून 
बावडी गाव जस्त केल्याचा उल्लेख रोजनिश्ीत आहे. अक्कलकोटकरांचे गावही याचच 
कारणासाठी जस्त केल्याचा उल्लेख आहे. ग्रँट राजाला म्हणतो की, “ हाली मी आहे 
व म्हाराजाचे हावाली राज्य केळे नाही तो हे जाहागीरदार म्हाराजाचे ऐकत नाहीत 
मग कसे >९ ग्रेंटला जहागीरदारांची वर्तणूक माहीत असल्यामुळे की काय “ जाहागीर 
दारावीसी फार महाराजास इजा होईल? हे अत्यंत सूचक उट्गार तो काढतो. 
ग्रँट व प्रतापसिंह सहवासाने एकमेकांचे मित्र बनले. १८१८ ते १८२२ या छोट्या 
कालावधीत प्रतापसिंह व सातारच्या जीवनाशी ग्रँरय समरस झाला होता. दोघांची मैत्री 
एकमेकांवरील विश्वासावर आधारलेली होती. कनिष्ठ बंधूस आत्मीय भावनेने वागवावे 
तशी चाल कॅ. ग्रॅटने प्रतापसिंहाश्ी ठेविली. . .घोड्यावरून प्रवास करणे, जंगलात 
शिकार करणे, प्रांतात फिरून रयतेची पाहणी करणे इ. गोष्टींची आवड प्रतापसिंहास 
ग्रॅटच्या सहवासाने उत्पन्न झाली. २" ग्रॅटबद्दल प्रतापसिंहाच्या मनात नितान्त आदर 
होता. तो म्हणतो, * जे समई कपीणी सरकारातून राज्य दिल्हे ते वेळेस जर आम्हास 
दिळे असते तर संभाळण्यास मुसकळ पडती. हाली ग्रांट साहेब यास कपीणी सरकारनी 
ठेऊन काही वाकब जाल्यामुळे आमचा फायदा आहे असेच पुढे करणे हे तुम्हाकडे 
आहे.? २६ प्रतापसिंह व ग्रँट यांच्यामध्ये अत्यंत मनमोकळी बोलणी होत असत. त्या- 
मधूनच आपल्याला त्या दोघांमधील स्नेहाची कल्पना येते. त्यांच्या या अकृत्रिम 
स्नेहसंबंधाने प्रा. अ. रा. कुलकर्णी यांनी  त्र्णानुब'व ? असे अत्यंत समर्पक वर्णन 
केळे आहे. २* एके ठिकाणी ग्रँट प्रतापसिंहास म्हणतो की, “ आम्ही येका गोष्टीवर खुसी 
आहो की आमी कसे बोलो तरी राग येत नाही ? यावर राजा म्हणतो की “ तुम्ही जे 
बोळता ते आमचे चांगल्याचे बोळता पर एखादे बोलता ते वेळे राग येतो परंतु असे 
वाटते की हे ग्राटाकडे नाही. कपीणी सरकारचे दस्तुर चालीचे मुळे बोलतात. !” २८ 
तुळजापूर स्वारीच्या वेळी ग्रॅंट खूप अजारी पडला तेव्हा प्रतापसिंहाची मन:स्थिती 
विठ्ठलपंत ग्रँटला सांगतो की महाराजांनी आपलेसाठी देवास नवस केले “. . .व महाराज 
नात का उतार पडे तोपर्यंत चेन नव्हती.? २ ग्रॅटचे राजाला एकच 
ग क़ मला सी ) ल्य ह 
या आटव प याची आणि हा नियम दोघांनी 
उपलब्ध असून त्यातून त्या दोघांमधील क्रणानुबं ररे पयतरयी 
नुबेंधाची कल्पना येते. 


३० / संशोधक 


हळूहळू ग्रँटचा दस्तुर, त्याची राज्यकारभारासंबंधीची शिकवण प्रतापासेंहाने 
समजून घेतली. न्यायव्यवस्थेमध्ये प्रतापसिंह वाकबगार झाल्यानंतर महसूल व्यवस्था 
. व त्यानंतर पोलिसखाते क्रमशः प्रतापासिंहाच्या हवाली करण्यात येणार होते. फक्त 
खजिना आणि शिवेदी यासंबंधीचा निर्णय घ्यावया*चा होता. छत्रपतींच्या हाती सत्ता 
क्रमाक्रमाने द्यावयाची की एकदम यासंबंधी निरनिराळ्या इंग्रज अधिकाऱ्यांच्या 
मतांची चर्चा रोजनिश्यीमध्ये सापडते. आलिपिष्टणाचे म्ह( ण) णे की राज माहाराज 
जसे काम करणार होतील त्याप्रो. हावाली करावे म्हाराजाचे मडुर साहेबाचे म्हणे 
की तीन चार वर्षाने सारा बंदोबस्त जाहाला म्हणजे हावाली माहाराजांनी करावे ?? ४ 
यावर प्रतापसिंह म्हणतो की, “ आलिपिष्टपणाचे म्हणे ठिक आहे व राज्यासाठी केवळ 
दोस्ती केली कपीणी सरकारची आसे नाही त्यापेक्षा जेणेकडून दोस्ती राहून कपीणी 
सरकारने सरदारचे विचारे व आमावबीसी जसी खातर होईल कामाचा आटोप .त्याप्रो. 
करावे. 99 ८2) 
सत्तान्तर कसे आणि केव्हा करावे या बाबतीत मतभेद असले तरी सत्तान्तर वादा- 
तीत होते. “ चैत्रमासी राज्य हवाली करणे तो. दिवस क्रवार शक १७४७-५ 
इंअरजी महिना येप्रेळ चैत्र शुद्ध चतुरदशी > हा दिवस सत्तान्तरासाठी मुक्रर करण्यात 
आला. * 
सत्तान्तरानंतर राजाने कसे वागावे हे ग्रॅट राजाला बजावून सांगताना आढळतो. 
ग्रॅंट राजाला सांगतो कौ, “ हालके माणसाचे काही ऐकू नये थोर माणसाची सला 
ऐकणे * यावर प्रतापासिंह म्हणतो की, “ लाहान थोरा'ची ऐकली तरी जो तुम्ही दस्तुर 
करून दिला आहे व या खेरज येकादे काम करणे ते कपीणी सरकारचे वकिलाचे 
विचारे करू आमी दुसरे जाणीत नाही. ?? & ग्रँट राजाला सतत सांगतो की माझ्या 
नंतर जो रेसिडेंट येईल त्याच्याशी मैत्री ठेव, सलोख्याने वाग, त्याच्या सल्ल्याशिवाय 
कोणतीही गोष्ट करू नकोस. “ हुशारीने राहावे व तहनाम्यावर हरघडी नजर ठेवून 
चालावे. ” ही सून्चना ग्रँट राजाला देतो. “ नाहीतर येथे वकील राहील तो तहनाम्याचे 
केलम माहाराजास अडवून धरील साग येखादे मोठे कामांची अडचण व सला ही 
सुसत जावी.” जाहागिरदारांविषयी ग्रँट सांगतो, “ जाहागिरदारांबिसी फार माहाराजास 
इजा होईल त्याचे बोभाट सुंबईस जातील तेव्हा तेथील बकिलात लिहितील की या 
प्रकरणी असा मजकूर ऐकिला आहे त्यावरून येथील वकील माहाराजास जबाब 
पुसतील तेव्हा माहाराजाकडून जबाब साक व्हावा म्हणजे ठिक चालेल त्यात काही 
मतलब दिसला तरी अंदेद्या दिलात ठेवीतीळ येविसी माहाराजास फार नजर ठेवावी 
लागेल. सर्व कामापेक्षा ज्यानती *? * ग्रॅंट राजाला सांगतो “ म्हाराजांनी आपले 
मुलकाचे बाहीर फार जाऊ नये.. .आपली बाहीर लोकात किर्त जावी की रथेत व 
बेदोबस्त नीट ठेवणे. लोकांनी हुकुम मानावा आसे लौकिका व्हावे. ? *' 


छत्रपती प्रतापासिंहमहाराज यांची रोजनिद्लीं / ३५ 


राज्य हवाली करण्याचे काम एका जाहीरनाम्याने करावयाचे होते. कपनी 
सरकारच्या जाहीरनाम्यात कोणत्या. बाबींचा अंतर्भाव करावा यासंबंधी चर्चा साताऱ्या- 
मध्ये सुरू झाली. जहागिरदार व राजा यांच्यातील संबंधाविषयी चॅपलिनला जो मसुदा 
पाठविला त्यामधे प्रतापसिंहाने सुचविले होते. . . .“ जाहागिरदार लहान मोठे वगेरे 
लोक त्याजकडून हुकुमात तकरार पडल्यास येविसी'चा बंदोबस्त करण्याकरिता माहाराज 
सरकार कंपनी सरकारात इतला घेऊन माहाराज बंदोबस्त करीतील हे सर्व लोकांनी 
समजोन माहाराज सरकारचे हुकुमाप्रमाणे वागावे. ? * चपलिनलळा हा मसुदा 
मिळाल्यानंतर त्याने तो दुरुस्त करून पाठविला व सुचविले की “ जाहागिरदारी 
मोठे गोष्टीवदल यादी खेरीज .तकरार पडळी तरी जो कंपीणी सरकारातून हुकुम 
होईल. त्याप्रमाणे म्हाराज करतील त्यास हुकूम आसू नये दुसरी आक्षरे घालावीत??* 
या जाहिरनाम्यासंबंधी ग्रॅटशी जी बोलणी प्रतापसिंहाने केली ते सविस्तरपणे रोजनिश्ीत 
नोंदविलेले सापडते. 

सत्तान्तर समारंभाचा प्रमुख पाहुणा म्हणून चॅपलिनला बोलविण्यात आले होते. 
५ एप्रिल १८२२ रोजी दरबार भरवून शिक्कामोर्तब प्रतापसिंहाच्या हवाली करण्यात 
आले. राजाशी 'एकान्तात बोलून चंपलिनने कंपनी व राजा यांचे संबंध कसे राहतील 
हे राजाला सांगितले. सत्तांतराच्या या.समारंभाचे विस्तृत वर्णन रोजनिज्लीमधे नोंद- 
विळेळे आहे. निरनिराळ्या मेजवान्या, त्याप्रसंगी मेट दिलेल्या वस्तू , पोप्राख, मुत्सद्दी, 
मानकरी, दरखदार यांना देण्यात आलेली वस्त्रे त्यांच्या याद्या याचे तप्षीलवार 
वर्णन रोजनिशीमधे आहे. राज्य हवाली केल्यानंतर ग्रँट साताऱ्याचा पोलिटिकल 
एजंट राहिला नाही. त्याचा हुद्दा रेसिडेंट असा करण्यात आला. 

या रोजनिश्लीमधून प्रतापसिंहाच्या व्यक्तिमत्त्वाबद्दल माहिती मिळतेच परंतु त्या- 
बरोबर त्याच्या समकालीत व्यक्‍ती बाळाजीपंत नातू, दिवाण विठ्ठलपंत महाजनी, 
प्रतापसिंहाची आई माईसाहेब; बाल्याबा भोसले, भाऊ आप्पासाहेब व भाऊसाहेब 
यांचेही बरेच उल्लेख रोजनिश्ीमधे येतात. 

साताऱ्याच्या नवीन राज्याची घडी नीट बसविण्यासाठी ग्रँंयला अनुभवी माणसाची 
आवदयकता होती. एळूफिन्स्टननेच बहुधा बाळाजीपंत नातूंची शिफारस केली असावी. 
४ मार्च १८१८ रोजी राजाला भेटण्यासाठी एळूफिन्स्टनबरोबर बाळाजीपंत नातूही 
हजर होताः साताऱ्यामधे ग्रॅट्चा मदतनीस व चीफ नेटिव्ह एजंट म्हणून नेमणूक 
झाल्यानंतर इंग्रजांचे धोरण राजाला समजावून सांगणे ब काही वेळा राजाची 
समजूत काहून ती धोरणे त्याला मान्य करावयास लावणे हे महत्त्वाचे काम 
बाळाजीपंतांकडे होते. बाळाजीकडे हर प्रकारची जबाबदारीची कामे ग्रँट सोपवीत असे. 
सुरुवातीच्या काळात प्रतापसिंह व £ट यांच्या मधील तो 


| एक दुवा होता. रोजनि 
क्रमांक एकमधे बाळाजीपंत नातूचे वारंवार उल्लेख येतात. नंतर निती 


३२ / संशोधक 


नातू ग्रँट येऊन नाना प्रकारची बोलणी प्रकर्ष चांगळे चाळीचे बोलले. ? ५“ २९ 
सप्टेंबर १८१९ च्या तहप्रकरणी बोलण्यात बाळाजीपंत नातूने महत्त्वाची भूमिका 
बजाविली असावी असे रोजनिशीमधील नोंदीवरून वाटते. “ बाळाजीपंत येऊन तह 
प्रकरणी बोलणी बोलोन बोलिले की इंग्रजांनी तह ठरविला आहे त्यास रुकार द्यावा. 
नेतर ग्रॅंट व बाळाजीपंत येऊन बोलले. २? ** परंतु ग्रँटचा नातूवर पूर्ण विश्वास नसावा 
असे वाटते, क!रण “ तहाची प्रकणी बोलणी होणे त्या वेळेस बाळाजीपंतास ग्रँट बोलिले 
की तुम्ही बाहेर जावे ” राज्य हावाली करण्याच्या थोडे दिवस आधी नातूसंबंधी 
रोजनिश्ीमध्ये उल्लेख येतो व तो भविष्यकाळाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. ग्रँट 
राजाला सांगतो की “ बाळाजीपंत नातूसी दोस्ती ठेवावी म्हणजे मी नाही किंवा 
आलिपिष्टण नाही तरी उपयोगी पडेल म्हाराजास जवळ नाहीत हे ठिक आहे दुरनेच 
दोस्ती ठेवावी. ? * बाळाजीपंत नातूने एका प्रकरणात लाच खाल्ली आहे असे ग्रँट्ला 
कळताऱच नातूला कामावरून कमी करण्यात आले. “ बाळाजीपंत लाच घेतो असे 
आपणास ग्रॅट साहेबाने सांगितळे आहे. ? हे प्रतापसिंहाने अनेक प्रतिष्ठित लोकांना 
सांगितळे आहे असे नातूंचे म्हणणे होते. व त्यासंबंधी गॅट विठ्ठलपंत दिवाण आणि 
प्रतापसिंह यांना विचारतो. रोजनिश्ीमध्ये यासंबंधी नोंद आढळते की, “ तुम्हापाशी 
म्हाराज बाळाजीपंत दरबार खर्च खातात असे बोलले की काये विठोबा बोलिले की 
मजपाक्ी हे काही बोलले नाहीत. ” शेवटी बाळाजीपंत काशीस जाण्याचे ठरवितो. 
बाळाजीपंताला प्रतापसिंह, माईसाहेब, ग्रॅट यांनी मेजवानी दिल्याचे उल्टेख रोज- 
निशीमधे आहेत. यानंतर बाळाजीपंत नातूचे उल्लेख रोजनिश्लीमधे येत नाहीत. एक 
सात्र, राज्य हवाली करण्याच्या समारंभाला नातूला बोलविण्यात येते याचा उल्लेख 
रोजनिशीमधे येतो. ! 

प्रतापसिंहाचा सर्वात जास्त विश्वास विठ्ठलपंत महाजनीवर असल्यामुळे दिवाण 
म्हणून त्याची नियुक्‍ती करण्यात आळी होती. ग्रँट्चादेखील बिट्ठंठपंत दिवाणावर 
भरोसा होता. “ जीवापासून चांगळे करावे महाराजांचे आसे विठोबा सीवाये (नाही) 
परंतु आशाक्त व मेहनत होणार नाही ? असे ग्रॅटचे मत होते. 

बाल्याबा मोसलेसंबंधी रोजनिशीमधे कमी उल्लेख येतात, ' बाल्याबा भोसले ल्हाण 
आहेत परंतु हुद्यार व महाराजा'चे हितास चांगले ? असे ग्रँट म्हणतो. 

प्रतापसिंहाची आई माईसाहेब ही महत्त्वाकांक्षी, करारी व स्वभावाने रागीट असावी 
असे रोजनिश्लीमधील नोंदीवरून वाटते. प्रतापासिंहाला आई, माईसाहेबाबद्दल आदर 
होता. दिवसांतून एकदातरी प्रतापसिंह माईसाहेबांच्या समाचाराला गेल्यांचे उल्लेख 
रोजनिशी क्रमांक १ मध्ये आहेत. २ जानेवारी १८२२ रोजी माईसाहेब मृत्यू पावळी 
अशी नोंद रोजनिशीमधे आहे. 


प्रतापसिंहयाचा भाऊ आप्पासाहेब हा सट्वर्तनी नसावा असे वाटते. रोजनिज्लीमधील 


छत्रपती प्रतापासेहमहाराज यांची रोजनिशी / ३३ 


नोंदी त्याच्याविषयी चांगळे सांगणाऱ्या नाहीत. ग्रँटचे आप्पासाहेबाबद्दळ मत फारसे 
ऱचांगळे नव्हते. “ आपासाहेब गैर राहा चालतात हे माईस कळवावे ? हे तो विठोबास 
सांगतो. 

१८१८ ते १८२२ या कालखंडात ग्रॅटचे व्यक्‍्तिमत्त्व्हे जास्त ठळकपणे आढळते. 
त्या सांनाने प्रतापसिंहाचे व्यक्तिमत्त्व हे जास्त स्पष्ट उभे राहात नाही. मात्र कार्ह 
स्वभाव विशेष जाणवतात. 

प्रतापसिंह वृत्तीने धार्मिक व श्रद्धाळू होता. हिंदुधर्मानुसार येणारे वर्षातील सर्व 
सण तो मनःपूर्वकतेने साजरे करतो. ग्रहणस्नान, ब्राह्मणभोजन, श्राद्धपक्ष इ. गोष्टी 
तो श्रद्धेने करताना दिसतो. यासंबंधी अनेक नोंदी रोजनिश्ीमध्ये आहेत. दसऱ्याचचे 
तपशीलवार वर्णनही रोजनिश्ीमधे आढळते. दसऱ्याचे पोषाख तो आठवणीने 
एळूफिन्स्टन;, ज. स्मित चॅपलिन यांना पाठवे. संक्रांतीचा तीळगूळही तो त्यांना 
पाठवायला विसरत नसे. 

प्रतापसिंह मनाने सरळ, उदार व वृत्तीने सहिष्णू होता. प्रतापसिंहाचे ग्रँट किंवा 
इतर इंग्रज अधिकारी यांच्याशी झालेल्या . चर्चावरून तो अत्यंत स्पष्ट बोलणारा 
वाटतो. 

प्रतापसिंहाच्या कोटुंबिक आयुष्याचे उल्लेख रोजनिश्ीमघे फारसे नाहीतच. प्रताप- 
सिंहाची प्रथम पत्नी १८२१ मधे मृत्यू पावल्यानंतर १५ दिवसांनी प्रतापसिंहाने 
दुसरे लयन केल्याची नोंद रोजनिश्लीमध्ये आहे. 

सातारा राज्य स्थापनेपासून ते इंग्रजांनी १८४८ मध्ये ते खालसा करीपर्येत त्या 
काळातील सामाजिक; राजकीय, धार्मिक; सांस्कृतिक घटनांसंबंधीचे अस्सल चित्र 
प्रतापसिंहाच्या रोजनिश्ीमधून आपल्याला आढळते. त्यामुळे सातारा राज्याच्या 
इतिहासाच्या दृष्टीने ते अत्यंत महत्त्वाचे साधन ठरते. म्हणून या लेखाद्वारे या रोज- 
निद्यांकडे मी आपले लक्ष वेधू इच्छिते. 


संदभ : 
१? - रो.क्त ४ पृ. क. . १४० ... १४-३-१८२१ 
र पेशवे द्फ्तरातील निवडक कागदपत्र, भाग ४२, प्र. १, 
मराठी रियासत उ. वि. भाग ३, प्र. ५९३. 
३ रो. क्र. १ प. क्र. १०२ १२-१०-१८१८ 
डू रो, क्र. १ पृ.क्र. १०२ १५-७-१८१९ 
ष्‌ रो. क्र. 4 पृ.क्र. दट १ ५-४-१८१९ 
१६-४-१८ 
२ &ारोटक्रक त ४ पृ. क्र. ११७ त 


१०९०२७१८२१ 


प 


सरदेसाई गो. 
रो. क्र. 
कुलकणी अ. 
रो. क्र. 
रो. क्र. 


22 कर क क्क्लक काल लला ला 


ही: 


स. 


षड 
रा 
जर 


प 
१ 


पृ. क्र. ९ड १४- ३२-१८२० 
पृ. क्र. ११३ ७७७२६८ 
पृ. क्र. १०० २९००२०७९८२ 
पृ. क्र. २६२३ १७-६-१८२१ 
पृ. क्र. ६० २२-$१८२० 
पृ.क्र. ७६ १६-५-१८१९ 
पृ. क्र. ष्‌ २४-१०-१८१८ 
पृ. क्र. १५० २८:>९०-१८ ९१: 
पु. क्र. ७ १८-१०-१८२० 
पृ. क्र. ८० १७-७-१८२० 
पृ. क्र. ४३२ ३०-११-१८२० 
पृ. क्र. २६ ररल८३ 
पृ.क्र. १५७ ऐन ८९ 
पृ. क. ३५२-५२३ १४-८-१८२१ 
पृ. क्र. रर १९-५-१८२० 
घळ दळ २-३-१८२१ 
पृ. क्र. १४५ १२--९-१८२० 
पृ. क्र. ५५  १२-१२-१८३० 
पृ. क्र. ६१-०८ ७०६८४१९ 
प्र. क्र. ७८, ७९ ३-१-१८२१ 
पक ३३९ ८८2१८२२ 
पृ.क. ९४६  १५-१०--१८१९ 
पृ. क्र. ९ २०-१०-१८१८ 
पृ. क्र. ७८ २-७-१८२० 
पृ.क्र. २४५ १०-८-१८२१ 
घ.क. २१०-११ ६-१-१८२१ 
ष.क्र- ६२ १४-१२३१८२१ 
पृ.क्र. २८२ २३-७-१८२१ 

मराठी रियासत उ. वि. भाग ३, प. क्र. ५९३ 
पृ. क्र. ४३ ३०१ १८१८२० 

५ जैम्स कनिंगहॅम ग्रँट डफ, पृ. क्र. र्ड 
श.क. १११  १७-१२-१८२२ 
पृ. क्र. ६१  १३-१२-१८२१ 


रो. क्र. 


व, 


रो. क्र. 
रो. क्र. 
रो. क्र. 
रो. क्र. 
रो. क्र. 
रो. क्र. 
रो. क्र. 
रो. क्र. 
रो. क्र. 


छत्रपती प्रतापासेंहमहाराज यांची रोजनिशी / २५ 


वत दव वव वस प्त च्िच्सप्सस्िव्सध्त 


१९ 


१९ 


९२ 
१११ 
२८२ 
२९२ 
१४९ 
१६१ 

६३ 
१२३८ 
१२९ 


१८-५-१८२० 


९५-२० २& 
५८-२२ 
२-७-१८२२१ 
९२७०० & २ 
२ 
२७-३-१८२रर 
२००७२ ९८२७ 
रोडन&० ९८२९ 
१०-२-१८रर 


॥॥8॥1199111, 1740--1790 


॥ (॥ डॉपत/ ० ९811590 720018-3ए॥]81, 589818, ७/1, 
/ ॥॥8७९/8| 810 ॥(८०॥९5॥ 1211101183 ण [॥8९॥॥816118 001119) ॥ 


0४.7. 1. ॥॥७8॥8].61 


९: 


* छाततचा) (011015 1 ॥ 


ध्ख्& 


॥॥8 8821171 (0 डॉ0५ (08 8513181 ९0०0101015 0. ॥॥8॥5125॥1॥3 
॥ [18180 &&्ा[॥॥/ 6 [॥8 1891017181 18५6९1 586115 (0 56 1899180800 
0/. (॥& 5०00155 0 ॥॥8131183 ॥15017/. -०0॥ए॥81819/, 8४५8118018 
८०॥॥]००1819/ 18९0105 818018 ॥5 10 $[॥त/ [॥७ 8घछा8181 0010111015 
ठा [8 18७101 ८०॥७॥७॥७ 19115 ॥(७ ?०018-301181, 598818, ४५७, 
॥॥8९/8 810 ९०1९81] (8111011065 ७ए॥॥9 ॥७ ७10०9 1740-1790. 1॥6 
००]७०( ० [115 09081 18 10 8850108 [॥8 9816181 ००॥वा[ठला5 0. [1018 
7885819 11 [18 ॥॥81581113 ८०एप॥/ ९ [॥8९ ॥8॥) ०. [॥8_ 8183819515 
ण ॥605690 1015018 1680015 50 88 [18 58(8 18९6108 6811810, 
[08 000-18(05, 156 ०. ॥॥ 0 तहात र्ठा 1800580185, एप$ए1/ 
९७७॥७॥ ल 0189160081, 8061898 ह$ ॥ी0॥ा जग 
0तएलीए१ 1810, ००७ र्ला ७0०१0०॥०॥, ७1०७5 ० द्ांणणा[॥ा] 
८०॥॥0१[1[85 80. 


टाळ टगा०ण ० छापल्या पताळा एळप्यठधयळा 7. (सवास 
1४0 0000001127 


[] 0111181819, ४/७ 18९७९ 10 088 80001 [118 ०॥॥॥॥-॥ 0०४५॥- 
1071 0 [0७९ ॥॥8॥8[(॥8 ८०७॥॥॥४ ॥1 [॥8 1811 ८७॥[॥॥७ होत ॥81068 [॥॥6 
०७॥८७॥(७५७ ०. 89८8 ॥००॥1णा ८8॥॥०. 6 5$(560 
80९८७॥॥७७॥४. 118 89101॥[॥॥8। 00॥॥8[॥[01 0 ॥९018/81 ॥॥8॥1181351118 
८81 08 ॥०५9५॥॥/ ॥1७॥१७0 ॥॥(० ॥॥6 10॥०५॥॥5 ००(8090169 :--- 


(1) एशा8$085 0 |झाळा०!व65 (1181९81185) 0! 


[183587 
1॥०७०॥७(0॥1 01 181000/॥815. 


(2) ।॥॥०(83 ॥७०016, 1. 6. ॥०वह$ ग 8 ॥९॥॥९७ |8105 1101 
७०४७॥॥॥॥७॥. 


संशोधक / ३७ 


(3) (1815-९० ०५॥७४७७० [॥8 181050 01॥815 01 ॥&॥. 080 
56 ०81180 85 1810 [8111185.1 

(4) [॥॥1-५५॥॥४७[॥ 1811010105 0 1808101185. 

(5) ।॥/॥०189/1810615. 

(6) ।-8101855 1300011615, 680 


प७॥८५ ० 1 शाढग$: 


1॥७6 ७७58115 0४७1-0॥106180 ४५॥ 0१801” 10५७५७० [॥७[1 18105 
810 ०७७४०60 [॥७ 180105 0 0118615 01 1280 181. 5016011185, 118 
०५॥॥॥७४७[०15 ९५॥० ००५0 ॥०[. ७69 18४७10७ 07 88॥॥ [॥७ 500७958106 
॥80 10 ७०॥०७५/ 1081 810 ॥019५90098 ॥७8 19105 |॥॥ ॥७५॥ ० 8९॥0॥०॥७॥ 
॥8(8 0 ॥[81887. 1॥15 [8 1885815 ४॥(॥ ॥0 18105 01 ०5990९० 
[81 18105 101 0801 ८०॥॥0 ७/०॥९ 81061 85 81 89100॥(॥8) ॥800पा 86 
०1 ०५॥॥७७[॥&०. 18105 ० 0[॥815 01] 18॥. ॥1॥89/ ९/०1॥॥६७० 01 1॥8 13105 
ठा 3891110815 01 ॥॥॥850815 0५ 8५७ 11७० 1००५०७ 1811 01 1:९0 
८७90. ॥ 8881 89881, [18 _|)७358115 ९॥॥७8(80 1॥७ |8॥]05 ठा 
७०४७॥॥७॥ 01 1160 181 81181 |॥ 0951 01 ॥_ [॥0. ॥1॥8 9०४७॥॥- 
॥8॥, 00 ठा [॥8 (081 ७09५०७ १७१0०७१ 5018 ०॥०॥ ठा. ठा8॥5 
101 5885 810 8150 10 0161 ॥18606595919/ ०॥819659 व [हीं 1/॥2.ठ 
1/3 र्ण ॥& ००० ७०१७०८७ (0 ॥॥९ ७85815 810 ॥९॥8111110 ०७७७ 
४४85 [8९81 0४ ५०४७॥॥॥॥९॥” 5७. 

॥9॥0[॥86 ०1855 ० 1818115 ७/॥॥० ४४७8 |॥0९0 85 10815 ॥65 
9०४७॥॥॥॥७॥( 1810 [॥061 [॥8 ॥8171998118711 ०. ॥॥8॥]]18(0815,?* 810 
1811 ९018०७० ॥0॥ [॥8॥ ४४35 ४७४ ॥9॥. 0 8281110318 [॥68 ॥हा[ 
०॥810966 ठा [॥॥8 [818119 ४५॥० ०५७७0 ॥8105 ॥]1_ 1831089183 08७6 
७०॥॥॥ 810 ॥०1९७8०१8 ॥ |)॥8॥. (९819811 ४/85 [७ 113885 101 ८७1811] 
७॥॥॥8$ ० 1ोत. 80 [॥॥8 181 ४0७6 50 ॥0॥ [॥॥8 (॥8 [818॥5 ही 
[081 [१819818 810 ७/७॥. ॥(0 [8101९85 ०. ॥111]1083( 310 ३8[810.५ 
१५५॥॥७॥७ [18४ ००७8 ०0(81 85 ॥181%/ ७191185 01 1810 35 [189 ०॥॥- 
४९७80 ॥॥ [18४1015 [8198918101 (९/७॥७४-४९-1॥)७85. 

॥] 51५0॥ ०8585, (1910000 ॥॥81 108 ॥8॥ 0081060 ७७5 (५० 1॥॥1185 
॥19॥81 1181 [18 ॥॥5॥8। 1885. 1) 01161 81885, 5018] [॥8 1811 ॥/85 
89 ॥19॥ 85 018 818 ॥७॥ 01 [४४० (॥]९5 [॥6 1810 18९७10९ १611810 
1. 8. 1/3 ल लिंवा छ०१॥०७. 006७ (81805 ए॥0० ०५॥॥७०(६0१ ॥॥-1४ 
1810 0011815 ठा 1811 ४७/७18 ता00श) 85 ॥९॥॥०॥७. 1॥86 ॥6॥ [81९8 
॥0॥ी 08 ॥९७॥०158 ४९/७$ ॥]0919/ ॥ ”ठि२१?णा ठा 51518 जण 3३२" २ पु. पग 
७%०॥॥॥९, 3 ९५॥ 1९00 8 1610 | ७॥॥8॥ 8015 ॥-11॥1॥ की 
(७1 ॥(॥819808181 1] 0811 85 ; गा)” ध्या | 

8]00ए॥ 0 [॥8 ति, ?81९8७॥898 ० [॥68 


३८ / संशोधक 


01060०७" एला ७/85 8 ॥घुा 18801 1611 9). 8150 ॥]॥01081(85 [8 
8201018101 ० 8858115 0४ [18 181000/॥७1. 


फार्फ2०६ र्जी 012 7101९9९॥वट?$ ॥०व ळा. १९५८७१७ : 


हणा ॥॥8॥81959॥003 ०. [1॥8 181) ९्षा[७/ [1७ ॥018/18101109 0७०७- 
॥855 ५/35 घ[8 ९08 931880. ॥] ०85, ॥॥(७ ?००8 आठ ०॥७15, 
118 1111081 0 0831176815 ७/85 वर्णी |७घ७6. 1॥6 18०0105 18९९5] ॥81 
॥ 8॥ 18115 0 ॥॥88103 8110116 ॥]10801601855 01 [॥6 80018 ४५85 
वण& ००15[१818018.* 1॥6 1831558001 ॥] [86 0589-00 80000 
ठा 1॥॥5॥1089॥00812 झवत ठााहा 081९613, 5॥00/5 ॥॥6(11 1105 0 
८०35895, ॥॥७ 18105 ७/७16 ॥0॥9०9५९१ 3896115 02९0(7 316 ॥810 01 [18 
68015 [०(8॥9 ।॥०७. झा. |815 10 [6 960त1[015.12 ग॥॥5, 10 
8५०1118, 3 ९५७४8० ॥ 0॥3180/801 ॥॥ रचर ९8॥७७6[॥81 0?०0138 
0187 006९ (0 [108 ॥863४/ 0601, 501 ॥15 5९06] 019185 0 11096९0 
18105 (0981161 ए॥[॥ ७/७॥ 310 11865 छॉ ४७1४ 100/ ॥8(82 10 ॥॥७ ०॥80- 
107५. ॥॥९ 1110330 018 ॥००० ॥0189/181086 ठा. [॥8 10006 
४/36 ४/०॥[॥७ (0 ॥०[(७. 7॥6 ॥018/18106 [50138९0 [॥॥16 -॥॥॥०॥:] 
0100108 ॥0॥ [08 5891008. ॥॥6 ८॥॥[४७ठा 0/5$ 101060 [0 5818 
॥1$ 0100108 10 [॥8 8108183 11]00॥ ७8100/ ॥॥९ ॥81९61 108. 1॥16 
॥07189/1610861 98५७९ 3800511085 (0 [116 0885815 8 [118 [168011 
18४61118, 181 0॥8 01 ०9जोका[[ला ॥158 ॥89/. ०५९९०१ 38100 


ला% (॥०७) भाव. 5५॥00॥6त ॥ 10 ॥8 ठिणाही 8 83 1280 
४९५॥०॥ ७/७5 ॥$५॥8॥७ ४७४ 10९५. 


181 
॥॥-)॥ 
136 


ऱठा 8258110186, 58 ०५७ठा, 0॥ए0॥आ॑. 3989811811 9100818 १९४85 
[॥॥$ 101080 5४५ ॥8 ०80101 10 89188 (0 08 10 [6९ |, 018 5686 
ठा ॥०७९॥018 ॥ 31(या (0 [18 1131176 01108 0 ॥०७ 101 8 ॥॥868.72 
50ण१॥ा&[॥85, [॥6€ ठा8का0/ ॥569 (0 80९8108 [॥&6 |051 (0 ॥॥: 
010१५८७ ० ०ळावा[णा (181118 5100 58॥ [81 100006 10 [16 
ला&क[0/ 81 1॥8 12७१ 18 85 118110168१ प्रा 1081 ७010 0! ॥९8]810॥8. 


९७१७ १0७५, [॥९ | झा 
8०188560 ॥8(6, 091 [116 
1061 [501०6 1101855680.19 


48 ]७॥०७॥.1४ |] 80, [॥॥005॥ [॥९€ 
5, [॥&8 ठाहताठा 
० ॥०109806 0 1810 


संशोधक / ३९ 


०1 8%॥8००॥ ०. 8 1198 501015 ॥10॥ 1000085. ॥1॥8 110189- 
1810815 ॥॥६७ ४७10985 (0 ७४॥०॥ [॥8 ?85॥७/8 ५०७. ठछा81180 ॥]8॥ 
४॥७०५७5$, ००॥७८(८0 01॥61 ९855985, ॥॥ 8300101 10 18९8108 [8392 500० 
85 ७8068 ७. (811 18900) 910 (९॥७8०॥8७[. (8008158 182) 01108 
७85815 ॥ [811 11810) ४॥॥७9५७5.'” ॥ 1115 00०185, (081 08 5815 
[181 ॥110189/18108615" ॥5५॥॥४ ०301181 (॥101॥ ० 1081) 7०५०080 (0 
8910018 ॥1] ॥॥8॥818511[189, 118960 [॥8 1018 3 ]818591(8 810 8831180 
8 ॥॥0५७ ७० ७9 88०9 8 1898 51818 त0॥ 891100॥(॥31 
100008. 


]रेटणया112 वथापत्याठ 1९ ७ॉट : 


ग॥8 18105 ॥1] ॥॥8॥81859॥1[18. ॥॥061 118 1?85॥0/85' 081 08 01859- 
180 85 ॥॥08 : 

(1) गा७%७71५ (ता/) (2).8698/” (४४९). 9७ 9१8१ 
15॥1त5 ७/७8 ० (९/० (४०७5 : 1 ?881॥0817--18105 ॥॥9980 0/ 08181 
७७७, 2 ॥॥०७॥॥81/ - 18105 ॥9०80 09 ९/७॥ ७०७. 108 |8॥105 
१५७18 ०189560 01 ॥७९ 10७1४ 8150 800 ४/७॥8९ 51७0 85- 1 ॥७/५/8७| 
(5०७७1०1) 2 09ए0॥ - ०५ 3 51] - ॥॥७॥01.* ए॥॥5, 108 
1808108 8558551181 ९४859 ॥808 01 [॥॥७ 0॥॥00॥8 ० [॥8 लि] 
्ग॑ 1१5 भाव [ता ० 5011 910 11००१७ ० 500०01! ० एछॉलहा. ७४४९ गित 
॥10 ७॥01॥॥/ 8॥ 0४61 [॥8 ॥॥8181॥018 810118 11 ॥8४९6॥1118 59७8१. ॥] 
कर्षी७&6॥ ॥॥8॥5$ ०. [08 2010118 [1818 ९/७॥७ 0॥७1811 1885 0० 
3558591181 810 ॥15[11191591180 ॥811005 0 8558551161 810 0॥8- 


1811 1810 [81॥1185. 

[१०७/, ७/७ 1189 10855 01 [8 ७581151105 0 18५९811186 ॥१(85 01] ॥0- 
व ००७5 ॥ ॥8॥($ ० ४४७ 910 3०॥॥8॥ ० [1॥6 ५86831 1740-41, 
ग॥8 18(8 0 18४७116 0811810 ७ 01918 ॥॥1 [॥858 ७18115 ९0७8 85 


1011005 :”' 
180181 


यछा०७७& 0005 भाव &७6  (९॥0०$0॥ ॥॥ 3100७९७5/॥॥811105/ 
२898115 81 819118 


९॥७॥. 1108 गरा 118९७ ., -- 10 ॥॥8॥॥105 
?81 (:- 
181 0131) 

5एघवा- णं 5/-- १0७९5 


५-1॥1-) 


४० / संशोधक 


3७५७. ॥॥50]९ (3- 5 लाठ 3: ॥॥७8॥॥05 -1 ?8931 
[80 ठाया 2३ ,// "2 7898915 
(४४० २81) शरर्‍हलिंठा 1 द ॥» 1 २8901 
1809 5॥॥1ाी११॥ा 8 


(1005 
॥॥॥७8 ॥॥8॥]७ ॥(७- 500७10 85.1 जु 
घा8॥ा (080 छाळाा॥ा/ ३5.1३ 


१/७५७(80185 (७/७1|19171) ॥॥8101 5. 2 


8॥ 8%3111181101 ० [08 188 1७५७॥॥९ 0611810 810. 81001 
८०॥॥७०७० ७७॥ 09॥8 |॥॥ 01811 3010॥1.81 11) 1811)5 ० 1७85 5॥00/5 
[81 18 18५6118 ॥०(85 81 01918 01] 118 ००5 फा ॥॥॥ ० ५७] 
४५७७ ० 519॥1|/ ॥19॥81 1181 [॥81 ॥1] 1010131 0॥७॥[. 1॥8 ४181101 
र्जा 1७85 पवा०७8 [16९ वप५8॥/ जा 19 गा ७॥८॥ 118 $8(8 0811910 
४४35 1280. 1॥8 100/७1 1680 086118106 ॥01०81(80 [॥॥6 ॥168101 1810 
81]0 ॥19॥861 0811810 5108101 15आव. ॥ 3008815 ॥0॥ [॥&8 800९6 
18018 1, [8 [18 ॥१85 0. [वर्गा ८०$ 8 0७9॥83 ७/७७ ॥॥ए॥०0॥ 
010161 [181 [1050 01 189 ००0०5. व ॥& ८६॥ 08 501059111860 


१५॥ [॥8 10100/॥॥5 18918 ॥ 01 18४8118 1885 ०. [॥8 झि [७16 
॥॥8९५] 0० 118 ७51 1747-48. 


18018 1] 
ककवन ला ० 0 31 न 18185 11 189315 1:12) 
08७ 8॥8९86 
1२८७ (४०5 
॥॥/॥७1 3 २598115 गर्भा १81९ ॥॥80/9| 
061811 3 ?89/315 छी 
आााठार्य 01०5 
८618815 6 २595115 २8५ ॥॥80/8] 
॥४७०॥1818 6 7२515 र 
11०086 - 6 २893115 श्र 
॥॥॥:॥ 6 7२53115 


॥1॥8 1885 ०0. 6९891 ७० 


0$ 08 01908 0/७७ 85 910001 ॥ 116 
18018 ॥॥. 


संशोधक / ४५ 


15018 ॥॥ 

(1005 9188 ३७8 ॥ 8०९७5 १४७ 

3॥118/081 1180110 
50॥981-083168 १७॥1 1158४6 5 0७85” 1740-41. 
505891-0818 0॥8100/30 10 ७९७९५४ 1749-05. 

0819818 

5॥5861-08918 [६७॥8। 18101९6. 5 10७९७९७” 1772-73 
ग [९818 ॥॥80/8] 5. 2-8 811185- 

081 181100 1743-44. 
गा क्र 85. 3-8 81185 

७1 ॥80॥0/ 1745-46 
उपा8 [१७15। __5 १५०७७9 1772-73 
९८00011 [889 र 8 ॥॥॥85 10 
६ 1810 8४७ [188. 1772-73. 
?5811] [1889 1810 रति 4 1189 10 1772-73. 

8४61४ (186 


॥. ४॥॥ 800881 ॥0॥ [18 800४९ 18018 [81 081811 1885 ४७४९18 
800180 101 [8 58318 ९10? ॥] ५७1७1 ॥0॥8॥5$. 1॥05, ॥॥8 18९6116 
[88 01 5५981-0९8)8 फो (0॥8100//60 ?8198918 ४५85 0001018 [॥॥8॥ 
11058 01 0181 01375. ॥. ४५89 0808158 [8 ॥885 ४8७18 1280 01 
1॥8 १५७॥॥(४ ० 5011 0 108 [४०७ ० |. ॥ 1॥8 1010000 [80918 ॥४, 
] 18५8 56 001 [8 58815 ० ॥७(8 101 फ8ह७1 0005 6109180 
७1611 ॥१8॥18 ॥॥80५8। ल ॥8 ४७815 1743-44*० 800 1745-469, 


16918 ।४ 
९01005 ॥॥838 888 11 10७९७5 8 ॥॥॥185 6 7610811308 
118000 11 (8 ४९8 रा ॥०७856 
1743-44 1745-46 ॥ ॥18९७९॥५॥6 
85. /॥085 15. ॥॥॥8$ 081810 1) 
1745-46 
८6 ६५९७ 1 -”7 थै 101. 20% 
॥॥:५-५॥ ह १॥५-२-../॥-8 1- -- 12 20% 
१॥॥॥- टर 1 - 12 20.4 7 30% 
१९॥७७ 2065500120 3 -- 00 50% 
ग॥ ४१८०४०८ री 3 - 8 40% 


______  ___--____-_ 2 सकाम सावअसकयपपपसपपपुवाॅकॅकशशशााााााोाशाााशाशशाशााााशााााशा 


४२ / संशोधक 


॥ |5 088 ॥10॥ [18 800९8 [8018 0. 0831 ॥885 ० 18९७106 
०811810 [॥8 118 1885 ०. ॥18४6॥॥७ 6811810 0०1186 ००७०5 11९९ 
॥6989॥, 3५४31, '४॥७81 8010 ॥1॥। 6(0., ७४७७ 1100885806 8000 25% 1० 
50% ॥॥ [॥8 ४७81 0 1745-46, 1181 [॥॥8 1885 0 1743-44. ॥1॥16 


॥०18858 1 18४8108 1885 ४४85 1008019 त (0 ॥8 11018858 11 
8188 0 0४801. 


131वटा2 ० वळिव ॥रेट८21112 


ग॥& 0णावहा ०. ]क्काघे 18९618 3583 001 ठा घा055$ 10०५०७6 
८०५७ ०8९ ॥9॥ 89 0186-18 ॥1 50186 ० [॥8 ०8585. 0 ४४॥७॥ [॥8 
18105 ४७/७18 8558685580 8 [8 188 ०. [हा ॥॥७७85 061 019॥8.81 
$०॥8९[11185, (8 1७35815 ९५४१ [॥8 9०४७111101 1811053 ॥०(-6 
08181 59/5(8॥, ४४७68 !81860 81118 198 0 [९0/०-॥॥0 ०॥॥-॥॥१५॥०॥॥॥॥- 
10181 ठा. 0109008. ॥॥[5 ॥०8 ०. 8558531181 ७५/8$ ५>॥९॥॥॥॥/ 
॥19॥61 ४५१७1 018 18९85 ॥॥(0 ०015[१8618101 ०. [18 938४6189५8 ४816 
ठा 01०१॥ल 081 9908 0 0७ 810 ता 18105. ॥॥8 98५8618098 ७४०1९6 
0९1 01908 ९81 1009॥।9/ ७8 8511118180 85 एव : 
188 0 ९५७ |8॥10 १५७5 10 ॥॥885 ७1 019॥18.93 ]॥8 1810 ॥॥०१७५०- 
गाघ ॥८७ ९/०5 35585580 ३ 118 ॥8 ०. (1 1180105 ठा ॥०७९.४* 
118 1810 18४७118 9810 //85 ५618181 1/3 ० ठछाभाप 10५॥०8.8 
ग॥8 01०९9 ० ॥८8 ४81180 1011 16 ॥॥॥०8865 (0 20 110885 [०81 [(९॥8॥0126, 
186108 ॥)81९81 0108 ० 1/3 16९616 |. 6. | 0 ॥8105 01 ॥०8 081 06 
10॥9॥॥9/ 89[[॥1)8(20 06७/९61 85. 8 010. 

ग॥॥15, (8 8४९1898 ४९5॥॥७ ए०वाल 
10019॥॥/ 08 5880 81 8(0/8861 85. 24/-- 10 85. 30/--. हाव ॥6 
8४७1896 ४७106 1०१७० ७8 0७9॥8 [116 19860 ॥8॥1 ७/०५1 
08 38. 30/--. -६७५/5७ 8९61890 ४०॥॥७ 0वटा अ ०1९ 01॥9॥७ ० 
[8 1810 11000ल॥ च 0/॥७81 8310 30/8॥1 0001 58 1009॥॥/ 8511181606 
81 6 (010 ॥80॥॥05 189080[1/81/ ।. 8. 8 85. 12/-- 10 1 5/-- ०0 
1811 1181९८९ 1085.” ,॥५७॥ ॥ 081 08 8558160 [॥8 त 10 [1॥8 
1855 81(॥४ ० ॥8[11181 501 ॥ ॥॥8॥8135911113, [1९ 3४७०9५७ ॥810 ० 
छा61॥$ |॥८७ ॥०९, |४/8॥ ७1 019118 0000 ॥०( ७8 ॥08 [81] 8 [1010 
॥8च$ आवं 6 ॥80॥05 ० ४088. ॥॥॥5 3150 5॥)०७ 1081 [16 
॥०08108 ०. 18008 ॥8५6॥0॥७ ७४85 ॥6880/ 01 ॥॥६6. 0885815 910 
181019 ॥81 09 [1810 00 ० घा055 ०१७५०७. ॥॥81 [॥8 |310 18४९61118९ 
४४७5 1188४५ ४५॥०॥ 091 ७8 ००॥०७०॥७६5 0५ [॥6' 
1818119 10 [॥8 ०0॥))॥81॥113 80001 [॥8 1810 18४616. ॥ 
पा (७ ७५४७७ ०0 18101९8 ?861 113१8 ८०॥॥॥७॥. 8५815 


ग॥& 1810 18९6116 


०७ 019॥8 0 108 1810 081] 


॥101॥1181101 
॥8९ [3885981115 
(॥ 1: 


संशोधक / ७२३ 


९५४७!१ %009 8! 
180 ९५४!५1७५.  00०॥९॥ 
“59४ 0॥ ९1९४९७ 9818859 ६॥ 3 1890 षा 
%00६ "ट6/॥  9९॥९9 ७90५७९१ & 00-६8 ।०णा९॥ १. आातश्‍पा ९ -017/॥1 10९०५0 
%0६ '8'! 
217 पट ट॥-॥ ट॥२४£ 44 
%0६ ०9४7/-]. |९/१९७॥ र५५४ 9४8 ९७प् 9४ ]९/५१९॥ -६४7८/ 11९/0) 
ग्या 
एप 9३8 1९0 1ए९॥॥१ 
०7 !1०१९|५ %008 0! 10९1 र 
%५ट -07/८॥ 17९ 9800॥1९॥0॥ ७6६00-॥ 8890९५५ & 10९५४९9 -017/1 991४ 
४645302 ऱ्य नि ह ह सक यन्य न्नन्न्च््चच्च् 
९७५५४ '$४ 
९५!१ य 
589110 ए॥| ए॥९ए५ 180 ०९५५ 
859९810 180 -8) 8॥५8/॥81 न ९५61१ 18909 
10 809९) 89110 0] 89९8191] 0५९५०॥७ए] 
-॥8०9190 -:3 1९87 ९७1४ 10 898९1५७918 59911 891॥8/68४ ९७1४ & 1९80/॥ 09019 


ळत वकक स ककबह ह ह फि १ 1 पक स्य ला 61 2 ७ > स स्त 


॥ 5118'0.. 


४४ / संज्लोधक 


0811810 85 10 ॥80॥॥053 0 ॥०8 ७ 098 एला 0४85 8900010180 
38$585$591018॥[. . -88 071 [6९ [-ठत. 88९७18 ४९085 1609110860 ७४ [॥॥6 
५०४७1॥॥॥७॥ (0 8 ॥80105 81 019॥8./3 

॥०७/ ४७ ९91 101] 10०७७ [888 3000 ॥8 ७01१61 01 18५818 
08181 ॥0॥ [॥७ 101०७९0 ००॥७॥॥७॥४७ (50180 116 189101 
(08 ॥18४8७/ (1. 8. ४/8, ?00918, उपाणाछळा 01805 ) 9005 [8 


॥]०७8358 | ॥8४७॥18 0860801 आप. छष्लाणणा[ पा] ॥॥८७$ 0७५ 
1740-1790. 


॥]5 8008181 1100 [108 13018 80006 [1181 118 6&०४७॥॥॥॥७॥[. 08- 
॥)8॥0 0 1810 18४016 1101688960 (300--600-1-30--930-:-3--31 0) 
०1 81 8४७1898 8300011 310 ७1०७॥ 1101 1740 1 792, ४५॥७1835 
118 1000. _॥॥0०65 181580 01 80 ०४61698 (300--30--25ँ5355--3 
118) ०1४ 0७४118 ७०%. 1॥15 ॥01०8(85 ॥॥81 11९ 50१1 ० 
1610 ॥8४७॥॥8 ४९५85 ॥७8४९४ 01 [॥6 [835815 8083158 85 18४९७61118 
॥6(85 1110188580 [७९ ॥॥०९$ ०. ठेळ्ांष्णापा8। ८०॥॥0०१॥॥७$ 01 ॥० 
1101885868 ॥॥ ॥1000101818॥9/. 

85 8 188, ॥819 [1185 [18 1839815 180 (0 ७०01०0, 1081 1101 [॥8 
381९81 11 010810 089 ॥७ 16४७18 10 6७0४611116. 1॥6 0९७1. 
७॥॥॥१8180 10०815 10106५ ॥81५ ०1 [118611] (0 ॥0०[569५8९ 0 5818 [हा 
18105 (0 [॥8 ठा€९का[0ठ5$ ०. ॥॥७०७818 ॥॥81) 10 ५1४७९ [18 18105 10 
॥110189/1810815 101 0०1४७०1.” ॥५5३8 18511॥[, 50110९[111865 ।3110 1136 
10 ४8॥॥७ 810 ॥0 ॥181९8( 835 500. ॥॥81 15 ४४१५ 85 018 0 [॥8 
1800105 5(885, 00108 '(॥18९8 09109॥85' ०1 1810 11 ॥॥8(॥]७ 50118 8ए0- 
ठाण ठा जि ९81]. ॥॥80/8। ७/85 5016 101 85. कठ .9. 821 [108 188 
ठा 85. 1317810908 0119.” 


॥>/०्वधव्कगाः) ० 1.ळाच 

[_७[ ॥5$100/ [९80001 118 एलञात|[जा [९ 8४81898 ॥]७858॥1 
० [७1811 ४/॥॥० ८५४७९० [॥8 ।|600 018615 01 1७0. ७1०१५०७ 
180. (61 8800ल॥9 1/30 र्जा ग8] 1०१७०७ 85 1810 18५6118 310 
888१, (8 1889009 2/310 १४७ 508100 ७४ 1गशात०॥॥16७ 81१ (॥॥: 
८५॥॥॥७७०, (880 ५० 1/306 र्जा 1818311866 010१५०७ ). [७ ॥5 
8551118 [81 8 |8858॥1(/59 18॥1119/ ९५85 0015915160 ० 8 ॥8110615 
(855010 [81 6, ०0 ० [॥8 8 ७/७७ 808 
८०॥$॥॥॥॥॥०॥ 18860 ० 9181 |॥९७ )७/8॥ 081 
091 089 ठं [18 00॥॥त8॥ ९०01511166 ॥॥ [॥ 
[18 1018 ॥९१७॥७॥७॥( 0 30५81 138 १७81 ७/8 
1॥७ ७358115 510818 1101 [॥8 (015| 0॥००५॥८ 


)- 8॥0 [॥॥6 3९61896 
1880 १४७/85 1/2 586 
8 80॥॥'5 50818. 1॥61 
$ 8001 32 ॥]80॥05. 
७० )७/॥ 0७ 098 


संशोधक / ४५० 


१॥//8$ 3 1180005. 1॥8 8188 18५५180 [॥8७018 (0 10५७०८७ [॥8 
॥॥॥॥॥ए॥) 8॥0ए॥ ०. [९९७ ७ ॥०8 18९088 101 [॥8 5५05188108 0 
11९ 0७85811 1811119 ॥५०७॥० ४७७ 12 091185. ॥॥ए॥$, ॥0॥ [॥७6 8100४6 
०8॥००॥७॥०॥ ॥. 081 108 3810 ॥७[ ॥७ [81811 ४/०॥९॥७ 01 1 2 ०19185 
र्ल 1510 01 8 1889811 0४५9 85 [७ 85 4 ७9185 ०. 1500. 8।ला8 
८०0186 08 80918 10 5५08 0) 118 1०१७०७, 1०७१७१ शॉ ॥४॥२ 


०005 ५0 ॥०(॥७॥. 


0प्राट' ८2$९$ पा०५९व ०1 1९८७व्णा($ 


1] 3तवा[गा (0 1॥॥8 18४७106 13, ०[॥७ 8५01110181 18985 ४४७8 
8150 ८०॥७०(७० 10॥ 0७88981189 ॥॥1 1॥॥8 0910989185 0 ४॥8968$ 
35015. 01809९8" १. 6. ॥85 9४७1] 8 ॥४. ० 24 [8285 01 0०४35 


॥॥१०--१॥१॥॥१॥- 500७०७ 0४ [8 ॥॥8181183 00४७॥॥8॥. 118 


0618115 118४९8 0881 9४81 08100 : 

1८1९४८४ : 858895 (0 08 ००॥॥७०(७0 ॥0॥)_ 0888858 [0 ॥)8861 [08 
8081588 101 त ॥॥०१॥॥१॥- ]8९७. ॥॥6 ॥8॥१0९8 ० 5एला ०९8 
182659 1101088 [0९6 0०॥००$७ 10 १५॥०७॥ [॥86५ ४/७6 18९180 (० 
118 5009७९७. _ 701 8911016, 1९ ९०] ०, (९॥००॥, 8801110, 
1.3918081, 85॥॥781, ९८. ॥॥858 ०७55865 ४४७186 1030580 01 
]९७8॥$ 101 1॥& ९/०॥९ 1[॥७ ॥0॥89/ ००॥७०(७०५ (11 01॥ ० 8000 


187265 ) ४४38 ७560. 


1८८८: 1/100 18% ४४85 ॥॥००$७० ०) 091 09909. 


फढफाकफीक्र ८7 ॥7770८777 : 111858 ९8९8585 ४४९18 1100589 0] 
(18 18४818 ण ७७ ॥॥०॥॥१॥॥७ $89181]80) [0 ॥0९6 108 8>%७॥56865 0 
81619. 880॥0॥४/००१ 0 00॥००९७ ५5९१ 1०. 811७४ ४४७18 ॥पा- 
८8580 ४ 118 ॥8॥०) ० [5 110189. ॥ ४४5 ९०॥७०(60 8 [॥6 
॥8(९० 8 ७७०९ 0 8. [118 ॥8(8 08 ॥॥॥85$9 106 ॥॥॥॥0189 0 [118 
18४6118 (0 ७8 ॥॥8086 _1॥0॥ [8 १/॥॥७५७5*१ $50॥8 0॥॥७॥ ९858985 
१७९6 18९1७0 0॥ त्ग81811_ 0008901. ॥0०. 8%9॥1018, (82. ४४85 
]6९180 1100 १/॥७०९ ॥७००॥७ 10 ॥8९ (108 ॥॥508118180115 8))811589 
॥॥००॥९१ ७४ ॥७8 ए65॥९/8 ॥ ॥5$_ [00५॥७५,* 0० (0 _ ॥९९ [08 
69७॥8७$ 0 शिं8 111880 081611018४ ०! ॥811898 ९७॥6॥0॥४.” 

ळव . ॥ 18% ००॥8९ण७0७ ॥ी0॥ो 5188000९१७ 85 8 0७182॥0 
1895.” 

17591४0707 1८५. /& 182 11०0589 01 189815 [0 ॥68९[ [॥8 8>%७॥- 
ठाण७ ला. 80९0 ण ५8 ॥०॥७५ (10 0०1०808 ॥8९॥५ ॥&8९७॥५७ 


४६ / संशोधक 


1॥159080[1101/£ ठा ॥8₹॥५. 501४6७५ ठा. 151085.93 ॥131108(॥ 810 
$5151]31)1081 ७/९७ [॥186 139265 ठा ॥]81) 800 5818160. 


7८/८८/१८८८ - 01008019/ 3 16: 01 |झात. 


9८८०८८७८१८ ढाळ 29४॥८८८४ «॥ ॥8 1606106 ४४85 ॥01 0810159 
0७858, [॥8 0855 8 [॥8 1७०4 811185 [6९1 188 01 8 [॥8 18 


० 8 81185 0७1 10७७ ७5 ०॥819५९0 01 [॥॥6 18४6118 611011॥11 06 
11011] ७35811. 


(८८7८०१८ ८7४० 7९५८४८५८४४ : -. ॥॥856 ४/७॥७ [॥8 [86265 18५६0 
0॥ [॥९ [)७९०॥॥8९ 11 11811 ४1॥॥७9७5 ७ 1॥6 8811615 ।॥९९ १/810॥/85.”0 

॥ -8%6111118(01 ० [॥९ ७1०0५७ 18285 0०॥९०(6त 10॥ 188587 
प06 1॥8 1101010081 ॥8805 51005 ॥8 0५० [॥९ (०७] ५४1618 ठा 
83 8९85811 101तैशाच 8181] 1७18 0 ०५ ल ॥8 9081808 (81811, ॥8 
89 (10_089 ७0० गा8पात$ ठा छा 85 0318005 (1. 8. 1/10[॥ 
०७1८७ ७8 ७8) झात ०00814 ॥8(॥105 ० घा] 101 ०[॥७॥ [89265 
500 85 8809॥॥॥७॥, 88181, १/७॥०॥६, 1908०01 18», 
६-०. ९॥-॥(१॥०-॥॥-॥ $॥०0.0[॥81 18265, 1. 8. ॥॥ 1180110 
101 8301 (6> 809010>1॥881/, (6 [116 158 ० 8 81185 ७1 ॥ए॥0ा 8९५). 
ग॥$, 1॥8 1001061 ॥5१ 10 089 25% ० ॥॥5 51518 10 ७०५७॥॥॥७॥ 
२॥॥॥०॥॥-॥-॥॥॥॥ 3११॥०8। (892685 ०॥७ 181 168९616 (8: 
झोत ॥8 180 (0 1 0०७६0 0०॥४/ ला 75% ्ठा ॥5 (ठॉ8| 
18५1811911 ० [1९ ॥/881. ॥] ० /०5 ॥ ०818 88व पा ०७ 
ठा ॥8 (०51 ॥७० 58 78९358, 33% (8 ॥९ ॥वॉ8 ०1 /36 ० 


34% 0 ०७० 019 33% र्ग ॥8 (०81 10१006 (1३ 
80818 ), [॥8 [1000061 ॥80 16 08/ 8% ठ ॥5 510818 
०॥७1 (5265. ॥॥त ॥७ ॥80 10 181811 0011868160 
08 घा055 10०0५०७. ॥॥5 ञछा8 ल [७ [05। 
80०81 10 ॥6 (8 810 ॥15 ॥9111/ 86 
811॥051581108 |6७९] 081 58 010४९०१ ॥0॥ ॥6 0 
० [1870051 0 ०्चपनालार्ज 108 6 0915. 


० ० ॥5 
गी एठिणा ठा 
०॥|॥७४ ठा 25% ग 
0100178 ७85 ॥ाठॉ 
४७९) (0 ॥/७ 01 5 
॥०एठ ७981811811 


गगाट &८८९1श£ आपा ७८ ००90 0 
प्रा 7०८० एिळाट १1८००] क्या 
८०९ 170711  : 


1 7०व/लयळ र्ण गांट्ट कटा' एष्टाळ 
श॑ राट १९ 1743-44 दाव करट 


संशोधक / ४७ 


85. 1138 
60597 : ,७९७1898 1801 0611019138 
(33 ग8७॥05.”) टो किति १. 
ग॥8 ००७. 101 181[1॥91119 501 0 --12 
॥/8०५७5 ० 24 68983 180001 ॥ 4 101115 
1011881119 910 ७प[॥9 ॥०७" 0 -- 12 
१३6 0 तळ, 
17607४४ : 10 ॥80॥0$ 01 108 061 1019138 
(1181९61 ४3॥॥७० 10 1180105 ) 85. 12 -- 8 
[.855 ००७. ० ०७॥४०[0॥ 85. 6 -- 0 
३5. 6 -- 8 
[.855 [8 ४83108 ० 35 118005 85 
18५810९ 0811810 (81 [118 188 र्ठा 
8. 1 - 4 811185 0७ १800. ) 85. 4 -- 8 
,॥/७०५७ ,॥॥५8| ९008 85. 2 -- 0 


ग॥05$, आ[७ [6 080एल07 ठा ००७ ० ७ण[[,१९|खा 90. ॥08 
ठढण[]॥ावु पा8 8४61396 81108) 110018 ॥0॥) 018 0918 ० 1986 
॥॥००७०॥9 1९७ ९/89 600९०७१०08 दि$. (४४० 00४. ॥॥08. ५०५15 
॥५1०॥858 ॥88 80001 [९0० ॥8॥059 ०0 ॥08 ०0॥॥७४, ४९५॥0७॥ ४९/85 ।855 
1181 8 5009158108 18५७] [0 ॥४७ 01. ॥. 8॥00/$ [७ [७ 181085 
७०॥०॥ ० 110018 ४४83 181९81 0४ ५०४७॥॥॥)७॥. 3810 ॥81000/॥॥61 800 
०॥४ 511811 180९0 ८०५०४७७ ००(७॥७५ ७४ [॥8 (8181 01 ०॥॥९चठा. 


॥ 18९07 00581९8110185 ॥89 ७8 ॥1808 101 [॥७ 800४8 0150115801 
छाव 8 59811911089| 818 91४७1 18५89 1॥७8 8००0०१० ८णाती[या 
ल ॥8 ९७581४ ॑”२0 [8181118 (८00॥[/. 


(1) 108 ७81९७15 8%७॥०58९५ [॥8 ॥॥॥॥॥8108 0४९७1 ॥]७९8$8॥[॥७४ 8310 
8150 ०४७1 1॥8 89100॥(ए181 11085. ग॥&/ 8920101680 [॥७९ ])885815 09 
88019 18198 811818 ल 10५0०७8 ॥0॥ा ॥॥8 ]1009॥08.. 


(2) 116 181५ 18५6108 0811810 ०. [॥8 ॥४8॥8[1॥1183 588 5886115 
10 08 दणा७ ॥9॥ 80 ॥810)9/ ॥९ 09 1॥8९ 1००1 0835815 001 ० [18 
910558 ॥॥०१॥८७ 1॥९ ४8 0811810 8008815 10 08 ॥869४९५ 08०85७6 
85 18५९16 ॥8185 [1101888580 (॥७ ॥1०७$ ० 1000 ठा8॥$ 0 891001- 
[णा8) 0०॥॥0१॥85$ घोत ॥०. ॥०७९85$8 ॥ 10001[018(81/. ॥5 8 
(850 1॥8 098585 1001008 1091 ॥ी0॥ा [॥& ९९का[ठा5$ 10_10890 


४८ / संशोधक 


18४8118 (0 [॥& ७0४6111001. ॥1॥8 0९61५१6160 10815 1017०66 
॥8॥% ० [181] (0 1019898 01 53182 (18 181005. ॥॥8 16 ०॥819५80 
0०1 [818115 ४९0० ०५७७8९0 [॥6 18105 0 0०॥615 01 1260 ॥७॥ ९५35 
885 191) 35 18 50% ० [18 [ठ॑61 010१५०७ 8०1एताा 0 ॥७& 91818 0 
18४861॥॥8 0811810. 


(3) ९०8 0119 3 [81871 /०॥॥ 01 12 ॥०॥--॥०॥७॥-॥०१॥५ 
8 8859811 |08858885प घच 4019085 0. 15ात. 0०५ ॥5५०७8 501008 
0108128 10 186 ॥॥5 18111/. 0[॥8 (81875 ७९/७8 ॥॥18018 (0 ॥९6 
1811 500७558108 16९605 [॥100॥9॥ 891०013] 01००५०७. 

01 [6 ४५॥०18, [8 ॥०[(॥७ [181 16९0815 [॥8 800101110० ५०॥०॥॥०॥॥ 
० ७883581119 11 [18 ॥॥8181॥03 6001 ठप ॥6 | ॥ 0116 
1811 ८81[11/ 58815 (0 08 1808110015. 


गदा अग०१०या 0 0९ ०25 ० 10००व-टळाया 8 ( 1763-67) 
58815 0९ 8७९6 


2२18115 [०९ 3४/७1। 859]611 ॥॥॥७७ ४७७ 
टे ल्न ६ णकर ई/1/.०00- 0”) त. ल46 

?०0०0॥15 
१॥॥॥॥॥॥- 18 16 20 108. 1763-64, 

री 10 16 १4 11 1764-658 
११/ां 133 23 24 1छपू 1764-650 
?00158 
१॥॥॥॥॥-1॥ (0) 4 16 14 11 1765-66 
5$॥8४9५७0०॥1 20 36 20 14 1766-6770 


5 18५8105 (॥8 ॥॥०85 ० 1000-घा815, 0/७ नित ॥18 ९॥6[015 |] 
01०७ 1885 ०0 80019 81885 ॥९७ ?0018-301॥8 व ॥//1 
01808. 1॥8 ४618075 1101080 [॥8 059101॥॥/ . ७॥१6 181५8 0 
0108 ७181085 11 [18 898 0०. 810081 ॥819001 0 ४/॥७॥ [116186 
४/१5 8 |80९ ० 1891 18815 0 1181900. 

& प॥8& ७॥०७$ ॥8९86 ठा] | [60530 वप (5861) 68 
11९8 906 [॥6/ 18४8 0९61) 0810018(80 ॥ (805 ०1 1180710 
40 58813. 


8. ॥७००( 0 ?89_ 6801118685 0 8010589 7185108109, ॥. 7. 
₹॥8॥096, ॥॥॥७७॥१॥, 0. 


संशोधक / ४९ 
1915, 878101, ६. 
॥॥818(॥19/310॥098 ॥॥85801 9800818 - 09 ४. (९. 8]९/००१6, 
॥(॥8॥10 13 818 14, 1881 ॥६०. 123, 0. 103-104. 


॥०(७5 


, &ढ7क०४$०$ ० १४८८८०० एगवयटय 7८८७ ढशळ ॥2५७727072075, 0५ 


7)/. ५८. ॥. 0777707259, 0. 204. 


, 5हढलांजा$1॥0॥ 593618 ॥8]99' 810 7?865॥४४85' 1181185, ४०1. ४, 


581905 758, 765. 


, 18. 
. $९लीाला$ ॥0॥ 5०818 18]85' 810 7?865॥0/85* 0191185, ४०1. ४1. 


5. 720 810 721, 8. 744. 


_ ७०198४8 85४७61 ७0 108 ॥॥88[185, 89 8. ॥. $हा. 


०0. 185-186. 


, 1७०, . 143. 
. 586लींला$ ॥0॥ 881518 ]8]859" 8 ?85॥1९/85' 018185, ४०1. 


१/॥, 5. 1091. 

5618011015 100१ 8१813 1985 हे ?९9॥10/85' 0181185, १४०). ४, 
0. 227 

106., 0. 267 800 0. 278. 


, ?85॥९/०19४3 580/9॥, ७४५ 01808९७, 0. 121 (91901. 6). 
_ 5९४लांगा$॥0॥ 9०1818 88]65' 8 ?85॥0९/85' 1018185, ४०1. ४॥ 


5. 433 8188150 8९8 [08 ९00185 0 [18 0801808 0361 ॥]806 
७४५ £: २8॥॥॥॥ ( ए0॥8। ९०. 25 ). 


_ २७00900103 53003. “11861 6, ७. 128 
, ॥७व, ७18०७ 6, 0. 1 »/78 
586068 1९815 1100) [॥8 ४०008 081, (९8 5. (88. 0/ 8 


[.. ९81098) 1881 08(80 2010 ॥॥8/, 1752, ।8((61 ॥०. 4. 


_ 586०68 ।|&[85 110॥ (९४०0१५) 0881, ८१. 09 8. [-. ४81099 


१९1810 5, 16861 0880 215120४ 1753, ।&[[8 १०. 10. 


16. 5818010185 ॥0॥) 9१618 85]85' 38108 1?85॥0/35" 0181185, ४० 
॥॥, 5. 332 र * 

17. ॥०5., ॥. $. 339. 

18. ॥७॥०., ४. 5. 721 

19. 101१., ॥॥; 8; 339 

20. 58180॥015 10॥ 9818193 )3]85' 80 7२?89॥0/85' 018185, ९०] 


१॥, 5. 418. 


39. 


40. 


41. 


42. 


43. 


/ संज्ञोधक 


. ॥0०., ॥. 5. 325 &18 5. 326. 
., 58180ला5$10॥ 581818 18]95' 8. ?85॥0/35” 018185, ४०1. ॥॥ 


5. 363. 


-॥॥010.,_॥,; 5. 325. 
- ॥७१., ॥॥, 5. 330. 
. 190., ४॥, 5. 418. 
. ॥॥., ॥!, 5. 356. 
. ॥90., ॥॥, 5. 358, 
. ॥0., ४॥, 5. 418. 
.10[8., ॥॥, 5. 356. 


॥1918., ॥॥. 5. 358. 
॥18., ४, 5. 721. 


. 1910., ॥॥, 5. 334. 

.॥80., ४, 5. 721. 

20010.) ॥, 5:325: 

. २859॥10४83 ९811) ॥॥8118185911[18 - 09 8॥8९७, ७. 354. 

. २851९8 0181185, ॥॥, 5. 1083. 

- ॥॥8 01९89 0 ९0७9 800 _1४/81 ४४७18 35. 2/-- 810 85. 1306 


118110 1859080[1४/61/. 588 58180[[015 101) 58818 88]85' 318 
?85॥10/85” 1181185, ।॥, 5. 356. 


. 9॥ 8९61398 18४९॥॥18 188101 510७1०, 00५॥1819/ 810 ॥॥७॥01 


18010 1135 _188॥ 0810088680 35 3 ॥80॥॥05 ७ 0109॥8, 5868 
0181185 ॥, 5. 326. 

1॥& 01८७ ०. ॥०8 ४8180 ॥0॥ 85.16 (0 85. 20/- 81 (₹॥810 
.. ९. 018 1५०९७ 181 ॥80॥0. 588 ॥101851185 ४॥. 5. 1082 310 
8150 [॥8 18815 101) 5९18088 |ल्लॉ8153 101) 1॥९ ४8५७8 0818, 
१/, ॥७81 ९०. 47 (0889 510 _)81. 1751 ), 0. 40. 

5818001 10॥ [॥86'581813 18]95" 810. ?65॥0/85' 181185 ॥॥, 
७9: 325: 

ग॥8 ॥8५७॥५७ 182 101 ७/॥॥७७ 38 0198 ७0/85 5. 1 शात 1186 
0108 ० 018 18010 ७॥॥8७6७ ४५85 85. 3/--॥8106 118 18९616 
081810 101 ४५॥७७ ४/०(॥॥0 8 ॥681 39001 ॥9॥ ॥180॥0. 

85 [8 1810 ॥1॥106॥०॥10 ॥891 ०005 0 9810861 ॥8110 ७/85 859585- 
580 8 [8 ॥88 0 10 110९७5 ७९1 91918, [॥७ ]॥10000०6/ 180 10 
0839 [8 ॥8४७॥॥॥७ 0861810 0 4 1180105 810 2 586615 ॥॥ ॥&७७॥ 0 
८85॥ ])8४॥)१७॥1 0 (81 13885, 588 0181165 ५, 5. 721. 


5861801015 ॥0॥ 581818 88]85* 9]. ?6310/85" 0181165. ९1, 
97/2४/ 


वव. 


45. 
46. 
47. 


48. 
49. 
40. 
51, 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 


57. 


58. 


59. 


संशोधक / ५१५ 


5818011015 ॥10॥) 591818 8885 8 २65॥1७/७85' 018185, ४०. ४, 
& 71 

॥010; 5. 749 

१65॥०/०90॥४8 580/8॥, 09 “1809९७1, 00. 21-22. 

5618601015 1100 581813 8]85' 310 ?865॥10/85" 018185, ४, 
5. 798 

1७1५, ४। 5. 800 810 802. 

105, ४| 5. 807. 

॥0०, | 5. 804. 

195, ५। 5. 803. 

105, ४) 5. 717. 

1७10, ॥।. 5. 332. 

२65॥९/81०0॥४3 58९0/०॥, 0. 2234 

1७१, 0. 23 

58180९6 ॥&७((815 ॥0॥ ॥॥७ ४०093 0०3181, ९0. 5. 1- ४०095, ४. 
[88 ४०. 10, १88१ 25 3५४ 1 753, ०. 10-11. 

[॥8 1811 01 1810 ॥1०१७लं॥9 1९8 ॥185 108९6 ०81०॥॥७80 85 नि 
७७॥०७॥[.० [॥8 10181 ०1००५८७ ७8५०॥॥0॥५ ॥॥& 1/310 388 0 
1810 18५6106 910 ॥॥०७ ०. ॥९8 10885 ७6९61 ८015108180 35 
85. 25 061 (08101, 988 ॥] [51185 ॥॥, 5. 3596. 

181185 ॥।, 5. 279 - 28119 ४४०५७8 (08 1600116 ४५35 812 10९७5 
01 ॥8॥ 8118 1७1 ०४89. 

018185 ॥॥, 5. 356. 


॥॥0॥॥(७(॥॥. 1)॥[)1115(01€'5 


९॥॥८॥७॥॥॥॥-॥--1 
01. ((शा$5$) 8. उ. १४७1018 


(७८६9७2७ 
(९०८०६६७ 2२६8७ 


॥॥०[॥5[॥181( २९॥०॥|॥७018, 8 1011811109 ॥॥[॥०७७1॥ ७५॥॥० ॥:-॥०--॥ 
०65०110860 ७४ ॥5 0919161 35 8 909 8]0 165७16१ लाव. ए॥0& 
॥8 ०8118 10 11०015, 980/ 10 ७8९8 ॥81] 0 १880 [॥0॥9॥1 8310 1०७ 
७8०01 0॥॥9 ॥15 589 1] 11018. *! 

2॥७॥॥॥७018 ॥0॥ ॥5 151119 181898, 1101080. [6 3 1 
ठा 89९ल[ा$िणा भत 8111153951 10 1०९09 [॥॥6 ए॥00000॥ 
18105 81 [१७ 800186. 5 घा85 1०५॥७४5 [॥॥0पछा [॥8 ९811005 
181105 ॥8४५७816€0 [115 ॥॥080॥60 33 ० 380९601151]. ॥७ (९७७ 
]०५॥8॥$ ०158 6/९/ 669 ॥॥७ 810 ॥8५615, ७॥॥॥०॥ 35100 ॥[॥ (0 08 
3 ॥81 0 1158118018 ०५1०७७. [8 ७९/७$ 8 ॥8॥. 0. ७881. ॥(61819 
1888. ९ ७001१ शि (॥8 1101) ॥15 005५ 5018600168 10 ॥5 ॥॥-21// 
0५15053. 2॥0॥॥॥5(018'5 15७९ ० 1880110 ९/७5 ५७1४५ ७९/06. ।९ ४४5 
3 9005 ९०॥४७8[01158 ७/॥॥० 1५५6७0 [॥0०पा ॥७ ०. ।186001वक्‍ाठ 
॥15 0011015 01 000९5 816 [5 ७९0 8तत8त गोला 10 [08 
10108 818 ॥॥९०७01 ० ॥15 16811811९5.? |8 0/35 83150 [61658 ॥) 
1819089695, 5०8108 810 ॥॥8[1॥811381105. ॥1॥115 ए॥॥0०५०(७०॥/ ५५06160 
115 0॥॥००९ 800 ॥8[॥160 ॥15 11110. ॥ 081 06 580 हॉ £|॥॥॥॥]- 
७018 ४४85 8 $७॥-[811180 810 $७-॥]8१8 5०॥0181. 8 ५०॥॥॥॥॥॥॥ 
८७8१ [॥8 ९001015 910 01४७७60 ७0185 ० ॥15 000] 1॥100/॥॥७096, 
810 85 [181101 15 118 0869110111 ० 18619 ॥6 १/35 1101186019, 35 
8150 01180[॥/ 0/ 0७15185901, ॥8590019018 101 ७8&8[॥0 8 ॥[७819/ 
[858 ॥1 [॥8 ?॥0९॥॥106. 


ग॥8 [-[861/ 5००6 ० 80103/ ७५७5 1001060 ७५ [॥७ 0181158] 
5०0181 5! ॥॥8०९॥(०5॥ ॥॥1 1804 101 118 0७॥७०$७ ०. ॥॥10॥0[॥॥५ 
७$७॥॥ ((॥०७/॥॥७०५७, ०1००॥७॥७४ 5॥ला, 8$ [5 1101९ ॥1॥]10९018[1819/ 
५०७०७० ए९॥. ॥018. ७॥॥॥ ॥॥०७॥॥॥७[७॥७ ₹॥0॥1115(018 85 [॥8 
2185108211 ० 1॥8 50०16 1819-1827, ॥6 50०५०७४ 1००९६ ७8 ७05१७ 
४७७ ० ॥5 ॥1865001510॥॥1[165. 1॥8 50०18७ ४/७5 08४९०(७० [10 1858810 


संशोधक / ५३ 


॥1] 0181181 5(॥0॥85 810 ॥5$ 1186110815 ॥5860 10 _॥॥७$86॥11 1858810 
०००७७ 08580 01 0191181 00०0018115 01 ४81005 $५॥0]९०$ 1॥101॥0- 
॥9 ॥58(019/ ० ॥018, 815, ॥ (818018 800 5081085 ० पोती. 
€॥101115(018 0861660 [॥81 [18 ॥१७[४७5 ]]0०5585580 [॥8 98885 
8008९ 101 पोजाल0) 910 [॥08, “ [॥8 ॥018 ॥॥[॥8019/ 8०१५७॥॥- 
160 ७ [॥8॥), 811[15॥ 9811181181 ॥189 1086800118 [18 11018 ९803018 
४५॥ [॥89/ 098 0 835086181॥॥ ००॥७०[॥७४ [8 ॥1011/85 810 ॥॥॥०0॥85 
० ५७०0०७, ए७ए0॥ला 8०0(॥8(8 [॥॥8 18580 न|॥0॥ 910 0 1818180 
1110 [॥॥6 0817651 1808685585 ० 1॥8 811008 ॥०॥ 810 ००७०॥०७॥$ ॥॥॥0 
्ठा 59139९ |8811॥1] ४५॥०॥ 180 06691 ॥[[॥७1(0 50 || 8>2)10180.2 


ग०180॥॥(७(8 115 8300109800 0 188॥॥, ६0॥0॥॥8008, ७९५(॥ [18 
8101181860 ॥७७॥॥७ ० [॥७ 60४6101811 0४७1 ५॥[०॥ ॥७ 1851088 
७1000199९१ 818 ॥॥०॥०(७१ [॥8 ००॥01॥॥७[[01 81]0 (01०01818९9 0 
118 ॥॥१85॥. ओत. ७७]७8 |-51909985$. ७8180 8111580 १/०॥5 
1७11809 10 ००0॥6०( 115011011015, 1101118९15, 00115 8(८.* ९ 8150 
1118110866 [॥8 ॥१७॥७७ ६०५०७०1 5००९४. नाऊ “ 00181015 (0 [॥6 
[.(8131/ 58०0619 /७॥8 1181४ 810 101080 [॥॥७ ४॥॥७0॥& ०००५ ठा 
[8185 * 0॥९॥॥७ 6011808. * “.” ॥॥8 5०५०8४ 1191 118९९ 08॥९11(80 
8५61 ॥]018 1 ॥15 |[-91819 810 180815 180 ॥0० 086 00. 9 ?0॥18 
तपा]ाठ ॥७९ ९/७ ९0॥ [॥8 7?689॥0/8 11 817. 


॥[ 1185 08861 0058४60 [॥8 ६॥०॥1॥59[018 ४/859 088))।9/ ॥॥[(8185160 
11] ॥॥॥॥8॥॥॥७१81 8100118018. 1॥8 ॥]105५॥185, ॥81॥15018111)5, 10115 
810 18085 8 ॥॥819808१, छा]800॥, घा 90. 1)86॥1 भात |ह्ली. 
81] ॥१6॥॥७18 1111855101 0॥0०॥ ॥[8 ॥॥0. -88, ९/॥७॥ ॥७ ४51885 
९8110 ॥७ 181181९860 “ ॥॥8 16] 15 ॥॥७१७५७॥७० 8॥1/४९/॥७॥७, 810 [॥७16 
818, 8. 1885183 0026 ० 0॥॥0॥9५$ 81 081 ९0० ०81 १18 ॥10 
8१५७॥ ॥8618 .९ 

2001118018 835 81880 88116 ४४05 8 ॥80॥ ०. घा88 ॥[8९819/ 
॥[8188. ॥॥७ ४५35 ॥01 019 ॥[8185(88 ॥ ७/७$(611 |॥(2181/ ७/०॥९ ७ 
8150 [॥81 ० 1॥8 359 85908018॥॥9/ ?619181] 3०8७. 18 ४९055 1811111531 
॥॥॥॥॥॥-७॥॥॥॥॥॥१-॥०७-३-०१७॥॥॥॥-॥१॥॥-॥॥-॥१॥॥ 89 1802, 
॥8 11830 8९0 158119 781518 ८९०५७॥७७$, ॥0 ॥5 ]00॥18॥ ॥॥] 
०18७ 10 ४1४७ 8918958101 10 015 1881195. [1७8 |९8111 ॥ए॥०७) ० ॥18 
* ॥॥15818 0॥॥0900॥/ ॥10॥ [॥8 ?6151815, ॥8 8९61 [60 10 10९ 
-810१ 8100 [8151889 50118 0 ॥15 9॥॥82815.7 
: 2100118016 5 ०९्शा ॥[618॥0/ 0५७७. |5 ७४ ॥0 ॥88159 51181 
10108 85 तते ॥8& 8९00 ० [॥७ ॥९॥॥0५१०॥ ० [७0] -310 वि 
[0)810810681085 ॥ ।?७81518, ॥18॥(819/ 9]0 ॥1158 (1815 ) [॥॥6 1586 ०] 


५४ / संशोधक 


[8 छे[[(9.?000७ '") [118 85. (1887 )89 0 [16 ना50५र्ठा 
॥1018 (1841 ). 


॥[ 15 [8९ [॥७ ६10॥1॥153(018'5 |॥5909/0 11018 ००७ ॥०( त 15910०0968 
328॥85 ॥॥॥ ४९॥० ७५७॥७॥180 ॥॥5 नांडि०४ ० ॥18 11 1820, 516 
ला ७५35 ॥७०॥॥80 [७/८७ 081018 १॥०॥॥5$(016'5 ७00९ 0818 00, 
७] ७०॥[॥860 (0 ॥0०18 [॥॥6 ७७॥७॥७८ ॥]॥॥0 8९81] भी&ा [॥6 0०५०॥०१- 
101 0 8100180185 ७010. ॥॥॥॥'5 ॥8019/ ५35 8558111819 81 
30088| 101 [॥8 छेपओी ॥॥]8 110] पाता. ७॥॥॥७ ९॥७॥॥1७018 (0078 
5891081810 ४8७९ ० ॥0181 50061/ 910 ७०७॥७, 318 ॥8 तात ॥०( 
॥00॥॥५8 ॥]1॥0॥. 

॥॥ 00)0861॥॥॥ [॥8॥1 [100 0 ॥॥७॥७॥]॥) ॥॥७०७०७55015, ६॥0॥॥- 
801९ ७९॥०(७ ॥[8(019, ४0 3 ७॥९७/ (0 |॥0७/॥0 [॥6 ॥]8९०७०॥७, ४९५॥0॥१॥ 
॥8 ४४85 0851180 [0 ॥ए0॥७. ॥ १७५85 8556111819 8 5688101 101 118 ९81 
8181186115 |॥ [18 $5000-001[॥००-७८०॥०॥०८ 5[॥10ढ॥8 ९॥॥०॥ 156 
5051811180 [॥6 595810. ?6९1॥8105 [॥5 ॥७९8) 310 -॥॥॥०-॥१॥- ४५ 
७8[[[॥08 1०९0७05 1॥७ ॥]6९०७॥७, ॥8086 ॥[] ९/०॥९ 001 [16 8>15[॥॥५ 
8988१), ४५॥०५( ॥]81%/ । |॥॥1]0९०0॥15", ७५० 11808 118 100105. 
॥०॥ ० 818 ॥॥॥8 ॥॥ ॥0183 500196. 


€|॥॥5(018९'5 नऊ0/ ० ॥ाठां3े ७/85 1880 316 -०)५(-१-॥(-०॥०॥/ 
10९ [९11९९81 ९1855, ९0० ९0७७ ७08त-पणाव8त आव. ॥]॥0811181 
0५9 (0 8000/॥९098 [81 ॥ ९85 06161 1131 ॥॥॥॥'5 ७1९]॥01०60 
8०००७ ७ परावा, ७४/॥॥० ॥80 18७९७ ७७॥(७०१ ॥018. 1011151018 ७/०5 
11861 5018111185 ०81180 [8 “ ॥७8ल[॥5$ ० ॥॥०१७॥ ॥5(01151 “. , 
७18108 81 [118 1868९8४५/७ ०0. ॥5 0००५९ ४७५॥ ५1४७ ए॥5$ 81 [0880 ॥5 
[8 ॥8ए. * 

77४ 7१४0717779 ॥९८०१८८० १४८१ 7647 5८95 “ 008 0. [86 ॥७॥॥0०08] 
80४8118965 ७९५॥०॥ 1॥९ 8001 ॥85 81]0/९0 0९७ ॥॥|॥ ॥€5 ॥1 1115. 
(181 118 1185 1816।9/ ७५31111160 101 ॥1150॥ 18 ॥8[11/0 ॥13[(61515 816 
०७ 0०18181 801॥0185. 0. 2॥॥]॥७0)18 8010868153 10 ॥510 
108४8 ७185060 [6 ॥018॥] 0081808 1॥॥॥४/ 810 (0 ॥8५0७ 151119 085- 
०७७० ॥, ॥॥81 [5 ए९॥॥ 0७ 8॥॥00/91९७ 101 8॥ 0॥0॥॥1151811065, 50 85 
10 9४७ 3 101881५ ॥(७॥])॥७(७01 (0 ॥81% [॥॥05, ७५॥॥०॥ 5॥13॥- 
0७5 ७४९/०५॥॥॥ ॥॥०॥०७॥)०७ (0 08 ०8110618(81/ 91055 ९०85. ।॥॥5 
॥७181085 01 900॥05 ० 0०॥$[॥॥८०[[०॥8, ४७ ७/१७॥॥/ 1101) (1056 
र्ला ॥॥॥. ॥॥5॥180185811[811015 ॥॥0०॥ [॥8 ९/॥०18 818 1800118018 (0 
1॥8९ ॥]8018 “. 

7ए॥८ .4/॥८॥४८८४०८ : (॥»)00॥8)। ०. 8109॥9॥ 310 7016101 ।-[(619- 
[018, $०8॥08 8॥0 ॥॥७ 1118 ॥॥[७) ॥18॥181९60 [8 / ६॥0॥॥50168 


संशोधक / ५५ 


॥०५५७5585 [॥७ 50७७॥0/ ॥6॥ ॥० 011४ ०. ॥8९॥0७ 8>%81111800 [11९ 
18106 ॥]0181 ॥॥8(81815, 0॥ ठर 18९9 1७1९880 [॥0 [08 
[॥1000 ॥॥, 810 ७35060 [॥७ 1100185 ४५० 9४७ ए॥॥/ 90 
१॥8॥॥/ (0 [18 8118 50081 599(8॥.... 


7४ ॥४४८४८४१ (टर ८४१ ॥०५४7४८7 ० 1॥॥७ 868185 [-8((819* 
१5, $०भा९85 ७५. 5680 “...८0॥ा 1 छे ॥0॥ ॥15 15 8100090 10 
5181010 1॥8॥] 89 0 [॥8 ॥5॥01881 811019. ग॥6९५ 318 110880 8011119- 
७४. ९0७1] --8 |0भी७ता ० ॥ऊ०1०81 $00०फाट855, वे ४९ 
००॥॥॥ ५ 8॥ [81 ४0९ ९॥७ (0 188॥0.... 


1772 5४४८०४८7०५ ॥०॥७१ 0प, “8 ॥गी018 8286810860 810 8 |ए७[6 
[(॥0४९॥॥७१98 15 1॥७७018 010091 0 ॥15 (65९ 10% ॥९1. ८॥0॥॥5[(018 
झा ॥॥॥ ००पात झाळाग (6 ती०णा 10९ ॥७[॥॥७ ० [॥1॥0099, 0. ॥$ 
151019 र्ला परोठा8 1. 8006४85 ॥0 00७ 00९० ९0॥ 8018 [0९ 
छ॥0811 10 8261118 ॥5 509९० शी0॥ा 1४४० 0०७ ०. ४९७५ .? 
5111118119 0161 ॥60५/७08708159 900 उ०ठण॥815 (00 588 5111181 ९8९४७७5. 

1॥858 18५8९0७ 18५691 [१४ £॥0॥॥$0०18'5 830001 ०. [08 
नाड0/ ल पाताछ ९९85 5000 (0 शॉ र्ठा ॥॥॥. 1॥69 8150 ७1ठ 
०ण[ ॥९ 180 [081 ॥8 81]0988 8 ॥9॥ ७७05 810 ॥8590801 | 50018(%. 
0 5018 | ९५85 110866, 85 ॥९॥]]81 5810, 18 0859” ॥5(09 ० 
11018 (0 5006881 '॥ छाणांओा. ९ 10 ४५७6९5, 58९61 ॥॥॥॥018€0 
ओत ती ०8 (४७४७९ ॥एाता80 90. त ९००85 ॥शॉ8त ७४९७ 
50व. ॥॥& पाऊडिठ9 र्जा पोठांऊ ९४७ 0 1001 &89॥॥०॥5 ॥। ८॥॥1115- 
10185 ॥॥8॥6; ॥. ९85 1800019100 816 ॥15 088[॥ 10 181180, 
* [0९ 0865 581१810 00०९ 101 ०४७ ॥७॥ 8 ९[॥४. ॥ 1910, 80 
(_५/8॥ 181580 ९॥७॥॥5(0108 85 811 । [8 0९5 810 ॥॥0$[ 1880580180 
108 ॥॥०५10-॥ता81] ॥5[011815. 

1011150185 18९81 तहञञा8 ४४७5 10. ९8 8 ३0५ र्ण. [॥९ 
॥॥8॥811185, कपात १8४०७१ ७पा “85 ॥९ ९४85 ॥80118॥॥9/ 5७[॥ 0 
11४०01४९७५ ॥ [॥९ ७815 0 [1॥6 ॥॥8181॥859'. ॥8 ४00०७ (0 ॥15 1.80 
5॥50॥8४५ ॥] !-ञोतठला ॥8 ।॥8 0/०७॥18 ०0॥ॉ "0७10 ००18० ॥183(8118) 
आ ९०५ ए॥(७ ॥ त0॥॥9॥॥5010 8५6." 

ग॥७ ०॥७ 59९७०॥ 0 ॥॥8181018 ॥8019/ ४४॥०॥ ॥७ ॥1०01018[(60 |] 
॥5 ॥1010॥18॥(8) 18001 91 [॥8 [810185 ९ळातद७880 ॥ीठाण) [118 
65॥0/85, 15 8 018590 8%8॥1)18 ०. ॥!$ ॥॥80108) ॥9901 318 
8१111981४8 800॥18॥. ॥ 1811139 101 [॥8 ]8 1118, 5185 ॥छ. 
ठा 8 1800 98900०७ ०. 1७ 5000-80010॥10 ॥७ ०. [1९ ॥8९०७७. ॥[ 
6०॥७॥॥७० 8॥ ॥15 10885 8000 [8 (७ ॥80108111581101) र्ला नतर 
1800४ ००॥५५७16॥ ।७]0. 01 ०0५156९, [९ ०५९ ० ॥॥81813 ॥5[010/ 


५६ / संशोधक 


॥ 1819 ५85 ॥829, 810 ॥॥8108 [818 818 50118 18०081 ॥॥115(81९85 
015, । ॥85/ ५8९ ० [08 ॥ 509 ० [॥8 ॥॥8॥1181185 "1? 


₹॥0॥1॥$(018 तांत ॥०. 5००58 ॥॥5 ॥[68॥000॥1 ०. ९ ३_१ीी२8च [08 
॥[5(01/ ० [1॥8९ ॥॥8151185 [॥। [॥8 ॥॥0018 ०. 1819. ॥०५/७५७, ॥6 
४९४७5 180819 [॥॥&6 ७1000 801 ॥, एला |5 68९08. ॥0॥ ॥9 
180०01 (0 391185 01811 [18 ?0॥॥०81 ७9७॥ 81 58818 [॥8 118 
500010 ००॥७०. 0०00011815 ०. ॥5(0108। 59॥108108 ए॥0९ ॥5 
०॥8108. ७181, 85 0859180, तांत ॥& 1९१७७0 185. ७७. ४४७85 ॥0 
8४९818 0 [॥8 ॥(811101 0 ६॥0॥115(018 [0 ४५७ 8 ॥|5809/ ०. [08 
७181185. ॥1॥8 0018011101 ० ॥8(8611831 8 [॥8 ॥5(8108 0०. £19॥]॥- 
8018 1139011860 ॥[॥ (0 ॥॥]0861(81९8 [18 16560. [1 [॥8 ॥॥15019 
ठा 08 ॥॥818[॥185$. 00७] ९॥॥॥50०1&8 188111 80001 81815 
01000581, ००॥॥81%/ 10 18810 |891005 ४/७5 १8॥9॥1(80, 810 ७९0० 
०8५॥$॥७ 8 1101181 (0 18९8९ [॥8 ५५8॥॥०8[1015 0 (81811 101 5100 
8 8108100115 810. ९0111)॥०8(80 1856, ९९०(७ 180९ 10 ॥॥. 09 
181 ० ०७, “| 8॥ 0819180 ७९[॥ ४०५ 1०७859 ॥ ॥15(011081 
८०॥७०[०॥5, 810 58 ग08 ४५(॥ ४०७ |॥(७॥101 ० ७७ [8 |") 
०१81. । ०७81॥9/ 00 800158 ४०५ ॥109 8811865119 (0 त0 50." !8 

1011159018 5001080 ॥]018 8॥[॥00॥589[0 1181 (180, 10 [९8 
१७७४ 162 089 3981, ॥8 ४५७७: “॥॥ 1818 ॥॥8181018 ॥॥७0४ 
९५४85 3 ७०58५ ०॥80(61. ॥1 15 10०७४५ [8७018 ०581018 1018 ॥5(01158॥ 
10 ७५८७५ 135 8 ९५॥०॥8 /; 810. 800860, / [॥8 ९४४॥0०181855 ०. ४०पा 
500]७०. |$ 018 ०. [5 988858 088085. ““_*। ॥॥88[1॥8 ॥58019/ 
९५०५० 8101808 [॥8 60९५॥10॥ ० [॥॥७ ॥४०५५॥ ॥॥)॥७& 810 [॥8 158 
० 0७ ०५९५ 85 ९५७॥ 859 [॥8, ४५०७ 5 115 [॥॥०85580 09]60० (0 
[॥188[. ॥. ॥॥5 38 ९४९/8७॥ [॥0॥७छ[. 0९8 त. [6 (010. “15 
€॥0॥115(018 ४/॥०(७ 8 |खञाघू 188 (0 ७16 ७४॥0 ॥७॥॥०[७॥15 
1898101109 ॥॥७ ००॥॥७[०1 ० ॥॥8॥/8[॥18 ॥॥॥5[019. 

७1811 ४४७85 100 ॥॥॥०॥ ॥)॥७8560 0४ 1॥15 8७॥]०0७॥॥8५॥ ७७ 01 ॥15 
80९ ॥10॥ ॥15 1185181 810. 581 ॥॥5७॥ 581101॥1591/ 10 [॥॥6 [859९0 
छाश9, ७80 10 ॥5$ *॥108[॥0 १6885 '.. 8 58160 1815901 
888 ॥80815, 181111/ 180815 810 0[॥81 8000161159 ० ॥15101108] 
8191111081108.16 

&छा8॥[, 85 $00ला 8$ 16 ९/०५॥0 ००॥0॥९७ ९॥[॥9 8 0080७, 
४४०॥|0 5ल्ाल ॥ (0 ६॥७॥॥॥डळा७, ९० प$8९त [० घु०ठ ना०प्ा पॉ 
॥७॥॥९१॥/ 810 ०01४५७५ ॥5 1118591015 9006 559५७७0159 ७९8 
18५851. (0 5610 ॥6४५/ ॥81818॥ 85 5001 85 ॥ छु 18800. “ शॉ 
1880801 10 ४०५ ॥509/ 1 1008 [0 588 ९५॥8[ 5 ठाा8. 80 $8शाठे त. 


संशोधक / "५७ 


10 ॥8 ९५॥७॥ ४०५ ०81 90818 01 50॥ी९1ीा8 | 0858 1] 5181 08 
0818960 *“.'” 

₹10॥115(018 ४९85 ४७1४ 11811 ॥] ॥[5 1818175, ४५॥0७॥ ॥७ ९8115 
» 8150185. छे 6181 18४61 1150॥10815(000 ॥[॥; 101 ॥७& ४९089: 
//| 1688] ७०७॥॥ 10 ४०५ ।!हा&, ॥॥७ ९915018 15 1105. 18९8559319 
0 580865 ॥8 (8 50818 “1४ ॥ 810061 101808 ॥8 ४५७95 [8 
/' [1858 08150185 ॥8४७ 91४७1 ॥1॥॥॥ ॥॥७॥ $5॥019861 8100॥॥89811815 
१181 ॥8 ॥80 ७७॥॥1॥७0 10 ॥००७९ 1 '/५॥॥७ ९09 [॥७९ 1509 0 
118 ॥॥8॥81॥185, 0187 ९/8$ 31। [॥९ ४५॥॥७ 188110 [॥8[ [18 ७0॥0&- 
त०प5 (59९ 910010 ॥8४७ 0881 ॥॥081181९81 0५9 १॥०॥॥७0॥18. 0 ॥8 
१५७5 : “ 1. ॥0॥]॥5$[018 180 81 018 [18 50168 088 ० ९१28 
[॥8९ ॥॥8191183 ॥15019/ 810 1. 153 1७४ [॥8 ००81 0119188559 ।॥81- 
[681686 [0 ७७४७॥ ॥॥ 100) घठागाठ 50. 

61511 ८०॥४०॥७७० ॥[5 ॥5 ठा ४५॥॥७ ॥8९ ४५35 11 ॥]018. ॥॥९ 6 
11018 ॥ 1822, अत. 1188 ४७815 ।!७861 ॥ 1826 ॥!5 000९, *& 
115019 ० 8 8111885” ४७५35 0_५॥७॥9॥80. ६101151016 0801०59180 
॥॥5 ॥110101181181 ४/०॥९ 10 ६॥0॥1॥18[0168. 

ग॥॥5$, ०831 ७8 00॥॥(७५ ०७1 [७ [॥0पञी २॥0॥॥5[018 तात पीठा 
५५॥(७९ [॥8 ७09 ० [॥8 ॥॥818[1185, 1001 ॥७8 810860 [७ ९0 [१ घु. 
8865085 61811 118 8150 8100018980 ०[॥७15 ।॥॥८७, 1089, एऱा$ऊर ह, 
१/8॥5 (611809 810 81995. ॥ 180. 81995 ॥81]5318(80 [॥७ 1811९॥[- 
115119 810 3 ॥०॥०॥ ० ॥॥8 593-0॥-॥0७810॥॥॥ (॥ |9019/ 0 
॥॥01011९081 ?0४५४७ ॥ ॥ोठा3) ७8 ॥15 1818108. ॥॥[७$ * [8815 
8५01855860 (0 83 ४०५9 ७150 ॥ ॥018/ ४५४59 8150 0॥8 10 ॥15 
81९०॥॥०9५७॥७॥.' 

116 75160/8॥। ॥0५01855 01 2011 ४०९. 1827 8001801080 ॥॥॥- 
50186'5 ७10115 ॥1 ॥03 18५9819119 8॥००५॥७५७॥७॥[ ० [॥6 ।॥(618319 
85. 118 $00५ ठा ॥8 ४6॥800॥. 800 [॥6 ९१एटह्यीाठा ठा [७8 
181185. 

1॥8 ०॥(2७॥$ ० 8011089 518180 8 0. 10 [10७8 8580191106 
० 81 ॥७॥(७[॥0॥ ॥ ६॥0॥1159(0168'5 10100 ॥ 8001808101 01 ॥15 
९०॥९ ॥ ॥॥७ 18610 800॥08101 810 500181 ४४७818. 


४०.७5 
1 खा0(९$७0/, १. 0., : ॥॥०५॥७॥७ ९॥0॥॥5(018. ॥॥॥8 110181 ४७88 
1796-1827; 8011099, 1971, 0. 21. 
ती ग. ६., “७ ण ॥७ नजो०पा8018 ॥ठप[डएका 
गिीडॉठा8', 1.01001, 1884, ४०]. ॥, 9. 362. 


ष्ट 


/ संशोधक 


0॥ : » 1811818 0 [118 08९४७100118611 310 ॥०॥8&४७॥॥७॥(5 0 
108 ८011071180 0४५ ४. 0. ॥॥॥2५॥॥081, 8011089, 1954, 0. 1. 
॥॥55 €(158 588 1118 ॥०. 12 80०02 8, ॥१०. 33. ४७1 ॥(८611609/ 
10 ६॥0॥॥॥5(016, ॥०0 ०86. 

॥॥॥2५॥)081, ४. 0., ०१. ८१४. ७. 2. 

6&18९0/31, 3. 8., । ॥0॥॥5७॥॥) ३ि७|8 ॥ ॥08 (1॥8 ॥55855118॥01 0७ 
811581) ॥॥॥७(019153 ), 0%1010 (111४615910/ 71855, 1970, ७. 153. 
7076., ७. 155. 

॥॥(2५॥॥081. ४. 0. 00. ८८४., ७. 2. 1॥5 0007 ।॥॥७ 1580 [1॥6 
811190 |00/७ ॥ [118 89 (1887), ४९085 ॥॥०॥७॥&0 क्ी81 ॥15 
6868[॥ 0४ ॥15 11810 8]. 1. ८. ०1801006 ७/॥॥०॥ ७0/85 085680 
01 ॥15 ॥०(85 810 ]|0५॥॥815. 

॥॥55 ६(॥३ £ 88 8०५८125., 8॥ [॥8 ॥७५/५७5॥0815 810 0[॥७ 


18४805 ० £॥0॥115(018'5 नाडि०/ ठावा 56 ९७७० 11 1115 
80:12 8. 


618४९/81, 3. 5., ०१. ८17., ७.130. 

॥॥55 ६0०३ ८128, 8०५7, ४० 4. ६॥७॥॥]018 10 $(8580॥6%9, 
?0018, 5.12.1819. 

"ला&8$, ७. ४४., । 58&6लीखला5$ ॥0॥ [॥॥68 ॥॥॥॥1॥(65 500 000 2८ 
01081 ७५॥[॥॥9७ ० [॥8 0101118018 ॥॥०७॥॥1(5(॥ ₹॥0॥115(0168 
101001, 1884; . 264. 

॥॥55 €६(158 7 88 807 68. ६॥॥॥७[018 (0 ७1811, 19.7.1819. 
707. ६॥॥॥$[01९ 10 ७161, 20.7.1819 

70८. 

8819891 २85 810 2२18581, 58 36१५8 5811781 811 €86118- 
1819 ॥॥॥॥॥0७ ४०. 1-2»%॥,, -30॥/-138081108, 1970. २811 ॥, 
586181 ०. 168. । ६॥०॥॥७३(०॥७ ॥,॥0 ॥॥88[118 ॥॥[09/' ७४ ।९॥॥- 
(९8111, 9. 8., 0. 202. 

॥॥5७5 €0॥5३ 588 8०0: 68. 61811 10 ६॥०॥॥७(0186, 11.3.1822. 
70777., ७1811 10 ६॥०॥॥5016, 31.3.1822. 

7677., ७1811 [0 ८॥॥॥5$(016, 9.4.1822. 

707., ७811 (0 ६॥०॥॥$(0०॥16, 20.4.1821. 

७18061, 3. 5.,, ०४. ८४/., 0). 114. 

॥॥55 (३ 088 8०% ॥/९८. छताला तीण ॥86 ॥॥॥॥(85 01 [8 
8॥1४6९15819/ ॥॥७6९(॥0 ० 1॥8९ ।-[813819 5००७४ ॥810 11 801089 
०॥ ॥४०॥089/, 1॥७ 2011 ॥!०५७९॥॥७७॥, 1827. 


टगागा, उ. 5., प्रेणाहा$ ठा ॥ावा8 ॥ठा[ळ0७8 ₹॥0॥11591016, 
021090. 1892, ७. 196. 


($0ता 1प018€8 ॥०प]]९ ० (1९ 
“: ढ्ाञा0पावार 


:>०७००७2०७ 
:>६७०७०७ 


२॥७॥७॥७5 : 5॥॥. 8. 8. 8॥8, ए०॥(0, ४. ए. 8810908 9815910018 
॥॥81081, 01018. 

२॥०९ : १0०९७७ ४०४ ०1४, 1081 २39689 : 327. 

१७७ ० ?५॥७॥८७॥० : 1 982. 

॥ 86९8९/ 09 

7५०. ४. ७. 7717527, 01४. 0७०01 शाळां ॥७(ए[2 ० 680- 

ठा80॥४, 7, 80780188। ॥])81111819, 881181९8118991 2, ?0॥8 411 009 

ग॥8 0001081101 0 [5 90188) ]००॥७७९ ४०1७ ०. 5८०57०॥८८ 
००५॥०॥७॥/ 18९००15 8 08९ 1810118116 |॥ [॥७ 8001881815 
शी 8811106115 0. 0९ ]8]४/०08 8818511008 ॥॥81]1081 8100 
30681९5 ४०॥॥॥७७ 101 5 गए ॥ [1॥8_ 8308061110 1810, 358515860 
७४ 8 ॥ए५॥0७ ० 0101808015 81 [18 8819 ७808 ० 15 1108९0001. 

॥5 ४०॥ए॥७ 1815 0०१वी४ ॥॥० (४० ०886890185 : 0॥वाषा8| 
॥858810॥ 1810815 810 0॥०००॥७॥७0 ७॥॥०॥९)8 810 1181150117. 

[॥18 0011100019 1९58810) 8589898 ॥) [॥$ ४०ए॥ी8 ॥ए0॥06 ॥118 
॥॥ (081, ९५॥०॥ 818 01806१60 ७४ (४४० 855895 01 8 100॥061 0 [8 
1858810 188, 08४9 8 ी[|॥ाठ ॥७णॉ8 10 ॥॥९ ॥०९1961018 
ह्षी0०!5 818 89169 ०. [९ १९ 5॥॥. 8189९8 ४/७॥8॥0 ठिपीछॉ. 
॥॥॥०७ ॥5 ए[३_।१ा५घ, 06९०(७0 5819 ॥॥59101819/ 2881, [8 51९ 
८०५१ ॥३४७ ॥81ठा१ 881160 [॥७ 1856 88095, 0०80 800 
1800081101. 1॥8 0191181 18588101) 0808619 818 ० 80॥॥0 ०॥88णढा 
810 ॥॥७88. 

01. &. त. ॥(७॥९७॥॥ 1189 500॥91(6॥ [॥९॥०७ ० [8 701090९986 
॥॥ (॥७ ९०९0017 000081 00॥08, 088९0 01 ॥॥१॥०॥-॥- 
॥॥8॥911 6०५ए॥७॥७ ॥) ॥00॥ 5०, 3४81181018 ॥) [-8001. 01. ॥॥. ६. 
[1180081९81 1189 10098९0 08 कॉशात0) र्ग ॥8 1818659९00 1880615 
ठा 108 010000 र्ण 0७) ॥॥50॥॥०॥ 101 [8 8>%08४8101 ठा ०8४७8 
॥॥ ॥॥8॥॥8199018. ॥5& 15 10100७१ 09 ऐोॉ. ७. 8. 089101९615 


६० / संशोधक 


5000158119 8900501 ०1 [॥॥8 0०55910918 [8150118101 ०0 ०19५181 
१/७58॥४81[(8 (8110185 1110 5॥819(8 0185 ९५(॥ [॥8_ 010080 गोळा 
० [॥8, 03560 01 8110110891 8५९1081085. ॥॥15. १/॥|०/3 1859108106 
085 8811080 10 188119 [॥8 ॥॥81311॥ 1101181018(॥185 ० 101818" 
॥॥॥[॥18115 [0 ॥तां8े १0१) 18 ००७85 ७॥॥ [हा 7191531 
&€8१५1४6॥8115. ॥1. ४5॥४५5 ?811'5 081061 153 501819 ८००॥॥॥७७॥०॥ 
०॥ ॥$(01091 ५७०91॥80॥% ० [॥8 1801 (801) ४७1७831 ७॥॥॥ 108 
॥811-081[185 ॥ ॥, (8010॥0 ॥811॥9/ ॥8[81915 101138 1891181189 
$8]58९ 1181150101. ((॥. 5013108 1[-320॥181130 ॥॥॥७ 1139 ०॥०8॥४ 
8181580 8 00०॥1[(811)1)01381/ |७((61 0 118 ?8510/3 1891118 01 ॥8७७॥1॥॥6 
भात ७॥॥॥७/8॥० ०. 150 ॥ ॥0०५| $०॥. $5॥॥. 0. १. 8॥81 185 
1808 81 310811 188, 85 ०010911819 800०००(७० 9 1[॥8 |88 [-0- 
॥)819/8 1118८, (0 8००801 508९8 1549 (1627 ॥. 0. ॥॥:॥० 
॥]10॥[॥ ० ४०७1818100 85 [॥8 ॥७॥8018 ७॥॥१४(७ ० 5॥1४3]. ८१५७॥४ 
शिण] १ घे ९0॥ 08 10 $&णा. 09. १. 80185 108081 01 * 1॥6 
॥१प४/ ० ॥॥8९ ४81 ० 8॥11859175150 1९08108108 *. 

ग० ॥8 59०0) ०७8५01 ७810195 [॥९ 0॥0०॥०8(०॥ ० ॥8४॥/ ए॥- 
89180 ॥॥88[0। ०॥1011016, 8111180 1 09-॥९७॥॥ 881008 ७५ ७. 
2. ४. 0850108108 810 ॥७५॥०॥॥७16१ 7815011 ० ४७018 ॥१६89७9॥ 
०15००५७1७१ ७५ 01. ॥॥. 8. 50808, ७९का€0 ४५(॥ ०1081 ॥०(€5 80 
८०॥॥७॥(5 09 [॥€९58 8॥[॥015. ॥1॥8 ॥ ठा 8]९/908'5 ००॥(॥॥७५- 
1015, ॥॥06% ० ॥॥0॥80811०81 [७० 0908615 0 118 1115 181 ४88315, 
810 ॥08% ० ?80015, 3070831110 8४61४ ४७81 ॥॥1 081811 1551185 0 
118 9८५०५/०7॥८८ ॥॥० 381081/, 1982, 8900810860 [0008195 ॥॥8 
००५७ ०1 [8 ४०1॥॥७, ०81 08 ॥56९त ७॥॥ 30९0831898 810 ॥॥० ७४ 
18588101815 ९071061180. ॥ 1816808100 1789 1818111 (0 ?81989138 
88398॥९01 870 ॥819॥100011119 ॥॥8॥1813 ॥1500(1॥211 ॥॥8183118 (८011॥॥/ 
५0 ९. ७. 0॥[॥॥][5. [000805 8111059 [18 (311810 01118 ४०॥॥॥७ 6॥- 
00१185 81 8111181 0818108 51861 5100/॥10 [॥8 81108 110018 810 
8७0७10७ ० [॥8 8188 1181110160 ॥ ॥. ॥ 180/ 56180160 800180ं- 
8[/8 0058811015, 8009881109 81 18 8७10 0 [18 १०1॥॥॥७, ॥००॥०१ 
र्जी. 

०३8०5 ०. [॥858 80815, 8१00016115 810 ॥51(8 ॥ 2191151 
४५०५ ०७18119 58160 (0 8108100 [6] प[||॥(/ (0 ])815015 0180168 
10 1880 ॥॥813[0 810 ५७ ॥(७॥७5(80 ॥) 1181. 01. 01115 ॥85 0018 
४४७॥ | 5810 8 9000 &>%81))18 10 00 6811011880 ७४ 1858838101 1॥$9[- 
85 8) ॥85881008615 ॥] ॥015, ७५ ०॥॥१॥-॥॥-०-॥॥-०५-५॥॥- 


089॥॥॥॥७ ॥॥ 2191190. ॥॥15 081 08९101006१ 0181 टला॥७७(०5 
&४७॥ 1 ॥891018। 1810908985. 


महाराष्ट धर्म : स्वरूप, व्याप्ती व उदिष्ट 


डॉ. रवींद्र वामन रामदास, ॥॥. &., शा. 1). 


2७92६६9 ७ 
७८६७८६७ 


इतिहासा-चार्य वि. का. राजवाडे यांनी महिकावतीच्या बखरीच्या ' प्रस्तावनेत 
महाराष्ट्र धर्मांचे विवेचन केलेले आहे. भास्कर बामन भट यांच्या * महाराष्ट्र धर्म? ' 
या पुस्तकाची आठवण महाराष्ट्राच्या इतिहासाच्या अभ्यासाकरता करून देण्याची 
आवड्यकता नाही. गेल्या पंधरा वषात या विषयावर ' महाराष्ट्र धर्म? 3 हा प्रा. 
ग. ह. खरे यांचा, ' महाराष्ट्र धर्म उद्गम व विकास ? * हा श्री. देवीसिंग चौहान 
यांचा व ' महाराष्ट्र धर्म व छत्रपती शिवाजी महाराज ?* हा डॉ. वि. च्यं. गुणे यांचा- 
असे प्रमुख लेख वाचनात आले. 

महाराष्ट्र धर्माचा प्रथम उद्घोष ज्या परिसरात झाला त्या साष्टीच्या परिसरात 
प्रथम मुसलमानांचे व नंतर पोतुगीजांचे आक्रमण झाले. मालाडचा देसला 
नायकोरावाने जोगेश्वरी देवीच्या परिसरात मानकऱ्यांची परिषद घेतली. केशवराय 
पुरोहिताने अशीर्वचन दिले. 

£ श्री देवी आद्यशक्ति जगदंबिका महाराष्ट्र धर्म रक्षिका तुम्हा सुप्रसन्न असो ? ' 

केशवचार्याने त्या वेळच्या समाजस्थितींचे वर्णन पुढील शब्दात केले आहे. 

“ ब्रृंबप्रारंमापासून वरुषे तीनसे जालि। यामध्ये हे राज्यकुळ खलूक सेनिक 
ईनामक सर्व रईत अजम सेक आलावदिनाचि जालि। याउपर देसामध्ये ते हि बहुत 
यवन जाळे । राज्य अभिमान सांडला । शास्त्रे सोडली | कृषि धरिली । सोमवंद्ी 
कारकोणि गावखेति ताडमदिरेस उदिम धरिला | सिधि काहिक असती धरेन आपली 
वतने | काहिक सेवा करू लागळे | काहिक नष्टले। बहुत आचरहिन जाले । बहुत 
गोत्र प्रवर कुलस्वामिण सांगता विसरू लागळे। जाणोन देविने धम महाराष्ट रक्षाया- 
कारणे राजश्रीं नायकोरायास स्वम़ दिल्हे ? " 

वरील विवेचनात “ धर्म महाराष्ट्र रक्षायाकारणे * व * स्वधर्मरक्षणार्थ देविचे 
स्वप्न ? * हे शब्द सूचक आहेत. . 

याच बखरीत ' यामध्ये बहुत पिढ्या तुर्कोच्या गुजरल्या । येसे प्रसंगी धर्म 
दोकराचायी रक्षिला । श्रींगेरिस मठ स्थापिला? ” असा श्रीविद्यारण्यस्वामींचा 


६२ / संशोधक 


आवजून उल्लेख केला आहे. 

विजयनगर राज्यार्‍ा संस्थापक पहिला हरिहर याचा भाऊ मारप्पा हा हेडसे येथील 
दानपत्रात म्हणतो “ धर्म असहाय झाल्यानंतर त्याच्या रक्षणासाठी परमेश्वराने राजा 
संगम यास जन्मास घातले? 

विजयनगरच्या रामराजाने राक्षसतागडीच्या युद्धावर जाण्यापूर्वी मातेचे आक्लीर्वाद 
ब्रेण्यासाठी गेला असता जे विचार व्यक्त केले त्यामध्ये महाराष्ट्र धर्मच व्यस्त 
झाला आहे. 

“ तेथोन मातुश्री चंद्रसाळेसे घरासि गेळेवरी मातुश्रीने राजयास समोर येऊन 
राजयावरून मोबलग थोर थोर जडित वरत्ता बळादरी देउनु आपुले महालामधे 
नेऊन बहुत मेहमानी केली. मग राजभुवराने ( राजाधिराज रामराजा ) हे मजकूर 
तमाम सांगितले जे “ च्यार पादद्याह मिळोन हे मुळकावरी चाळी करून येताती. है 
घर्ममुलुक देवस्थान अन्नछेत्र व देवब्राह्मण स्थळ असे त्यासी त्याचे तसनस होऊ नये 
त्याकोरेता लस्कर कटकबंदी करून आपण जाउनु, त्यासी गोषमाळ देऊन आपणासी 
निरोप देणे म्हणवोन मातेचे पाया पडला ?? !२ 

महाराष्ट्र धर्माचे स्वरूप समजून घेण्यासाठी पार्श्वभूमी म्हणून ज्या परिसरात 
महाराष्ट्र धर्माचा प्रथम उद्घोष झाला, त्याच परिसरातील कदंब-शिलाहार-काळीन 
शिलाळेखातीळ समाजस्थितीचा अभ्यास करण्याची आवदरयकता आहे 

कदम्ब नृपति जयकेशि याने उत्तर कोकण जिंकून काही काळ आपल्या ताब्यात 
ठेवले होते. या युद्धात पश्चिम किनाऱ्यावरील अरब वसाहतीतील अधिकाऱ्यांनी त्याला 
साहाय्य केळे असावे. जयकेश्ीच्या पणजी ताम्रपटात चौळ येथीळ अरब व्यापारी 
अरियम याच्या वसाहतीचा निर्देश आहे. कदम्बानी काही अरबांना आपले मंत्री 
नेमून त्यांना ग्रामदान दिली होती. पश्चिम किनाऱ्यावर आणखीही वसाहती झाल्या 
असतील. कालांतराने या अरब वसाहती प्रबळ झाल्या असाव्यात. त्यांच्या अधिपतींनी 
( मुम्सुणिच्या मृत्यूनंतर ) कदम्बांच्या शिलाहारांशी झालेल्या चकमकीत भाग 
घेतळेला दिसतो. या यवन सैनिकांनी देशा उद्‌ध्वस्त केला व देवब्राह्मणांचा छळ केला 
असे खारेपाटण ताम्रपटात म्हटले आहे. पण नागाजुनाचा पुत्र अनन्तपाल याने 
शोर्याने लहून या यवन सहायकांचा धुव्वा उडविला आणि देद्यांचे रक्षण केळे असे 
पुढील *छोकांत वार्णिळे आहे. 


: जाते दायादवेरिव्यसनिनि समये यैरवाप्तप्रभावै- 

्व्वस्ता देवद्विजातिप्रमथनविधिना कोंकणझोणिरेषा । 
तानुग्रान्यापराशीन्सुन यवणभरान्खड्गधाराम्बुराशेः 
क्षिप्त्वोच्चश्‍चंद्रनिम्बे स्वकुळपतिसखो सः स्वकीर्ति लिळेख ॥ ? 


1. आकस्यपयाडयाा 


शल. या 


1. आ 


महाराष्ट्‌ धर्म : स्वरूप, व्याप्ती व उद्दिष्ट / ६३ 


( भाऊबंदकीचे संकट प्रास झाळे असता ज्यांनी प्रबल होऊन देवब्राह्मणांचा छळ 
केला आणि कोकणभूमी उद्‌ध्वस्त केली त्या उग्र आणि पापी यवन सैनिकांना 
आपल्या खड्गघारेच्या जलीघाने दूर फेकून त्या स्वकुळाच्या रक्षणकर्त्या अनन्त- 
पाळाने आपली कीर्ति चंद्रबिंबावर कोरून ठेवली. ) 

अपरादित्य शिलाहाराच्या पराक्रमाचा उल्लेख वडवली ताम्रपटात पुढीलप्रमाणे 
करण्यात आला आहे. ' पृथ्वीचा उच्छेद करणारा छित्तुक नावाचा यमासारखा राक्षस 
होऊन गेला. त्याला सर्व मांडलिक जाऊन मिळाले. त्याने धर्माचा नाज केला; 
वृद्धांचा छळ केला. सर्वत्र अंधार माजला. प्रजाजन जीर्णशीर्ण झाले. राष्ट्राचा अभ्यु- 
दय नष्ट झाला. 


: घ्वस्ते धर्मधने गतेषु गुरुषु क्रिष्टे विभासंश्रये । 
शीणे जीर्ण पुर प्रजापतिजते नष्टेंच राष्ट्रोदये ॥ १ 


तेव्हा अपरादित्य घोड्यावर स्वार होऊन एकटा त्या भीषण रणांगणात घुसला 
आणि त्याने आपल्या बाहुबलाच्या आणि खड्गाच्या योगे शत्रूची दाणादाण केली. 
तेव्हा शत्रूळा युद्ध करावे किंवा पळ काढावा हे समजेना. शेवटी त्याने भीतीने रणांगण 
सोडून म्लेच्छांचा आश्रय घेतला. * 

महाराष्ट्र धर्माचे मर्म समजण्यासाठी संभाजी महाराजांच्या संस्कृत दानपत्राचा व 

रामसिंहास पाठवलेल्या संस्कृत पत्राचाही विचार होणे आवरयक आहे. 

या दानपत्रात संभाजी राजांचा उल्लेख झूराग्रण्य गोब्राह्मणप्रतिपालळक मालोजी 
राजे यांचा पणतू. स्वतःचा जीव धोक्यात घाळून देवालयांचे रक्षण करणारा, हेदवी 
धर्माचा जीणोंद्धार करणारा अश्या श्रीशाहाजी राजाचा नातू असा करण्यात आला 
आहे. 

संभाजीराजे रामसिंहास पाठवलेल्या पत्रात लिहितात; “ तस्य यवनाधमस्य सांप्रत 
सकलहिन्दूकाः सत्त्वश्यून्याः श्रीप्रासादमगादिधरमोंपप्लवेपि स्वधर्मरक्षणाक्षमाः स्वघर्म- 
वर्णाश्रमधर्मप्रजापालरूपराजधर्मविप्लवंच सहिष्णवः स्वकोशादेशदुर्गादिषु विधताना- 
दरा दुष्टयवंनाधिपप्रतिद्दंद्वितवैवाकवर दुर्गादासो वर्षंद्दयपर्यंतं स्वदेशे स्थापितो यवनाघिप- 
संबंधिनः सेनानायकः मारिताः केचित्कारांग््हे स्थापिताः केचित्‌ द्रव्यं ग्रहित्वा 
मोचिताः केचित्‌ धर्मेण केचिदस्मत्सेनिकानांमुत्कोचं दत्वापयाताः एवं विद्या तत्सेना- 
नायका अप्रयोजकाः अस्मिन्समये यवनाधमः काराग्रहस्थो विघेयः श्रीस्थापनादयः 
सर्वेपि धर्माः प्रवर्तितव्या इति मनसि धृत्वा तदनुकूलमाचरम. . .. . . 27) अेव 

( त्या यवनाधमाला सांप्रत असे वाटू लागळे आहे की आम्ही हिन्दू सत्त्वशून्य 
झालो आहोत. स्वतःच्या धर्माचे रक्षण करण्यास आम्ही असमर्थ आहोत. वर्णाश्रम धर्म, 
त्याचप्रमाणे प्रजापालनाचा विध्वंस आम्ही प्रतिकार न करता सहन करतो. आम्ही 


६४ / संशोधक 


क्षत्रिय आहोत. आमच्या धर्माला कमीपणा आणणारी कोणतीही गोष्ट आम्ही मान्य 
करणार नाही. वेद, श्रुती-स्मृति इत्यादींनी धर्म आणि जाती यांच्यासंबंधीची कर्तव्ये 
नेमून दिली आहेत. त्यांची पायमल्ली झाळेळी आम्हाला सहन होणार नाही. राजे 
म्ह॑यून प्रजापालनांचा जो धर्म आहे तो आम्ही टाकू शकत नाही. या दुष्ट यवनांद्ली 
उद करण्यात आम्ही आमची संपत्ती, आमचा देश; आमचे दुर्ग, सारांद सर्व काह 
पणाळा लावावयास तयार आहोत. या हढ उद्देशाने आम्ही गेळी दोन वषे अकबर 
आणि दुर्गादास राठोड यांना आमच्या देशात आश्रय दिला आहे. आम्ही यवनार्धि 
पतीच्या अनेक सेनानायकांचा वध केला: कित्येकांना काराग्रहात टाकले: काहींना 
खंडणी घेऊन तर काहींना दयाबुद्धीने आम्ही सोडून दिले. काहींनी लाच चारून 
आपली सुटका करून घेतली. अशा रीतीने बादशहाचे सेनानायक नालायक ठरले. 
आता अशी वेळ आली आहेकी, त्या यवनाधमाला ( औरंगजेबाला ) पकडून कारा” 
एहात डांबणे शक्‍य होईल. श्रीची मुन्हा स्थापना करता येईल. धर्मकर्मे निर्विध्नपणे 


पार पडतीळ अशी व्यवस्था करता येईल असा संकल्प करून त्यानुसार आचरण 
करीत आहोत. ?? १७ 


राजारामाच्या पत्रातील ' स्वामींचे राज्य देवब्राह्मणांचे विश्रामस्थान) * हा 
उल्लेख बरेच काही सांगून जातो. 


महाराष्ट्रधर्माच्या व्याप्तीसंबंधीचा महिकावतीच्या बखरीतील पुढील उल्लेख 
फारच सूचबद्ध असून बोलका आहे: 


सयमच ऐकाल तरी इेयाद्रिखंडाचे मते शास्त्राचे आधारे श्रीदकराचार्य 
जगद्गुरुहि जे कर्म स्थापिले असे यावत्‌ श्रतबंध रामेश्वरापासून यावत्‌ काशी द्वारका 
भ्रीतुलजापरियंत मधे देश पुण्यश्रेक्ष देवांची दशावतारिक जागा. महाराष्ट्र धर्माचे 
स्थान कोटतीर्थांचे महिमान तेथे हा घर्म ? ४१ 


शके १२२२ च्या पुरुषोत्तमपुरी ताम्रपटात रामचंद्र यादवाने वाराणशी जिंकून 
शारंगधराचे देवाल्य बां 


“ वाराणसी म्ठेब्छागणाद्दयमोचयत्‌ | हिरिण्मयं शारंगधराल्यं व्यधात्‌ ” ” समर्थ 
रामदास म्हणतात “ 


* तुमचा मुख्य धर्म राज्य साधन करून धर्मस्थापना, देवब्राह्मणांची सेवा, प्र 
पीडा दूर करून हे तरत संपादून त्यात परमार्थ करावा! ₹ हे विचार समर्थाच्या 
मनातील महाराष्ट्र धर्माची संकल्पना विशद करतात. 


डॉ. हाफीज मलिक या विद्वानाने केलेले समथोच्या कार्याचे विवेचन उद्बोधक 
आहे! 


महाराष्ट्र धरम : स्वरूप, व्याप्ती व उद्दिष्ट / ६५ 


६६ ॥ ऊपत ० 1९ 1188001125 0 फण12४5 ० (18 गरात 5 1015 
_ पोह] र्ण 8 1)600861 एए]0 500९ 0011005 ग (ह5 ० एभांठ्ांगापा&]5 . (0 
1061591910 [18 165पा26108 ०. 180 066९1]1075 झयग्णा१्ट 18 एाग्रातप 
118558९5 810 [18 0110081] ४15० 8॥10६8)1..1138 11010 1161 ए6यांल०60 (18 
ग0"0)18३९8ही 1 ता8 ७७5 11100(67. पातला 18 11089 या 1016. . 110090 118 
1)6९008111 581115 ७10 ७धात 00 ]1011]९001]0 15 ]1२821]1085, 3 टळाटिपा- 
0०" ० 501081. ' [810855 0७ ए(11]125 0९8] एं] ग6षट्टांणा 810 
0०105. ॥॥60५ 812 8९06, 0818619110 8110 1108911180 ४19 111011580 1181101181 
७. 5९ ७ 6 5818101? (10७शारयीप] 3) २ 8085 5100 ला छे 
६]]-0पाते 1800181 1620161810. 01९ एिग्रातेप$ ७710 1ए९0 ग “ 130115? 
एए७8 1701001019 1111110550 0४ 118 1890117 ० [२811085 95 8713011080 
॥] 115 टा९9 एए०॥]९ 1)858-00008 29 र्‌ 

शिवाजीमहाराजांनी श्रीसस्तकोटीश्वर मंदिराचा जीणोंद्धार केला व श्रीशेल्म्‌ 
येथील शिबाजी गोपुर उभारले. कुतुबशहांच्या मेटीत औरंगजेबाने उद्‌ध्वस्त केलेल्या 
श्रीकाशी विश्वेश्वरांची प्रतिष्ठापना झाल्याशिवाय विडा ग्रहण करणार नाही «हा 
शिवाजीमहाराजांचा संकल्प महाराष्ट्र धर्माचेः उद्दिष्टच प्रगट करीत आहे. मसठे 
सरदारांनी वाराणशीला बांधलेले घाट; अहिल्याबाई होळकर यांनी बांधलेले. काशी- 
विश्वनाथाचें ' दैंबालय ही महाराष्ट्र धर्माची परिणती म्हणता येईल. भारत स्वतंत्र 
झाल्यानंतर सरदार वछ़भमाई पटेल यांनी केलेली सोरटी सोमनाथा'ची पुनः प्राणप्रतिष्ठा 
हा महाराष्ट्र धर्माचाच कळस होय. हा 


'' 9. राजवाडे वि. का.; महिकावतीची बखर, रके १८४६; इ. स. १९२४ 


१. भट भा. वा., महाराष्ट्र घर्म, १९२६ 
188 ७. प. * एएहाघाघेळा/8 1870013 ' 196000 ऐएपणाएलाञी त 
5671181, ? 1965 * 

४. चौहान देविसिंग, “ महाराष्ट्र धर्म उद्गम व विकास ?, भारतीय इतिहास 
आणि संस्कृती, जुल १९७०, प. १५-४०. 

५. ढपा2 ४. प"., | 0॥४]॥४1891119 1011811110 8110 (111181६131 91091 
४181189191 ?, (1118191811 8110811 (“0018101 01120 (88181५ 
१०॥॥॥७ 1974-75, 0. 92-101. 

६. देरे रा. चिं., महिकावतीची बखर, १९७३, पर. ४९. 

७. तत्रैव, प्र. ४९. 


रर 


रर. 


. तत्रैव 

. तत्रैव 

. तत्रेव, पृ. ५५. 

. विजयनगर गोरव ग्रंथ, इ. स. १९३६-३७, प्र. २९. 

* भारत इतिहास संशोधक मंडळ, द्वितीय संमेलन वृत्त, दाके १८४२, प्.१६८. 
- मिराशी वा. वि., शिलाहार राजवंशाचा इतिहास आणि कोरीव लेख; 


१९७५४, पए. २३०. 


. तत्रेव, प. २२. 


7०] 0. 3., ' ल] 8४१ 8811011811 ?, 1980, ७. 316. 


» 881068581७. 8., 6 &॥1] एाताठपणा ७ त्वया फाणं९ल. र पट 


$९णाा शा ?- 4 ए०0॥॥॥९ ० 5णाता€5 1] 6१०1०९५ 71185618९0 (0 
झिर्ल. . १. 1812, 1941, 1. 390-94. 


- गोखले कमल, शिवपुत्र संमाजी, १९७१ ,» पृ. १०४. 

* दिवचरित्र साहित्य खंड ४, ले. ७२६. 

- महिकावतीची बखर, प्र. ५५. 

- १89 ४. ७., एह58 18 0! एपप510008110ए1 01892 0 


]रलायाता 3, 1121911109 1119. १३५७, . 198-225, कशाचा 
एप्ा) 551 80०001 1९ 59९11611 ४७०. ७०18119971 810 58185 
(8: 5011801116 ७९7081 1286 2]0 1290 [२810181018 1187 
1806 00०12१ (18 लो. 


टू 0) 
रामदास रवींद्रनाथ बा., ' छत्रपति शिवाजी महाराज-पत्ररूप व्यक्तिदरीन, 
१ ९६८, प्र. ७९-८० 


* ॥॥६॥] 11०02, ॥॥॥5111)1 [४101811511 1) एाता& छत. 7875181); 


1963, ४. 78-9. 


वाकसकर वि. स., श्रीशिवछत्रपतीची ९१ कलमी बखर आणि भोसले 
घराण्याची चरित्रावली १९६२, प्र. ५१. 


: संशोधक * त्रेमासिक सुवर्ण महोत्सवास शुभेच्छा ! 
दि राजवाडे मंडळ पीपल्स को-ऑप. बँक लि., जि. घुळे 
सुवण महोत्सवी वषे 
स्थापना : १९२२३ फोन ४२८ 
बँकिंगच्या क्षेत्रात जनसामान्यांची सेवा करीत असताना धुळे जिल्ह्याचा 
ऐतिहासिक व सांस्कृतिक वारसा जतन करण्यासाठी सहायक ठरलेली 
एकमेव ब्रँक 


उज्ज्वळ भविष्यासाठी आमच्या आकषक बचत योजना 


( १) मंगल ठेव योजना (२) कल्पतरु योजना 
(३) आकर्षक ठेव योजना (४) रोज बचत योजना 
(७५) दामदुप्पट ठेव योजना (६) कॅश सर्टिफिकेटस्‌ 


(७) मुदतीच्या ठेवीवर राष्ट्रीयकृत बँकेपेक्षा एक टक्का जास्त व्याज. बँकेच्या 
इमारतीत जनतेच्या सेवेसाठी स्टँगरूममध्ये लॉकरची व्यवस्था. 


सकाळ-संध्याकाळ बँकिंगच्या व्यवहारासाठी कुमारनगर शाखा 


श्री. ज. शं. अग्रवाळ श्री. बा. वि. सुंदडे श्री वि. नि. इंगळे 


भॅनेजर ० चेअरमन व्हा. चेअरमन 
श्री. लो. गो. माळी श्री. भ. न्य. वद्य श्री. कां. भि. चोधरी 
संचालक संचालक संचालक 
श्री. ना. कृ. गायकवाड श्री. व. सु. सोनार श्री. डॉ. प्र. न. देशपांडे 
संचालक संचालक संचालक 

श्री. अ. द. जोशी 


संचालक 


आई, बाबा, पिट, पिटी. .. . . . सर्वांसाठी 
सदैव मिंटी- मिंटी ' म्हणजेच महाबँक 


महाबँक म्हणजेच “ बचत 


निश्चित काळ ठेव योजना - कॅश सर्टिफ्किटस व मेट चेक 
संचित ठेव योजना -- आवर्त ठेव योजना - सदाफुली ठेव योजना 


बँक उऑपॉफि महाराष्टू 


( भारत सरकारचा उपक्रम ) 


सुख्य कचेरी : ' लोकमंगल '; रिवाजीनगर, पुणे ४११००५ 


